RNINo . MAHBIL/ 2012/ 48433 
www .dgps .maharashtra . gov. in . 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक - पुणे विभागीय पुरवणी 


वर्ष - ६, अंक - ३५ ] 


गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ३१ ते सप्टेंबर ६, २०१७ / भाद्र ९ - १५ , शके १९३९ 


[ पृष्ठे ५९ 


प्राधिकृत प्रकाशन 
शासकीय / संकीर्ण अधिसूचना, नेमणुका, पदोन्नती इत्यादी 


नगर विकास विभाग 
सहसंचालक, नगर रचना यांचे कार्यालय , 

पुणे विभाग, सारंग सोसायटी, सहकारनगर , पुणे- ९ 
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १९६६ 

सूचना 
क्रमांक प्रा. यो. पुणे/मौजे आंबेठाण/तालुका खेड / ग . नं. २०५ , २०६ व इतर/ कलम २० (३)/ सहसंपुवि/ १३६८/ २०१७.-- ज्याअर्थी, राज्यात मंजूर 
असलेल्या प्रादेशिक योजनांमध्ये महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९६६ चे कलम २० अन्वये वेळोवेळी कराव्या लागणाऱ्या जमीन वापराच्या 
फेरबदलासंदर्भाने करावयाच्या कार्यपद्धतीबाबत उक्त अधिनियमाचे कलम १५४ अन्वये शासन निर्णय क्रमांक टीपीएस -१८१५ / प्र. क्र . ४९/ १५/ नवि -१३, 
दिनांक ६ मे २०१५ अन्वये शासनाने निदेश दिलेले आहेत ; 

आणि ज्याअर्थी,मंजूर पुणे प्रादेशिक योजनेत मौजे आंबेठाण, तालुका खेड , जिल्हा पुणे येथील गट नंबर २०५ , २०६, २०७, २०८ पैकी, २०९ , 
२११, २१३, २२२ , २२३ , २२४ , २२५ व २२६ एकूण क्षेत्र १३. ३८६ हेक्टर क्षेत्र ( यापुढे ज्यास " उक्त क्षेत्र " असे संबोधले आहे ) शेती तथा ना -विकास 
विभागात समाविष्ट आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचे कलम २० पोट- कलम ( २) मधील तरतुदीनुसार " उक्त क्षेत्र" शेती व ना -विकास विभागातून वगळून , खालील 
अटींच्या अधीन राहून , रहिवास विभागात समाविष्ट करणे आवश्यक असल्याचे उक्त शासन निर्णयान्वये गठित "प्रस्ताव छाननी समिती " चे मत झाले आहे; 

( १) शासनाने शासन निर्णय दिनांक ६ मे २०१५ व दिनांक ४ जानेवारी २०१६ तसेच वेळोवेळी निर्धारित केलेले अधिमूल्य, शुल्क व शासन 
निर्णयातील सर्व अटी जमीनधारक /विकसक यांचेवर बंधनकारक राहतील. 

( २) महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण व सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अनुक्रमे दिनांक ११ एप्रिल २०१७ व दिनांक २३ फेब्रुवारी २०१७ रोजीच्या 
पत्रातील अटी जमीनधारक /विकसक यांचेवर बंधनकारक राहतील . 

( ३) उक्त जागेच्या लगत असलेल्या अस्तित्वातील औद्योगिक वापराखालील जमिनींच्या हद्दीपासून नकाशात दर्शविल्यानुसार बफर झोन ठेवणे 
आवश्यक आहे. तसेच, नियोजनाच्या दृष्टीने नकाशात दर्शविल्यानुसार १८ .०० मीटर रुंद रस्त्याच्या जाळ्यासह , रस्ते प्रस्तावित करणे आवश्यक आहे. 

आता, त्याअर्थी, याबाबतीत शासनाने प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार , उक्त अधिनियमाच्या कलम २० पोट - कलम ( ३) अन्वये प्रस्तावित 
फेरबदलाच्या अनुषंगाने नागरिकांकडून हरकती व सूचना योग्य त्या कारणांसह, ही सूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या तारखेपासून 
३० दिवसांचे मुदतीत लेखी स्वरूपात मागविण्यात येत आहेत ; 

हरकती / सूचना सहायक संचालक , नगर रचना, पुणे शाखा, पुणे, पत्ता नवीन प्रशासकीय इमारत , विधान भवनासमोर , पुणे -१ यांच्याकडे 
पाठविण्यात याव्यात . उक्त प्रस्तावित फेरबदल दर्शविणारा नकाशा नागरिकांच्या अवलोकनार्थ त्यांचे कार्यालयात कार्यालयीन वेळेत उपलब्ध आहे. 


( १ ) 


एच- ३७६, भाग एक ( पु. वि . पु. ) - ३५ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ३१ ते सप्टेंबर ६, २०१७ / भाद्र ९ - १५ , शके १९३९ 


ANT 


TV 


विहित मुदतीत प्राप्त होणाऱ्या सूचना/ हरकतींवर सुनावणी देण्यासाठी व त्यावरील अहवाल सादर करण्यासाठी सहायक संचालक , नगर रचना, पुणे 
शाखा, पुणे यांना प्राधिकृत करण्यात येत आहे . 
4468 YT 1 www .maharashtra. gov. in a www .dtp .maharashtra .gov. in a dargcada 34616 31€ . 

अविनाश पाटील , 
सहसंचालक , नगर रचना, 

yut fahri, yul . 
yut , 99 3TTRE 2090 . 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 

Office of the Joint Director of Town Planning, 

Pune Division , Sarang Society , Sahakarnagar, Pune - 9 
The Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 . 

Notice 
No . R . P . Pune /Mouje Ambethan / Tal. Khed /G . Nos. 205 , 206 and other /Section 20 ( 3 )/ JDTP / 
1368 /2017 . - - Whereas , the Government vide Resolution No. TPS - 1815 /CR -49/ 15 /UD - 13 , dated 
6th May 2015 has issued directives under Section 154 of the Maharashtra Regional and Town Planning 
Act, 1966 regarding the procedure to be followed under Section 20 of the said Act for making changes 
in the use of land in the areas of sanctioned Regional Plans under the said Act ; 

and whereas , land admeasuring about 13 . 386 hectares bearing Gat Nos . 205 , 206 , 207, 208 
( pt.), 209, 211 , 213 , 222 , 223 , 224 , 225 and 226 of Mouje Ambethan , taluka Khed , district Pune 
(hereinafter referred to as " the said area ") is included in Agriculture and No Development Zone in 
the sanctioned Regional Plan of Pune ; 

and whereas, the " Proposal Scrutiny Committee " established under the above mentioned 
Government Resolution , is of the opinion that the said area should be deleted from Agriculture and 
No Development Zone and included in Residential Zone in accordance with the provisions of sub 
section (2 ) of Section 20 of the said Act, subject to the following conditions : 

(i) Conditions laid down in the said Government Resolution dated 6th May 2015 , 4th January 2016 
and payment of requisite premium and charges shall be binding on the land owner/developer. 

(ii) Conditions prescribed by the Maharashtra Jeevan Pradhikaran and Public Works Department 
vide letters dated 11th April 2017 and 23rd February 2017 respectively shall be binding on the land 
owner/developer. 

( iii) Buffer Zone shall be provided from the land under existing industrial use , adjoining to the 
said land as shown on the plan and network of 18 mtrs . wide proposed road must be proposed 
as shown on the plan . 

Now , therefore , under the power delegated by the Government in this regard , suggestions / 
objections with reasons are invited from Public in accordance with Section 20 ( 3 ) of said act in 
respect of proposed modification within 30 days from the date of publication of this notice in the 
Maharashtra Government Gazette ; 

The suggestions and /or objections shall be addressed to the Assistant Director of Town Planning, 
Pune Branch , Pune, New Administrative Building, Opp . Council Hall, Pune -411 001. The plan showing 
the proposed modification is kept open for inspection to the public during office hours in the said 
office . Assistant Director of Town Planning, Pune Branch , Pune is authorized to hear the suggestions / 
objections received within the stipulated period and to submit the report thereon . 

This Notice is also available on website at www . maharashtra .gov.in and www .dtp .maharashtra . 
gov. in 

AVINASH PATIL , 
Joint Director of Town Planning, 

Pune Division , Pune. 
Pune , 19th August 2017 . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ३१ ते सप्टेंबर ६, २०१७ / भाद्र ९ - १५, शके १९३९ 


३ 


विभागीय आयुक्त तथा मुख्य नियंत्रण अधिकारी ( पुनर्वसन ) यांजकडून 
महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम , १९९९ ( सन २००१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ११ ) 

अधिसूचना 
क्रमांक पुनर्व/ कावि -३/१३०७/ २०१७. - ज्याअर्थी, महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम , १९९९ ( सन २००१ चा महाराष्ट्र अधिनियम 
क्रमांक ११) यात यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त अधिनियम" असा केलेला आहे , याच्या कलम ११, पोट-कलम (१ ) अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकाराचा वापर करून मी , चंद्रकांत दळवी, विभागीय आयुक्त तथा मुख्य नियंत्रण अधिकारी (पुनर्वसन), पुणे विभाग, पुणे याद्वारे उरमोडी प्रकल्पांतर्गत 
आंबळे , तालुका सातारा , जिल्हा सातारा येथील पूरक जलाशय या प्रकल्पास , उक्त अधिनियमाच्या तरतुदी लागू होतील. त्या प्रकल्पाच्या संबंधित , 
याद्वारे. -- 

( अ) उक्त प्रकल्पाच्या बाधित किंवा लाभकारी परिमंडलामध्ये येण्याचा संभव असलेली गावे किंवा क्षेत्रे खालीलप्रमाणे विनिर्दिष्ट करीत आहे. 
( एक) बाधित परिमंडलात येण्याचा संभव असलेली गावे 

अनुसूची 


अ. क्र . 


गावाचे नाव 


तालुका 


जिल्हा 


सातारा 


सातारा 


मौजे आंबळे 
मौजे रायघर 


सातारा 


सातारा 


( दोन ) हा प्रकल्प उरमोडी पाटबंधारे प्रकल्पांतर्गत पूरक जलाशय असल्यामुळे उरमोडी पाटबंधारे प्रकल्पाचे लाभक्षेत्र हे या प्रकल्पासाठीचे लाभक्षेत्र 
असेल. 

( ब) वरील परिच्छेद ( अ) मधील ( एक ) आणि ( दोन) मध्ये नमूद केलेल्या गावातील एखाद्या व्यक्तींच्या संपूर्ण धारण क्षेत्राचा किंवा त्यांच्या भागाला 
लागू असल्याप्रमाणे उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ मध्ये विनिर्दिष्ट केलेले निबंध अशा गावातील किंवा क्षेत्रातील निर्देशित धारण क्षेत्राला तात्पुरते लागू 
होतील . मात्र संबंधित परिमंडलामधील त्यांच्या एकूण धारण जमिनींचे क्षेत्र २ हेक्टर ४२ आरपेक्षा कमी असता कामा नये . 
___ मी, चंद्रकांत दळवी, विभागीय आयुक्त तथा मुख्य नियंत्रण अधिकारी ( पुनर्वसन ), पुणे विभाग , पुणे असेही निर्देश देत आहे की , ही अधिसूचना जी 
गावे किंवा क्षेत्रे बाधित आणि लाभधारक क्षेत्र असण्याची शक्यता आहे अशा गावांमध्ये किंवा क्षेत्रांमध्ये दवंडी पिटून आणि अशा अधिसूचनेची एक प्रत या 
परिमंडलात एखाद्या किंवा अनेक ठळक जागी गावच्या चावडीवर आणि कोणतीही ग्रामपंचायत असल्यास, तिच्या कार्यालयात आणि तसेच, तहसीलदारांच्या, 
जिल्हाधिकाऱ्यांच्या प्रकल्प प्राधिकाऱ्यांच्या आणि विभागीय आयुक्त कार्यालयात लावून जिल्हाधिकारी तथा उपसंचालक , प्रकल्प पुनर्वसन ( जमीन), सातारा 
यांनी प्रसिद्ध करावी किंवा प्रसिद्ध करण्याची व्यवस्था करावी. 

चंद्रकांत दळवी, 

विभागीय आयुक्त 

तथा मुख्य नियंत्रण अधिकारी ( पुनर्वसन ), 
पुणे, २१ ऑगस्ट २०१७. 

पुणे विभाग, पुणे . 


पोलीस उपआयुक्त , वाहतूक यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक पोउआ/वाहतूक/ २१ / २०१७ . - ज्याअर्थी, पुणे शहरातील खालील ठिकाणी वाहतूक सुरक्षित व सुरळीतपणे चालणे इष्ट आहे, त्याअर्थी, महाराष्ट्र शासन, 
गृह विभाग , क्रमांक एमव्हीए - ०१९६ / ८७१/ सीआर-३७/ टीआरए -२, दिनांक २७ सप्टेंबर १९९६ चे नोटिफिकेशननुसार मोटार वाहन कायदा , कलम ११५ , ११६ (१), 
( ए), ( बी), ११६ (४ ) आणि ११७ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकाराचा वापर करून तसेच प्राप्त हरकती व सूचनांचा विचार करून मी, अशोक मोराळे, पोलीस 
उपआयुक्त, वाहतूक नियंत्रण शाखा, पुणे शहर , अत्यावश्यक सेवेतील वाहने ( उदा. फायर ब्रिगेड, पोलीस वाहने, रुग्णवाहिका इत्यादी) खेरीज करून खालीलप्रमाणे 
अंतिम आदेश निर्गमित करीत आहे. सदर ठिकाणी यापूर्वी पार्किंगबाबत असलेले निर्बंध रद्द समजण्यात येतील . 

वानवडी वाहतूक विभाग , पुणे अंतर्गत 
क्रिकेटपटू बापू सिधये मार्गावर जड वाहनांना सकाळी ६. ०० ते सायंकाळी १८ . ०० पर्यंत प्रवेश बंद करण्यात येत आहे. 

अशोक मोराळे, 

पोलीस उपआयुक्त, 
पुणे, १६ मे २०१७. 

वाहतूक शाखा, पुणे शहर , पुणे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट ३१ ते सप्टेंबर ६, २०१७ / भाद्र ९ - १५, शके १९३९ 


विशेष वसुली व विक्री अधिकारी यांजकडून 


आदेश 


स्थावर मालमत्ता जप्तीची उद्घोषणा 
क्रमांक विवअ/ वसुली/ ४१ / २०१५- १६.-- ज्याअर्थी, विशाल जुन्नर सहकारी पतपेढी ( म) मुंबई , शाखा-- नारायणगाव यांनी श्री. शरद गोपाळ 
कसबे यांचेविरुद्ध रुपये ८९ , २९२ इतक्या रकमेसाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० यांचे कलम १०१ पोट - कलम १ किंवा २ 
अन्वये वसुली प्रमाणपत्र मिळवली आहे आणि न्यायनिर्णित ऋणकोच्या खाली उल्लेख केलेल्या मालमत्तेची विक्री करून त्याची अंमलबजावणी 
करणेचे योजिले आहे आणि ज्याअर्थी उक्त अर्जदार धनकोने उक्त अधिनियमाच्या कलम १०१ आदेशाची अंमलबजावणी करणेसाठी दिनांक 
२६ मे २००६ चे प्रमाणपत्र मिळवले आहे . 

त्याअर्थी, अशी नोटीस देण्यात येते की , वरील देणे असलेल्या रकमेची परतफेड करणेसाठी उक्त मालमत्ता जप्त करणेत आली आहे 
आणि प्रमाणपत्र देणेत आल्यानंतर केलेले उक्त मालमत्तेचे कोणतेही खाजगी हस्तांतर किंवा स्वाधिन करणे किंवा तिच्यावर निर्माण केलेला कोणताही 
भार किंवा बोजा पूर्वोक्त अधिनियमाच्या कलम ९९ अन्वये अर्जदार धनकोच्या विरुद्ध रद्द बातल होईल . 


मालमत्तेचे वर्णन 


गावाचे नाव 


गट क्रमांक 


क्षेत्रफळ 


चतु: सीमा 


वसुली ज्या पक्षकारांच्याविरुद्ध 
प्रमाणपत्राचा हुकुमनामा देणेत आला 
क्रमांक व त्या पक्षकाराचे नाव 
दिनांक 


१ 


१४१/ २००६ 
२६/ ०५/ २००६ 


गट क्र . ११४/ ६ब , ११७/ ११ , 
११७/ ८ , ११२/ ५, ११३/ ४ , 
११६/ ११ब , ११४ / ५ब प्रमाणे 


श्री . शरद गोपाळ मौजे भटखळवाडी, ११४/ ६ ब 
कसबे 

ता . जुन्नर , ११७/ ११ 
जि . पुणे ११६/ ११ ब 

११७/ ८ 
११४ / ५ब 
११२/ ५ 
११३/ ४अ 


० . ७२ आर 
० . २४ आर 
० . १० आर 
० .०३ आर 
० . ३४ आर 
० . ३३ आर 
०. ४६ आर पैकी श्री . गोपाळ 
आबाजी कसबे यांचे क्षेत्र 


आणखी असे अधिसूचित करणेत येते की , देय रक्कम , व्याज आणि खर्च यासह दिनांक ११ जून २०१५ रोजी किंवा त्यापूर्वी देणेत 
आले नाही तर मालमत्ता विक्रीस काढण्यात येईल. ही नोटीस अशा मालमत्तेतील किंवा तिच्या लगतच्या एखाद्या ठिकाणी दवंडी पिटवून किंवा 
अन्य रूढ पद्धतीने उद्घोषीत करणेत येईल आणि तसेच उक्त नोटिसीची एक प्रत मालमत्तेतील ठळक भागावर व गावाच्या चावडीच्या ठळक 
भागावर लावणेत येईल आणि तसेच मालमत्ता ही राज्य सरकारकडे महसूल भरावा लागणारी जमीन असेल तेव्हा ज्या जिल्ह्यात ती जमीन 
असेल त्या जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारी यांच्या कार्यालयात लावणेत येईल . त्याप्रमाणे अशा नोटिशीची एक प्रत बाकीदारांचे शेवटी माहिती असणारे 
कोणतेही निवासस्थान असल्यास त्याच्या ठळक भागावर लावणेत येईल . 


नारायणगाव , २८ मे २०१५ . 


आदेश 


स्थावर मालमत्ता जप्तीची उद्घोषणा 
क्रमांक विवअ/ वसुली/ ४३ / २०१५-१६.-- ज्याअर्थी, विशाल जुन्नर सहकारी पतपेढी (म) मुंबई, शाखा-- घोडपदेव यांनी श्री. शिवराम शंकर 
साळवे यांचेविरुद्ध रुपये ५, ७८ , ००० इतक्या रकमेसाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० यांचे कलम १०१ पोट -कलम १ किंवा 
२ अन्वये वसुली प्रमाणपत्र मिळवली आहे आणि न्यायनिर्णित ऋणकोच्या खाली उल्लेख केलेल्या मालमत्तेची विक्री करून त्याची अंमलबजावणी 
करणेचे योजिले आहे आणि ज्याअर्थी उक्त अर्जदार धनकोने उक्त अधिनियमाच्या कलम १०१ आदेशाची अंमलबजावणी करणेसाठी दिनांक 
८ मार्च २०१० चे प्रमाणपत्र मिळवले आहे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ३१ ते सप्टेंबर ६, २०१७ / भाद्र ९ - १५, शके १९३९ ५ 

त्याअर्थी, अशी नोटीस देण्यात येते की , वरील देणे असलेल्या रकमेची परतफेड करणेसाठी उक्त मालमत्ता जप्त करणेत आली आहे 
आणि प्रमाणपत्र देणेत आल्यानंतर केलेले उक्त मालमत्तेचे कोणतेही खाजगी हस्तांतर किंवा स्वाधिन करणे किंवा तिच्यावर निर्माण केलेला कोणताही 
भार किंवा बोजा पूर्वोक्त अधिनियमाच्या कलम ९९ अन्वये अर्जदार धनकोच्या विरुद्ध रद्द बातल होईल . 

मालमत्तेचे वर्णन 
वसुली ज्या पक्षकारांच्याविरुद्ध गावाचे नाव गट क्रमांक 

क्षेत्रफळ 

चतु : सीमा 
प्रमाणपत्राचा हुकुमनामा देणेत आला 
क्रमांक व त्या पक्षकाराचे नाव 
दिनांक 


५२३६/ १० श्री . शिवराम 

मौजे बारव , ९ ते १४ आर पैकी 

गट क्र . ३९ 
०८ / ०३/ २०१० शंकर साळवे ता . जुन्नर , 

श्री . शामराव शंकर साळवे 
जि . पुणे 

यांचे क्षेत्र 
आणखी असे अधिसूचित करणेत येते की , देय रक्कम, व्याज आणि खर्च यासह दिनांक ११ जून २०१५ रोजी किंवा त्यापूर्वी देणेत 
आले नाही तर मालमत्ता विक्रीस काढण्यात येईल . ही नोटीस अशा मालमत्तेतील किंवा तिच्या लगतच्या एखाद्या ठिकाणी दवंडी पिटवून किंवा 
अन्य रूढ पद्धतीने उद्घोषीत करणेत येईल आणि तसेच उक्त नोटिसीची एक प्रत मालमत्तेतील ठळक भागावर व गावाच्या चावडीच्या ठळक 
भागावर लावणेत येईल आणि तसेच मालमत्ता ही राज्य सरकारकडे महसूल भरावा लागणारी जमीन असेल तेव्हा ज्या जिल्ह्यात ती जमीन 
असेल त्या जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारी यांच्या कार्यालयात लावणेत येईल . त्याप्रमाणे अशा नोटिशीची एक प्रत बाकीदारांचे शेवटी माहिती असणारे 
कोणतेही निवासस्थान असल्यास त्याच्या ठळक भागावर लावणेत येईल . 


नारायणगाव , २८ मे २०१५. 


आदेश 

स्थावर मालमत्ता जप्तीची उद्घोषणा 
क्रमांक विवअ/ वसुली/ ४२ / २०१५- १६ .-- ज्याअर्थी, विशाल जुन्नर सहकारी पतपेढी (म) मुंबई , शाखा-- नारायणगाव यांनी श्री. हिरादास 
सहादु खिलारी यांचेविरुद्ध रुपये ५, ३६ ,००० इतक्या रकमेसाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० यांचे कलम १०१ पोट -कलम 
१ किंवा २ अन्वये वसुली प्रमाणपत्र मिळवली आहे आणि न्यायनिर्णित ऋणकोच्या खाली उल्लेख केलेल्या मालमत्तेची विक्री करून त्याची अंमलबजावणी 
करणेचे योजिले आहे आणि ज्याअर्थी उक्त अर्जदार धनकोने उक्त अधिनियमाच्या कलम १०१ आदेशाची अंमलबजावणी करणेसाठी दिनांक 
६ सप्टेंबर २००५ चे प्रमाणपत्र मिळवले आहे. 

त्याअर्थी, अशी नोटीस देण्यात येते की , वरील देणे असलेल्या रकमेची परतफेड करणेसाठी उक्त मालमत्ता जप्त करणेत आली आहे 
आणि प्रमाणपत्र देणेत आल्यानंतर केलेले उक्त मालमत्तेचे कोणतेही खाजगी हस्तांतर किंवा स्वाधिन करणे किंवा तिच्यावर निर्माण केलेला कोणताही 
भार किंवा बोजा पूर्वोक्त अधिनियमाच्या कलम ९९ अन्वये अर्जदार धनकोच्या विरुद्ध रद्द बातल होईल . 

मालमत्तेचे वर्णन 
वसुली ज्या पक्षकारांच्याविरुद्ध गावाचे नाव गट क्रमांक 

क्षेत्रफळ 

चतु: सीमा 
प्रमाणपत्राचा हुकुमनामा देणेत आला 
क्रमांक व त्या पक्षकाराचे नाव 
दिनांक 


६२ 


३०३७/ २००५ 
०६/ ०९ / २००५ 


श्री . हिरादास 
सहादु खिलारी 


मौजे शिंदे, 
ता . जुन्नर, 
जि . पुणे 


गट क्र . ६२ , ७७ 
प्रमाणे 


० . ०५ आर , 
० . ०८ आर , 
श्री . सहादु सखाराम खिलारी 
यांचे क्षेत्र 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट ३१ ते सप्टेंबर ६, २०१७ / भाद्र ९ - १५, शके १९३९ 


आणखी असे अधिसूचित करणेत येते की , देय रक्कम , व्याज आणि खर्च यासह दिनांक ११ जून २०१५ रोजी किंवा त्यापूर्वी देणेत 
आले नाही तर मालमत्ता विक्रीस काढण्यात येईल. ही नोटीस अशा मालमत्तेतील किंवा तिच्या लगतच्या एखाद्या ठिकाणी दवंडी पिटवून किंवा 
अन्य रूढ पद्धतीने उद्घोषीत करणेत येईल आणि तसेच उक्त नोटिसीची एक प्रत मालमत्तेतील ठळक भागावर व गावाच्या चावडीच्या ठळक 
भागावर लावणेत येईल आणि तसेच मालमत्ता ही राज्य सरकारकडे महसूल भरावा लागणारी जमीन असेल तेव्हा ज्या जिल्ह्यात ती जमीन 
असेल त्या जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारी यांच्या कार्यालयात लावणेत येईल . त्याप्रमाणे अशा नोटिशीची एक प्रत बाकीदारांचे शेवटी माहिती असणारे 
कोणतेही निवासस्थान असल्यास त्याच्या ठळक भागावर लावणेत येईल . 


नारायणगाव , २८ मे २०१५ . 


आदेश 
स्थावर मालमत्ता जप्तीची उद्घोषणा 


क्रमांक विवअ/ वसुली/ ००४/ २०१५- १६ .-- ज्याअर्थी, विशाल जुन्नर सहकारी पतपेढी ( म ) मुंबई, शाखा -- वाशी यांनी श्री . बाळु सावळेराम 
कोठवळ यांचेविरुद्ध रुपये ५१,७६७ इतक्या रकमेसाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० यांचे कलम १०१ पोट - कलम १ किंवा 
२ अन्वये वसुली प्रमाणपत्र मिळवली आहे आणि न्यायनिर्णित ऋणकोच्या खाली उल्लेख केलेल्या मालमत्तेची विक्री करून त्याची अंमलबजावणी 
करणेचे योजिले आहे आणि ज्याअर्थी उक्त अर्जदार धनकोने उक्त अधिनियमाच्या कलम १०१ आदेशाची अंमलबजावणी करणेसाठी दिनांक 
९ फेब्रुवारी २०१० चे प्रमाणपत्र मिळवले आहे . 

त्याअर्थी, अशी नोटीस देण्यात येते की , वरील देणे असलेल्या रकमेची परतफेड करणेसाठी उक्त मालमत्ता जप्त करणेत आली आहे 
आणि प्रमाणपत्र देणेत आल्यानंतर केलेले उक्त मालमत्तेचे कोणतेही खाजगी हस्तांतर किंवा स्वाधिन करणे किंवा तिच्यावर निर्माण केलेला कोणताही 
भार किंवा बोजा पूर्वोक्त अधिनियमाच्या कलम ९९ अन्वये अर्जदार धनकोच्या विरुद्ध रद्द बातल होईल . 


मालमत्तेचे वर्णन 


गावाचे नाव 


गट क्रमांक 


क्षेत्रफळ 


चतु: सीमा 


वसुली ज्या पक्षकारांच्याविरुद्ध 
प्रमाणपत्राचा हुकुमनामा देणेत आला 
क्रमांक व त्या पक्षकाराचे नाव 
दिनांक 


४५८ 


५००७/ २०१० 
०९ / ०२/ २०१० 


श्री . बाळु सावळेराम मौजे सावरगाव 
कोठवळ 

घुले, ता . संगमनेर, ५४१ 
जि . अहमदनगर ५५० 

५५७ 


गट क्र . ४५८ , ५४१ 
५५० , ५५७, ५६२ , 
५८२ प्रमाणे 


२. ४३ हे . आर , 
० . २० आर, 
० . ६५ आर , 
० . २८ आर , 
०. ७६ आर , 
०. ३१ आर पैकी श्री . बाळु 
सावळेराम कोठवळ यांचे क्षेत्र 


५६२ 


५८२ 


आणखी असे अधिसूचित करणेत येते की , देय रक्कम , व्याज आणि खर्च यासह दिनांक २ मे २०१५ रोजी किंवा त्यापूर्वी देणेत आले 
नाही तर मालमत्ता विक्रीस काढण्यात येईल. ही नोटीस अशा मालमत्तेतील किंवा तिच्या लगतच्या एखाद्या ठिकाणी दवंडी पिटवून किंवा अन्य 
रूढ पद्धतीने उद्घोषीत करणेत येईल आणि तसेच उक्त नोटिसीची एक प्रत मालमत्तेतील ठळक भागावर व गावाच्या चावडीच्या ठळक भागावर 
लावणेत येईल आणि तसेच मालमत्ता ही राज्य सरकारकडे महसूल भरावा लागणारी जमीन असेल तेव्हा ज्या जिल्ह्यात ती जमीन असेल 
त्या जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारी यांच्या कार्यालयात लावणेत येईल . त्याप्रमाणे अशा नोटिशीची एक प्रत बाकीदारांचे शेवटी माहिती असणारे कोणतेही 
निवासस्थान असल्यास त्याच्या ठळक भागावर लावणेत येईल . 


नारायणगाव, १७ एप्रिल २०१५ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - - पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ३१ ते सप्टेंबर ६, २०१७ / भाद्र ९ - १५ , शके १९३९ 


७ 


आदेश 


स्थावर मालमत्ता जप्तीची उद्घोषणा 
क्रमांक विवअ/ वसुली/ २४८/ २०१४ -१५.-- ज्याअर्थी, विशाल जुन्नर सहकारी पतपेढी ( म ) मुंबई, शाखा -- वाशी यांनी श्री. रामचंद्र मारुती 
पुजारी , सहकर्जदार श्री . मंगेश विठ्ठल काकडे यांचेविरुद्ध रुपये ५८,२८५ इतक्या रकमेसाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० 
यांचे कलम १०१ पोट - कलम १ किंवा २ अन्वये वसुली प्रमाणपत्र मिळवली आहे आणि न्यायनिर्णित ऋणकोच्या खाली उल्लेख केलेल्या मालमत्तेची 
विक्री करून त्याची अंमलबजावणी करणेचे योजिले आहे आणि ज्याअर्थी उक्त अर्जदार धनकोने उक्त अधिनियमाच्या कलम १०१ आदेशाची 
अंमलबजावणी करणेसाठी दिनांक ३ नोव्हेंबर २००८ चे प्रमाणपत्र मिळवले आहे . 


त्याअर्थी, अशी नोटीस देण्यात येते की , वरील देणे असलेल्या रकमेची परतफेड करणेसाठी उक्त मालमत्ता जप्त करणेत आली आहे 
आणि प्रमाणपत्र देणेत आल्यानंतर केलेले उक्त मालमत्तेचे कोणतेही खाजगी हस्तांतर किंवा स्वाधिन करणे किंवा तिच्यावर निर्माण केलेला कोणताही 
भार किंवा बोजा पूर्वोक्त अधिनियमाच्या कलम ९९ अन्वये अर्जदार धनकोच्या विरुद्ध रद्द बातल होईल . 


मालमत्तेचे वर्णन 


गावाचे नाव 


गट क्रमांक 


क्षेत्रफळ 


चतु : सीमा 


वसुली ज्या पक्षकारांच्याविरुद्ध 
प्रमाणपत्राचा हुकुमनामा देणेत आला 
क्रमांक व त्या पक्षकाराचे नाव 
दिनांक 


१२५/ ६ 


२१४१/ २००८ 
०३/ ११/ २००८ 


श्री . रामचंद्र मारुती मौजे काळवाडी 
पुजारी 

ता. जुन्नर , 
सहकर्जदार जि . पुणे 
श्री . मंगेश विठ्ठल 
काकडे 


१०९ / २ 
१०९ / १ब 
१०९ / १अ 
१०८ / ५ 
१२० / १० 
१२० / २ 
११८ / ४ 
११४ / १० 
१२० / १२ 


० . ५४ आर , 
० . ६७ आर , 
०. ४३ आर , 
० . ७१ आर , 
० . ७२ आर , 
० .०७ आर, 
० . ०२ आर , 
० . ०१ आर , 
०. २९ आर, 
० . ०८ आर 


गट क्र . १२५ / ६ , 
१०९ / २, १०९ / १ब , 
१०९ / १अ , १०८ / ५ , 
१२० / १० , १२० / २ , 
११८/ ४ , ११४/ १०, 
१२०/ १२ प्रमाणे 


आणखी असे अधिसूचित करणेत येते की , देय रक्कम , व्याज आणि खर्च यासह दिनांक १५ डिसेंबर २०१४ रोजी किंवा त्यापूर्वी देणेत 
आले नाही तर मालमत्ता विक्रीस काढण्यात येईल . ही नोटीस अशा मालमत्तेतील किंवा तिच्या लगतच्या एखाद्या ठिकाणी दवंडी पिटवून किंवा 
अन्य रूढ पद्धतीने उद्घोषीत करणेत येईल आणि तसेच उक्त नोटिसीची एक प्रत मालमत्तेतील ठळक भागावर व गावाच्या चावडीच्या ठळक 
भागावर लावणेत येईल आणि तसेच मालमत्ता ही राज्य सरकारकडे महसूल भरावा लागणारी जमीन असेल तेव्हा ज्या जिल्ह्यात ती जमीन 
असेल त्या जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारी यांच्या कार्यालयात लावणेत येईल . त्याप्रमाणे अशा नोटिशीची एक प्रत बाकीदारांचे शेवटी माहिती असणारे 
कोणतेही निवासस्थान असल्यास त्याच्या ठळक भागावर लावणेत येईल . 

दशरथ सावळेराम सरजीने , 

विशेष वसुली व विक्री अधिकारी , 
द्वारा विशाल जुन्नर सहकारी पतपेढी (म) मुंबई, 
शाखा आळेफाटा, तालुका जुन्नर , जिल्हा पुणे. 


नारायणगाव , १ डिसेंबर २०१४ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ३१ ते सप्टेंबर ६, २०१७ / भाद्र ९ - १५, शके १९३९ 


आदेश 


स्थावर मालमत्ता जप्तीची उद्घोषणा 
क्रमांक विवअ/ वसुली/ २४६ / २०१४ - १५ .--ज्याअर्थी, विशाल जुन्नर सहकारी पतपेढी (म) मुंबई , शाखा--वाशी यांनी श्री . संभाजी कोंडिबा 
झोडगे, सहकर्जदार श्री. संदीप बाजीराव काळे यांचेविरुद्ध रुपये १, ३३ ,९०८ इतक्या रकमेसाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० 
यांचे कलम १०१ पोट - कलम १ किंवा २ अन्वये वसुली प्रमाणपत्र मिळवली आहे आणि न्यायनिर्णित ऋणकोच्या खाली उल्लेख केलेल्या मालमत्तेची 
विक्री करून त्याची अंमलबजावणी करणेचे योजिले आहे आणि ज्याअर्थी उक्त अर्जदार धनकोने उक्त अधिनियमाच्या कलम १०१ आदेशाची 
अंमलबजावणी करणेसाठी दिनांक ३ नोव्हेंबर २००८ चे प्रमाणपत्र मिळवले आहे . 


त्याअर्थी, अशी नोटीस देण्यात येते की , वरील देणे असलेल्या रकमेची परतफेड करणेसाठी उक्त मालमत्ता जप्त करणेत आली आहे 
आणि प्रमाणपत्र देणेत आल्यानंतर केलेले उक्त मालमत्तेचे कोणतेही खाजगी हस्तांतर किंवा स्वाधिन करणे किंवा तिच्यावर निर्माण केलेला कोणताही 
भार किंवा बोजा पूर्वोक्त अधिनियमाच्या कलम ९९ अन्वये अर्जदार धनकोच्या विरुद्ध रद्द बातल होईल . 


मालमत्तेचे वर्णन 


गावाचे नाव 


गट क्रमांक 


क्षेत्रफळ 


चतु: सीमा 


वसुली ज्या पक्षकारांच्याविरुद्ध 
प्रमाणपत्राचा हुकुमनामा देणेत आला 
क्रमांक व त्या पक्षकाराचे नाव 
दिनांक 


३ 


१५८ / २ 


२११७/ २००८ 
०३/ ११/ २००८ 


श्री . संभाजी कोंडिबा मौजे घोडेगाव , 
झोडगे 

ता . आंबेगाव , 
सहकर्जदार जि . पुणे 
श्री . संदीप बाजीराव 
काळे 


०. ५८ आर पैकी 
श्री . बाजीराव भिकाजी 
काळे यांचे क्षेत्र 


गट क्र . १५८/ २ 
प्रमाणे 


आणखी असे अधिसूचित करणेत येते की, देय रक्कम , व्याज आणि खर्च यासह दिनांक १० डिसेंबर २०१४ रोजी किंवा त्यापूर्वी देणेत 
आले नाही तर मालमत्ता विक्रीस काढण्यात येईल . ही नोटीस अशा मालमत्तेतील किंवा तिच्या लगतच्या एखाद्या ठिकाणी दवंडी पिटवून किंवा 
अन्य रूढ पद्धतीने उद्घोषीत करणेत येईल आणि तसेच उक्त नोटिसीची एक प्रत मालमत्तेतील ठळक भागावर व गावाच्या चावडीच्या ठळक 
भागावर लावणेत येईल आणि तसेच मालमत्ता ही राज्य सरकारकडे महसूल भरावा लागणारी जमीन असेल तेव्हा ज्या जिल्ह्यात ती जमीन 
असेल त्या जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारी यांच्या कार्यालयात लावणेत येईल. त्याप्रमाणे अशा नोटिशीची एक प्रत बाकीदारांचे शेवटी माहिती असणारे 
कोणतेही निवासस्थान असल्यास त्याच्या ठळक भागावर लावणेत येईल. 


नारायणगाव, २४ नोव्हेंबर २०१४ . 


आदेश 


स्थावर मालमत्ता जप्तीची उद्घोषणा 


क्रमांक विवअ/ वसुली/२४४ / २०१४ - १५ . --ज्याअर्थी, विशाल जुन्नर सहकारी पतपेढी ( म) मुंबई , शाखा--वाशी यांनी श्री . पांडुरंग नागुराव 
भाकरे, सहकर्जदार श्री . संदीप बाजीराव काळे यांचेविरुद्ध रुपये ७०, ९७८ इतक्या रकमेसाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० 
यांचे कलम १०१ पोट -कलम १ किंवा २ अन्वये वसुली प्रमाणपत्र मिळवली आहे आणि न्यायनिर्णित ऋणकोच्या खाली उल्लेख केलेल्या मालमत्तेची 
विक्री करून त्याची अंमलबजावणी करणेचे योजिले आहे आणि ज्याअर्थी उक्त अर्जदार धनकोने उक्त अधिनियमाच्या कलम १०१ आदेशाची 
अंमलबजावणी करणेसाठी दिनांक ३ नोव्हेंबर २००८ चे प्रमाणपत्र मिळवले आहे . 

त्याअर्थी, अशी नोटीस देण्यात येते की , वरील देणे असलेल्या रकमेची परतफेड करणेसाठी उक्त मालमत्ता जप्त करणेत आली आहे 
आणि प्रमाणपत्र देणेत आल्यानंतर केलेले उक्त मालमत्तेचे कोणतेही खाजगी हस्तांतर किंवा स्वाधिन करणे किंवा तिच्यावर निर्माण केलेला कोणताही 
भार किंवा बोजा पूर्वोक्त अधिनियमाच्या कलम ९९ अन्वये अर्जदार धनकोच्या विरुद्ध रद्द बातल होईल . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट ३१ ते सप्टेंबर ६, २०१७ / भाद्र ९ - १५, शके १९३९ 


९ 


मालमत्तेचे वर्णन 
गट क्रमांक 


गावाचे नाव 


क्षेत्रफळ 


चतु :सीमा 


वसुली ज्या पक्षकारांच्याविरुद्ध 
प्रमाणपत्राचा हुकुमनामा देणेत आला 
क्रमांक व त्या पक्षकाराचे नाव 
दिनांक 


४ 


५ 


१५८ / २ 


२१४०/ २००८ 
०३/ ११/ २००८ 


श्री . पांडुरंग नागुराव मौजे घोडेगाव, 
भाकरे 

ता . आंबेगाव , 
सहकर्जदार जि . पुणे 
श्री . संदीप बाजीराव 
काळे 


०. ५८ आर पैकी 
श्री . बाजीराव भिकाजी 
काळे यांचे क्षेत्र 


गट क्र . १५८ / २ 
प्रमाणे 


आणखी असे अधिसूचित करणेत येते की, देय रक्कम , व्याज आणि खर्च यासह दिनांक १० डिसेंबर २०१४ रोजी किंवा त्यापूर्वी देणेत 
आले नाही तर मालमत्ता विक्रीस काढण्यात येईल . ही नोटीस अशा मालमत्तेतील किंवा तिच्या लगतच्या एखाद्या ठिकाणी दवंडी पिटवून किंवा 
अन्य रूढ पद्धतीने उद्घोषीत करणेत येईल आणि तसेच उक्त नोटिसीची एक प्रत मालमत्तेतील ठळक भागावर व गावाच्या चावडीच्या ठळक 
भागावर लावणेत येईल आणि तसेच मालमत्ता ही राज्य सरकारकडे महसूल भरावा लागणारी जमीन असेल तेव्हा ज्या जिल्ह्यात ती जमीन 
असेल त्या जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारी यांच्या कार्यालयात लावणेत येईल . त्याप्रमाणे अशा नोटिशीची एक प्रत बाकीदारांचे शेवटी माहिती असणारे 
कोणतेही निवासस्थान असल्यास त्याच्या ठळक भागावर लावणेत येईल . 


नारायणगाव , २५ नोव्हेंबर २०१४. 


आदेश 


क्रमांक विवअ/ वसुली /२४५ /२०१४ - १५.--ज्याअर्थी, विशाल जुन्नर सहकारी पतपेढी ( म) मुंबई , शाखा--वाशी यांनी श्री . संदीप बाजीराव 
काळे यांचेविरुद्ध रुपये १ , ०३, १३६ इतक्या रकमेसाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० यांचे कलम १०१ पोट - कलम १ किंवा 
२ अन्वये वसुली प्रमाणपत्र मिळवली आहे आणि न्यायनिर्णित ऋणकोच्या खाली उल्लेख केलेल्या मालमत्तेची विक्री करून त्याची अंमलबजावणी 
करणेचे योजिले आहे आणि ज्याअर्थी उक्त अर्जदार धनकोने उक्त अधिनियमाच्या कलम १०१ आदेशाची अंमलबजावणी करणेसाठी दिनांक 
३ नोव्हेंबर २००८ चे प्रमाणपत्र मिळवले आहे. 

त्याअर्थी, अशी नोटीस देण्यात येते की , वरील देणे असलेल्या रकमेची परतफेड करणेसाठी उक्त मालमत्ता जप्त करणेत आली आहे 
आणि प्रमाणपत्र देणेत आल्यानंतर केलेले उक्त मालमत्तेचे कोणतेही खाजगी हस्तांतर किंवा स्वाधिन करणे किंवा तिच्यावर निर्माण केलेला कोणताही 
भार किंवा बोजा पूर्वोक्त अधिनियमाच्या कलम ९९ अन्वये अर्जदार धनकोच्या विरुद्ध रद्द बातल होईल . 

मालमत्तेचे वर्णन 
वसुली ज्या पक्षकारांच्याविरुद्ध गावाचे नाव गट क्रमांक 

क्षेत्रफळ 

चतु : सीमा 
प्रमाणपत्राचा हुकुमनामा देणेत आला 
क्रमांक व त्या पक्षकाराचे नाव 
दिनांक 


२१२४/ २००८ श्री . संदीप बाजीराव मौजे घोडेगाव, १५८ / २ ०. ५८ आर पैकी 

गट क्र . १५८ / २ 
०३/ ११/ २००८ काळे 

ता . आंबेगाव , 

श्री . बाजीराव भिकाजी प्रमाणे 
जि . पुणे 

काळे यांचे क्षेत्र 
आणखी असे अधिसूचित करणेत येते की, देय रक्कम , व्याज आणि खर्च यासह दिनांक १० डिसेंबर २०१४ रोजी किंवा त्यापूर्वी देणेत 
आले नाही तर मालमत्ता विक्रीस काढण्यात येईल . ही नोटीस अशा मालमत्तेतील किंवा तिच्या लगतच्या एखाद्या ठिकाणी दवंडी पिटवून किंवा 
अन्य रूढ पद्धतीने उद्घोषीत करणेत येईल आणि तसेच उक्त नोटिसीची एक प्रत मालमत्तेतील ठळक भागावर व गावाच्या चावडीच्या ठळक 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ३१ ते सप्टेंबर ६, २०१७ / भाद्र ९ - १५, शके १९३९ 


भागावर लावणेत येईल आणि तसेच मालमत्ता ही राज्य सरकारकडे महसूल भरावा लागणारी जमीन असेल तेव्हा ज्या जिल्ह्यात ती जमीन 
असेल त्या जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारी यांच्या कार्यालयात लावणेत येईल. त्याप्रमाणे अशा नोटिशीची एक प्रत बाकीदारांचे शेवटी माहिती असणारे 
कोणतेही निवासस्थान असल्यास त्याच्या ठळक भागावर लावणेत येईल . 
नारायणगाव , २५ नोव्हेंबर २०१४ . 


आदेश 
क्रमांक विवअ/ स्थामाज/ वि .वि . दाते /२५२ /२०१४.- -महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी 
संस्थांचा नियम, १९६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) व त्याखालील उपनियमांन्वये, मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये, मी , दशरथ सावळेराम 
रसजीने, विशेष वसुली व विक्री अधिकारी (महाराष्ट्र शासन प्राधिकृत), विशाल जुन्नर सहकारी पतपेढी (म) मुंबई , महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा 
नियम, १९६१ मधील नियम क्रमांक १०७ (१०) अन्वये आदेश देतो की , श्री . विलास विठ्ठल दाते यांचेकडील विशाल जुन्नर सहकारी पतपेढी 
( म) मुंबई, शाखा आळेफाटा, तालुका जुन्नर , जिल्हा पुणे चे कर्ज रक्कम रुपये ३५, ७०, ५३२ अधिक दिनांक ४ डिसेंबर २०१४ पासून होणारे 
व्याज , सरचार्ज व वसुलीसाठीचा खर्च, दावा शुल्क अशी एकूण होणारी सर्व रक्कम ह्या आदेशांतर्गतच्या परिशिष्टामध्ये नमूद केलेली स्थावर 
मालमत्ता या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि हा आदेश देण्यात आल्यानंतर पुढील आदेश होईपर्यंत त्या मालमत्तेचे केलेले 
कोणतेही खाजगी हस्तांतरण , दान , लिज, बक्षीस, साठेखत किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास या आदेशान्वये मनाई करण्यात 
येत आहे . 

मालमत्तेचे वर्णन 
वसुली ज्या पक्षकारांच्याविरुद्ध गावाचे नाव गट क्रमांक मिळकतीचे वर्णन 

चतु: सीमा 
प्रमाणपत्राचा हुकुमनामा देणेत आला तालुका , 

व क्षेत्रफळ 
क्रमांक व त्या पक्षकाराचे नाव 

जिल्हा 
दिनांक 


४/ १४/ १ /१३ श्री . विलास विठ्ठल मौजे आणे, गट क्र . ८८६, ० . २२ आर, १. ०० हेक्टर गट क्र . ८८६, ९८ 
०२/ १२ / २०१३ दाते 

ता . जुन्नर , गट क्र . ९८३ , नवीन आर. सी . सी. पद्धतीचे ग्रा . मि . क्र . १०५५ 
जि . पुणे . ग्रा . मि . क्र . १०५५ , घरे, व्यापारी गाळे 

२६८ , १२६९ , 
ग्रा . मि . क्र . १२६८ शौचालयासह , तळमजला १२७० प्रमाणे 
ग्रा . मि . क्र . १२६९ गाळा क्र . ३, ४, ५ पुढे 

ग्रा . मि .क्र . १२७० १० फूट सामुदायिक व्हरांडा 
या अॅवॉर्डप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज, सरचार्ज व इतर खर्च इत्यादी सर्व होणारी रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या 
आत विशाल जुन्नर सहकारी पतपेढी (म) मुंबई , शाखा आळेफाटा, तालुका जुन्नर , जिल्हा पुणे यांच्याकडे भरणा केली नाही तर उपरोक्त 
जप्त केलेल्या स्थावर मिळकतीची रीतसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 


सदरचा आदेश आज दिनांक ४ डिसेंबर २०१४ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे . 


पुणे , ४ डिसेंबर २०१४ . 


आदेश 
क्रमांक विवअ/ अं. भि .बांगर / २५१ / २०१४.-- महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा 
नियम , १९६१ मधील नियम क्रमांक १०७ (१० ) व त्याखालील उपनियमांन्वये, मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये, मी , दशरथ सावळेराम रसजीने, 
विशेष वसुली व विक्री अधिकारी (महाराष्ट्र शासन प्राधिकृत), विशाल जुन्नर सहकारी पतपेढी ( म) मुंबई , महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम , 
१९६१ मधील नियम क्रमांक १०७ (१०) अन्वये आदेश देतो की , श्री . अंकुश भिमाजी बांगर यांचेकडील विशाल जुन्नर सहकारी पतपेढी (म ) 
मुंबई , शाखा आळेफाटा , तालुका जुन्नर , जिल्हा पुणे चे कर्ज रक्कम रुपये ७, ६२ , ७८५ अधिक दिनांक ४ डिसेंबर २०१४ पासून होणारे 
व्याज, सरचार्ज व वसुलीसाठीचा खर्च, दावा शुल्क अशी एकूण होणारी सर्व रक्कम ह्या आदेशांतर्गतच्या परिशिष्टामध्ये नमूद केलेली स्थावर 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ३१ ते सप्टेंबर ६, २०१७ / भाद्र ९ - १५ , शके १९३९ 


११ 


मालमत्ता या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि हा आदेश देण्यात आल्यानंतर पुढील आदेश होईपर्यंत त्या मालमत्तेचे केलेले 
कोणतेही खाजगी हस्तांतरण , दान , लिज , बक्षीस , साठेखत किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास या आदेशान्वये मनाई करण्यात 
येत आहे. 

मालमत्तेचे वर्णन 
वसुली ज्या पक्षकारांच्याविरुद्ध गावाचे नाव गट क्रमांक मिळकतीचे वर्णन 

चतुःसीमा 
प्रमाणपत्राचा हुकुमनामा देणेत आला तालुका , 

व क्षेत्रफळ 
क्रमांक व त्या पक्षकाराचे नाव जिल्हा 
दिनांक 


४ / १४/ १/ १३ श्री . अंकुश भिमाजी मौजे वडगाव सि . स.नं. १८३ १२६ चौ . मी . ५१४१६ सि . स. नं . १८३ 
०२ / १२/ २०१३ बांगर 

आनंद , ग्रा . मि . क्र . ३८५ ।। तळमजला आर. सी . सी . , व ग्रा . मि . क्र . ३८५ 
ता . जुन्नर , 

२६४१६ पहिला मजला , प्रमाणे 
जि . पुणे . 

वरून सिमेंटचा पत्रा, 

शौचालयासह 
या अॅवॉर्डप्रमाणे येणे रक्कम, व्याज , सरचार्ज व इतर खर्च इत्यादी सर्व होणारी रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या 
आत विशाल जुन्नर सहकारी पतपेढी (म) मुंबई, शाखा आळेफाटा , तालुका जुन्नर , जिल्हा पुणे यांच्याकडे भरणा केली नाही तर उपरोक्त 
जप्त केलेल्या स्थावर मिळकतीची रीतसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 


सदरचा आदेश आज दिनांक ४ डिसेंबर २०१४ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे . 


पुणे , ४ डिसेंबर २०१४ . 


आदेश 
क्रमांक विवअ/ वसुली/१६७/ २०१४- १५ .-- ज्याअर्थी, विशाल जुन्नर सहकारी पतपेढी ( म) मुंबई, शाखा--शिरूर यांनी श्री . बसप्पा कलाप्पा 
बुग्गा सहकर्जदार श्री . दिपक मांगीलाल लुंकड यांचेविरुद्ध रुपये ५६, ४८४ इतक्या रकमेसाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० 
यांचे कलम १०१ पोट- कलम १ किंवा २ अन्वये वसुली प्रमाणपत्र मिळवली आहे आणि न्यायनिर्णित ऋणकोच्या खाली उल्लेख केलेल्या मालमत्तेची 
विक्री करून त्याची अंमलबजावणी करणेचे योजिले आहे आणि ज्याअर्थी उक्त अर्जदार धनकोने उक्त अधिनियमाच्या कलम १०१ आदेशाची 
अंमलबजावणी करणेसाठी दिनांक ५ नोव्हेंबर २००९ चे प्रमाणपत्र मिळवले आहे . 

त्याअर्थी, अशी नोटीस देण्यात येते की , वरील देणे असलेल्या रकमेची परतफेड करणेसाठी उक्त मालमत्ता जप्त करणेत आली आहे 
आणि प्रमाणपत्र देणेत आल्यानंतर केलेले उक्त मालमत्तेचे कोणतेही खाजगी हस्तांतर किंवा स्वाधिन करणे किंवा तिच्यावर निर्माण केलेला कोणताही 
भार किंवा बोजा पूर्वोक्त अधिनियमाच्या कलम ९९ अन्वये अर्जदार धनकोच्या विरुद्ध रद्द बातल होईल . 

मालमत्तेचे वर्णन 
वसुली ज्या पक्षकारांच्याविरुद्ध गावाचे नाव गट क्रमांक 

क्षेत्रफळ 

चतु :सीमा 
प्रमाणपत्राचा हुकुमनामा देणेत आला 
क्रमांक व त्या पक्षकाराचे नाव 
दिनांक 


१०२४ / १अ 


१०१/१५१/१०८२ श्री . बसप्पा कलाप्पा मौजे निमोणे , 
०५/ ११/ २००९ बुग्गा 

ता . शिरूर , 
सहकर्जदार जि . पुणे 
श्री . दिपक मांगीलाल 
लुंकड 


२ हे. ८३ आर पैकी 
श्रीमती पवनकुंवर 
मांगीलाल लुंकड 
यांचे क्षेत्र 


गट क्र . ३, २८ , 
३७, ४२ , २१० 


प्रमाणे 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ३१ ते सप्टेंबर ६, २०१७ / भाद्र ९ - १५ , शके १९३९ 


आणखी असे अधिसूचित करणेत येते की , देय रक्कम , व्याज आणि खर्च यासह दिनांक २० सप्टेंबर २०१४ रोजी किंवा त्यापूर्वी देणेत 
आले नाही तर मालमत्ता विक्रीस काढण्यात येईल. ही नोटीस अशा मालमत्तेतील किंवा तिच्या लगतच्या एखाद्या ठिकाणी दवंडी पिटवून किंवा 
अन्य रूढ पद्धतीने उद्घोषीत करणेत येईल आणि तसेच उक्त नोटिसीची एक प्रत मालमत्तेतील ठळक भागावर व गावाच्या चावडीच्या ठळक 
भागावर लावणेत येईल आणि तसेच मालमत्ता ही राज्य सरकारकडे महसूल भरावा लागणारी जमीन असेल तेव्हा ज्या जिल्ह्यात ती जमीन 
असेल त्या जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारी यांच्या कार्यालयात लावणेत येईल . त्याप्रमाणे अशा नोटिशीची एक प्रत बाकीदारांचे शेवटी माहिती असणारे 
कोणतेही निवासस्थान असल्यास त्याच्या ठळक भागावर लावणेत येईल . 
नारायणगाव, ५सपटेंबर २०१४ . 


आदेश 
क्रमांक विवअ/ वसुली / १६६/ २०१४ - १५ . -- ज्याअर्थी, विशाल जुन्नर सहकारी पतपेढी (म) मुंबई , शाखा --पाटस यांनी श्री . वालचंद उत्तमचंद 
गुगळे सहकर्जदार श्री . पुष्पराजन दामोदरन व श्री. राहुल सुरेश शितोळे यांचेविरुद्ध रुपये ९२ ,४८८ इतक्या रकमेसाठी महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम, १९६० यांचे कलम १०१ पोट- कलम १ किंवा २ अन्वये वसुली प्रमाणपत्र मिळवली आहे आणि न्यायनिर्णित ऋणकोच्या खाली 
उल्लेख केलेल्या मालमत्तेची विक्री करून त्याची अंमलबजावणी करणेचे योजिले आहे आणि ज्याअर्थी उक्त अर्जदार धनकोने उक्त अधिनियमाच्या 
कलम १०१ आदेशाची अंमलबजावणी करणेसाठी दिनांक २३ सप्टेंबर २०१३ चे प्रमाणपत्र मिळवले आहे . 

त्याअर्थी, अशी नोटीस देण्यात येते की , वरील देणे असलेल्या रकमेची परतफेड करणेसाठी उक्त मालमत्ता जप्त करणेत आली आहे 
आणि प्रमाणपत्र देणेत आल्यानंतर केलेले उक्त मालमत्तेचे कोणतेही खाजगी हस्तांतर किंवा स्वाधिन करणे किंवा तिच्यावर निर्माण केलेला कोणताही 
भार किंवा बोजा पूर्वोक्त अधिनियमाच्या कलम ९९ अन्वये अर्जदार धनकोच्या विरुद्ध रद्द बातल होईल . 

मालमत्तेचे वर्णन 
वसुली ज्या पक्षकारांच्याविरुद्ध गावाचे नाव गट क्रमांक 

क्षेत्रफळ 
प्रमाणपत्राचा हुकुमनामा देणेत आला 
क्रमांक व त्या पक्षकाराचे नाव 
दिनांक 


चतु: सीमा 


७४७/ २०१३ श्री . वालचंद मौजे कुरकुंभ , २०२/ डी/ १६ १४० चौ . मी . 

गट क्र . 
२३/ ०९ / २०१३ उत्तमचंद गुगळे ता . दौंड , जि . पुणे २०२ / डी /१७ १४२ चौ. मी . 

२०२/ डी / १६ 
सहकर्जदार 

२०. ४५ हे . आर पैकी २०२/ डी / १७ 
श्री . पुष्पराजन मौजे पांढरेवाडी , २०८ 

श्री . सुरेश सिताराम २०८ प्रमाणे 
दामोदरन व ता. दौंड, जि . पुणे 

शितोळे यांचे क्षेत्र 
श्री . राहुल सुरेश 

शितोळे 
आणखी असे अधिसूचित करणेत येते की, देय रक्कम, व्याज आणि खर्च यासह दिनांक २० सप्टेंबर २०१४ रोजी किंवा त्यापूर्वी देणेत 
आले नाही तर मालमत्ता विक्रीस काढण्यात येईल . ही नोटीस अशा मालमत्तेतील किंवा तिच्या लगतच्या एखाद्या ठिकाणी दवंडी पिटवून किंवा 
अन्य रूढ पद्धतीने उद्घोषीत करणेत येईल आणि तसेच उक्त नोटिसीची एक प्रत मालमत्तेतील ठळक भागावर व गावाच्या चावडीच्या ठळक 
भागावर लावणेत येईल आणि तसेच मालमत्ता ही राज्य सरकारकडे महसूल भरावा लागणारी जमीन असेल तेव्हा ज्या जिल्ह्यात ती जमीन 
असेल त्या जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारी यांच्या कार्यालयात लावणेत येईल . त्याप्रमाणे अशा नोटिशीची एक प्रत बाकीदारांचे शेवटी माहिती असणारे 
कोणतेही निवासस्थान असल्यास त्याच्या ठळक भागावर लावणेत येईल . 
नारायणगाव , ५ सप्टेंबर २०१४. 


आदेश 
क्रमांक विवअ / वसुली/ १६४ / २०१४ - १५.--ज्याअर्थी, विशाल जुन्नर सहकारी पतपेढी (म) मुंबई , शाखा--पाटस यांनी श्री. दिलीप माणिक 
भागवत यांचेविरुद्ध रुपये १२ ,७२२ इतक्या रकमेसाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० यांचे कलम १०१ पोट - कलम १ किंवा 
२ अन्वये वसुली प्रमाणपत्र मिळवली आहे आणि न्यायनिर्णित ऋणकोच्या खाली उल्लेख केलेल्या मालमत्तेची विक्री करून त्याची अंमलबजावणी 
करणेचे योजिले आहे आणि ज्याअर्थी उक्त अर्जदार धनकोने उक्त अधिनियमाच्या कलम १०१ आदेशाची अंमलबजावणी करणेसाठी दिनांक 
२३ सप्टेंबर २०१३ चे प्रमाणपत्र मिळवले आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ३१ ते सप्टेंबर ६, २०१७ / भाद्र ९ - १५ , शके १९३९ 


१३ 


त्याअर्थी, अशी नोटीस देण्यात येते की , वरील देणे असलेल्या रकमेची परतफेड करणेसाठी उक्त मालमत्ता जप्त करणेत आली आहे 
आणि प्रमाणपत्र देणेत आल्यानंतर केलेले उक्त मालमत्तेचे कोणतेही खाजगी हस्तांतर किंवा स्वाधिन करणे किंवा तिच्यावर निर्माण केलेला कोणताही 
भार किंवा बोजा पूर्वोक्त अधिनियमाच्या कलम ९९ अन्वये अर्जदार धनकोच्या विरुद्ध रद्द बातल होईल . 

मालमत्तेचे वर्णन 
वसुली ज्या पक्षकारांच्याविरुद्ध गावाचे नाव गट क्रमांक 

क्षेत्रफळ 

चतु : सीमा 
प्रमाणपत्राचा हुकुमनामा देणेत आला 
क्रमांक व त्या पक्षकाराचे नाव 
दिनांक 


६ 


LAT 


६ 


७४७/ १३ श्री. दिलीप माणिक मौजे कुरकुंभ , गट क्र . ६६ १ हेक्टर ९८ आर गट क्र . ६६ 
२३/ ०९ / २०१३ भागवत ता . दौंड, जि . पुणे 

क्षेत्र 
श्री . माणिक शंकर 

भागवत यांचे क्षेत्र 
आणखी असे अधिसूचित करणेत येते की , देय रक्कम , व्याज आणि खर्च यासह दिनांक २० सप्टेंबर २०१४ रोजी किंवा त्यापूर्वी देणेत 
आले नाही तर मालमत्ता विक्रीस काढण्यात येईल . ही नोटीस अशा मालमत्तेतील किंवा तिच्या लगतच्या एखाद्या ठिकाणी दवंडी पिटवून किंवा 
अन्य रूढ पद्धतीने उद्घोषीत करणेत येईल आणि तसेच उक्त नोटिसीची एक प्रत मालमत्तेतील ठळक भागावर व गावाच्या चावडीच्या ठळक 
भागावर लावणेत येईल आणि तसेच मालमत्ता ही राज्य सरकारकडे महसूल भरावा लागणारी जमीन असेल तेव्हा ज्या जिल्ह्यात ती जमीन 
असेल त्या जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारी यांच्या कार्यालयात लावणेत येईल . त्याप्रमाणे अशा नोटिशीची एक प्रत बाकीदारांचे शेवटी माहिती असणारे 
कोणतेही निवासस्थान असल्यास त्याच्या ठळक भागावर लावणेत येईल . 
नारायणगाव , ५ सप्टेंबर २०१४. 


आदेश 
क्रमांक विवअ/ वसुली/ १६५/ २०१४ -१५. -- ज्याअर्थी, विशाल जुन्नर सहकारी पतपेढी (म) मुंबई , शाखा -- पाटस यांनी श्री. तुकाराम हिरामण 
शिंदे, सहकर्जदार श्री. संजय मधुकर भोईटे यांचेविरुद्ध रुपये ३२ , २०५ इतक्या रकमेसाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० यांचे 
कलम १०१ पोट - कलम १ किंवा २ अन्वये वसुली प्रमाणपत्र मिळवली आहे आणि न्यायनिर्णित ऋणकोच्या खाली उल्लेख केलेल्या मालमत्तेची 
विक्री करून त्याची अंमलबजावणी करणेचे योजिले आहे आणि ज्याअर्थी उक्त अर्जदार धनकोने उक्त अधिनियमाच्या कलम १०१ आदेशाची 
अंमलबजावणी करणेसाठी दिनांक ८ सप्टेंबर २००५ चे प्रमाणपत्र मिळवले आहे . 

त्याअर्थी, अशी नोटीस देण्यात येते की , वरील देणे असलेल्या रकमेची परतफेड करणेसाठी उक्त मालमत्ता जप्त करणेत आली आहे 
आणि प्रमाणपत्र देणेत आल्यानंतर केलेले उक्त मालमत्तेचे कोणतेही खाजगी हस्तांतर किंवा स्वाधिन करणे किंवा तिच्यावर निर्माण केलेला कोणताही 
भार किंवा बोजा पूर्वोक्त अधिनियमाच्या कलम ९९ अन्वये अर्जदार धनकोच्या विरुद्ध रद्द बातल होईल . 

मालमत्तेचे वर्णन 
वसुली ज्या पक्षकारांच्याविरुद्ध गावाचे नाव गट क्रमांक 

क्षेत्रफळ 

चतु: सीमा 
प्रमाणपत्राचा हुकुमनामा देणेत आला 
क्रमांक व त्या पक्षकाराचे नाव 
दिनांक 


गट क्र . २१७ 


गट क्र . २१७ 


१०१/ ६७३/ ८३७ 
०८/ ०९ / २००५ 


मौजे कुरकुंभ , 
ता . दौंड, जि . पुणे 


श्री . तुकाराम 
हिरामण शिंदे, 
सहकर्जदार 
श्री . संजय मधुकर 
भोईटे 


० .०४ आर 
श्री . संजय मधुकर 
भोईटे यांचे क्षेत्र 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट ३१ ते सप्टेंबर ६, २०१७ / भाद्र ९ - १५ , शके १९३९ 


आणखी असे अधिसूचित करणेत येते की , देय रक्कम , व्याज आणि खर्च यासह दिनांक २० सप्टेंबर २०१४ रोजी किंवा त्यापूर्वी देणेत 
आले नाही तर मालमत्ता विक्रीस काढण्यात येईल . ही नोटीस अशा मालमत्तेतील किंवा तिच्या लगतच्या एखाद्या ठिकाणी दवंडी पिटवून किंवा 
अन्य रूढ पद्धतीने उद्घोषीत करणेत येईल आणि तसेच उक्त नोटिसीची एक प्रत मालमत्तेतील ठळक भागावर व गावाच्या चावडीच्या ठळक 
भागावर लावणेत येईल आणि तसेच मालमत्ता ही राज्य सरकारकडे महसूल भरावा लागणारी जमीन असेल तेव्हा ज्या जिल्ह्यात ती जमीन 
असेल त्या जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारी यांच्या कार्यालयात लावणेत येईल . त्याप्रमाणे अशा नोटिशीची एक प्रत बाकीदारांचे शेवटी माहिती असणारे 
कोणतेही निवासस्थान असल्यास त्याच्या ठळक भागावर लावणेत येईल . 
नारायणगाव, ५ सप्टेंबर २०१४ . 


आदेश 


क्रमांक विवअ/ वसुली/ २०७/ २०१४- १५ .-- ज्याअर्थी, विशाल जुन्नर सहकारी पतपेढी ( म ) मुंबई , शाखा --नारायणगाव यांनी श्री . नवनाथ मारुती 
शेलार , सहकर्जदार श्री . रोहिदास दगडु गोरडे यांचेविरुद्ध रुपये ७८, ६९६ इतक्या रकमेसाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० 
यांचे कलम १०१ पोट - कलम १ किंवा २ अन्वये वसुली प्रमाणपत्र मिळवली आहे आणि न्यायनिर्णित ऋणकोच्या खाली उल्लेख केलेल्या मालमत्तेची 
विक्री करून त्याची अंमलबजावणी करणेचे योजिले आहे आणि ज्याअर्थी उक्त अर्जदार धनकोने उक्त अधिनियमाच्या कलम १०१ आदेशाची 
अंमलबजावणी करणेसाठी दिनांक ६ जानेवारी २०११ चे प्रमाणपत्र मिळवले आहे . 

त्याअर्थी, अशी नोटीस देण्यात येते की , वरील देणे असलेल्या रकमेची परतफेड करणेसाठी उक्त मालमत्ता जप्त करणेत आली आहे 
आणि प्रमाणपत्र देणेत आल्यानंतर केलेले उक्त मालमत्तेचे कोणतेही खाजगी हस्तांतर किंवा स्वाधिन करणे किंवा तिच्यावर निर्माण केलेला कोणताही 
भार किंवा बोजा पूर्वोक्त अधिनियमाच्या कलम ९९ अन्वये अर्जदार धनकोच्या विरुद्ध रद्द बातल होईल . 

मालमत्तेचे वर्णन 
वसुली ज्या पक्षकारांच्याविरुद्ध गावाचे नाव गट क्रमांक 

क्षेत्रफळ 

चतु: सीमा 
प्रमाणपत्राचा हुकुमनामा देणेत आला 
क्रमांक व त्या पक्षकाराचे नाव 
दिनांक 


६ 


३१०५/ ११ श्री . नवनाथ मारुती मौजे बस्ती, १११ 

० . ७३ आर 

गट क्र . १५३/ १ , 
०६/ ०१/ २०११ शेलार , ता . जुन्नर, १५३ / १ ०. ९७ आर पैकी 

१११ प्रमाणे 
सहकर्जदार जि . पुणे 

श्री . रोहिदास दगडु 
श्री . रोहिदास 

गोरडे यांचे क्षेत्र 
दगडु गोरडे 
आणखी असे अधिसूचित करणेत येते की , देय रक्कम, व्याज आणि खर्च यासह दिनांक ६ नोव्हेंबर २०१४ रोजी किंवा त्यापूर्वी देणेत 
आले नाही तर मालमत्ता विक्रीस काढण्यात येईल . ही नोटीस अशा मालमत्तेतील किंवा तिच्या लगतच्या एखाद्या ठिकाणी दवंडी पिटवून किंवा 
अन्य रूढ पद्धतीने उद्घोषीत करणेत येईल आणि तसेच उक्त नोटिसीची एक प्रत मालमत्तेतील ठळक भागावर व गावाच्या चावडीच्या ठळक 
भागावर लावणेत येईल आणि तसेच मालमत्ता ही राज्य सरकारकडे महसूल भरावा लागणारी जमीन असेल तेव्हा ज्या जिल्ह्यात ती जमीन 
असेल त्या जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारी यांच्या कार्यालयात लावणेत येईल . त्याप्रमाणे अशा नोटिशीची एक प्रत बाकीदारांचे शेवटी माहिती असणारे 
कोणतेही निवासस्थान असल्यास त्याच्या ठळक भागावर लावणेत येईल . 

दशरथ सावळेराम सरजीने, 

विशेष वसुली व विक्री अधिकारी, 
द्वारा विशाल जुन्नर सहकारी पतपेढी (म) मुंबई , 
शाखा आळेफाटा , तालुका जुन्नर , जिल्हा पुणे . 


नारायणगाव , २२ ऑक्टोबर २०१४. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ३१ ते सप्टेंबर ६, २०१७ / भाद्र ९ - १५ , शके १९३९ 


१५ 


आदेश 


क्रमांक विवअ / क - १५६/ हडपसर / ८८ - ६४/ ८५/ २०१५.-- महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी 
संस्थांचा नियम , १९६१ मधील नियम क्रमांक १०७ (१०) व त्याखालील उपनियमांन्वये, मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये, मी , चंद्रशेखर जनार्दन 
जगताप , विशेष वसुली व विक्री अधिकारी संत सोपानकाका सहकारी बँक लि ., सासवड , तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे महाराष्ट्र सहकारी 
संस्थांचा नियम , १९६१ मधील नियम क्रमांक १०७ (१०) अन्वये आदेश देतो की , मे. राजधानी वाईन्स , प्रोप्रा. गोंधळे राजेंद्र वसंतराव, राहणार 
अडोसा सोसायटी , वसंत विहार , बंगलो नं . २, ससाणेनगर , हडपसर, पुणे - २८ यांचेकडील संत सोपानकाका सहकारी बँक लि . चे कर्ज रक्कम 
रुपये ३२ ,०१, ०७४ अधिक दिनांक १ फेब्रुवारी २०१५ पासून पुढील व्याज इत्यादी सर्व रक्कम ह्या आदेशांतर्गत परिशिष्टामध्ये नमूद केलेली 
मिळकत या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि हा आदेश देण्यात आल्यानंतर पुढील आदेश होईपर्यंत त्या मालमत्तेचे केलेले कोणतेही 
खाजगी हस्तांतरण किंवा स्वीकृत करण्यास किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास या आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आहे . 

मालमत्तेचे वर्णन 
वसुली ज्या पक्षकाराविरुद्ध घरमिळकत 

गावाचे नाव 

गट नंबर 

चतु : सीमा 
दाखला/ उक्त वसुली तारण देणारांची 

तालुका, 
हुकुमनामा दाखला देण्यात 

नावे 

जिल्हा 
क्रमांक व आला आहे 
दिनांक त्यांची नावे 


. 


१०१/ ५७५ / मे . राजधानी 
२०१०/ वाईन्स , 
२०११ प्रोप्रा. गोंधळे 
दिनांक राजेंद्र वसंतराव , 
१७/ ०८ / राहणार अडोसा 
२०१० सोसायटी, वसंत 

विहार , बंगलो 
नं . २, ससाणेनगर , 
हडपसर , पुणे- २८ 


( १) मे . राजधानी 
वाईन्स , प्रोप्रा. गोंधळे 
राजेंद्र वसंतराव , 
( २) गोंधळे शांताबाई 
वसंतराव, 
( ३) गोंधळे शिलाबाई 
वसंतराव 
सर्व रा. अडोसा 
सोसायटी, वसंत 
विहार , बंगलो नं . २ , 
ससाणेनगर , 
हडपसर , पुणे- २८ 


मा . दुय्यम निबंधक 
साहेब , दौंड ( केडगाव ) , 
पुणे यांचे कार्यक्षेत्रातील 
तसेच जिल्हापरिषद , 
पुणे व पंचायत समिती, 
दौंड यांचे हद्दीतील 
मौजे वाखारी येथील 
शेतजमीन मिळकती 
यांसी वर्णन पुढीलप्रमाणे 


( अ) गट नं . ९३, पूर्व : रस्ता 
क्षेत्र ०० हे. १४ आर दक्षिण : 
यांसी आकार ०० रु . श्री . शेळके 
२१ पैसे या पैकी यांची मिळकत 
लिहून देणार नं . २ पश्चिम : 
व ३ यांचे खरेदीने श्री . शेळके 
मालकी हक्क व यांची मिळकत 
विहिरीतून पाणी उत्तर : 
घेण्याचा हक्क यांसी श्री . शेळके 
क्षेत्र ०० हे . ०७ आर यांची मिळकत 
यांसी आकार 0 रु . 
१० पैसे 
( ब) गट नं . ९४, पूर्व : रस्ता 
क्षेत्र ०० हे . ३९ आर दक्षिण : 
अधिक पो . ख . ०० श्री . शेळके 
हे . ०६ आर असे यांची मिळकत 
एकूण क्षेत्र ०१ हे . 

पश्चिम : 
४५ आर यांसी श्री . शेळके 
आकार ०१ रु . यांची मिळकत 
५६ पैसे 

उत्तर : 
श्री . शेळके 
यांची मिळकत 


OM 


मे . राजधानी वाईन्स मे . राजधानी वाईन्स , मिळकत तुकडी पुणे , स. नं . २८ प्लॉट नं . पूर्व : धनलक्ष्मी 
प्रोप्रा . गोंधळे राजेंद्र प्रोप्रा . गोंधळे राजेंद्र पोट तुकडी, तालुका ५ यांसी सिटी सं. नं . बिल्डर यांची 
वसंतराव, रा. अडोसा वसंतराव , 

हवेली , मे, दुय्यम निबंधक २९३६ या मिळकतीवर मिळकत 
सोसायटी , वसंत रा. अडोसा साहेब , हवेली नं . ३, पुणे बांधलेल्या पृथ्वी पश्चिम : रस्ता 


१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ३१ ते सप्टेंबर ६, २०१७ / भाद्र ९ - १५ , शके १९३९ 


अनुसूची-- चालू 


विहार बंगलो नं . २, सोसायटी, वसंत यांचे अधिकार कक्षेतील कॉम्प्लेक्स अपार्टमेंट 
ससाणेनगर , विहार , बंगलो नं . २ , तसेच पुणे महानगरपालिका अ या इमारतीतील 
हडपसर , पुणे - २८ ससाणेनगर , यांचे अधिकार कक्षेतील तळमजल्यावरील 
हडपसर , पुणे- २८ मौजे हडपसर, दुकान नं . २ यांसी 
सासणेनगर , येथील क्षेत्र ४६० चौ . फूट 

म्हणजेच ४२. ७५ 
चौ . मी . 


दक्षिण : रस्ता 
उत्तर : 
श्री . जगताप आणि 
गायकवाड यांची 
मिळकत 


जर अॅवॉर्डप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज, शासकीय अधिभार , कर्ज वसुली खर्च इत्यादी सर्व होणारी रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून 
३० दिवसांच्या आत संत सोपानकाका सहकारी बँक लि ., सासवड, तालुका पुरंदर, जिल्हा पुणे यांच्याकडे भरणा केला नाही तर उपरोक्त 
जप्त केलेल्या स्थावर घरमिळकतीची जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 


सदरचा आदेश आज दिनांक २४ फेब्रुवारी २०१५ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे. 


पुणे , २४ फेब्रुवारी २०१५ . 


आदेश 


क्रमांक विवअ/ सासवड/ टीएल - ६०२/९०. --महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा 
नियम , १९६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १०) व त्याखालील उपनियमांन्वये, मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये, मी , चंद्रशेखर जनार्दन जगताप , 
विशेष वसुली व विक्री अधिकारी संत सोपानकाका सहकारी बँक लि ., सासवड , तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा 
नियम, १९६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की, श्री . दिपक मुगुट थोपटे सह. श्री . थोपटे मुगुट साहेबराव, राहणार 
पिंपरे खुर्द, निरा, तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे यांचेकडील संत सोपानकाका सहकारी बँक लि . चे कर्ज रक्कम रुपये १८ , ०८ , ५१३ ( अक्षरी 
रुपये आठरा लाख आठ हजार पाचशे तेरा फक्त) अधिक दिनांक १ मार्च २०१५ पासून पुढील व्याज इत्यादी सर्व रक्कम ह्या आदेशांतर्गत 
परिशिष्टामध्ये नमूद केलेली मिळकत या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि हा आदेश देण्यात आल्यानंतर पुढील आदेश होईपर्यंत 
त्या मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्वीकृत करण्यास किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास या आदेशान्वये 
मनाई करण्यात येत आहे. 

जर अॅवॉर्डप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज , शासकीय अधिभार, कर्ज वसुली खर्च इत्यादी सर्व होणारी रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून 
३० दिवसांच्या आत सोपानकाका सहकारी बँक लि . यांच्याकडे भरणा केला नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या स्थावर मिळकतीची जाहीर 
लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 


सदरचा आदेश आज दिनांक १३ एप्रिल २०१५ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे . 


पुणे , १३ एप्रिल २०१५ . 


आदेश 


क्रमांक विवअ / सासवड / Prop - १४ / ९ .- - महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा 
नियम , १९६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) व त्याखालील उपनियमांन्वये, मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये, मी , चंद्रशेखर जनार्दन जगताप , 
विशेष वसुली व विक्री अधिकारी संत सोपानकाका सहकारी बँक लि ., सासवड , तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा 
नियम, १९६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , श्री . बाळासाहेब तुकाराम माने, राहणार पवारवाडी, दिवे, तालुका 
पुरंदर , जिल्हा पुणे यांचेकडील संत सोपानकाका सहकारी बँक लि . चे कर्ज रक्कम रुपये ७, १०,२७७ ( अक्षरी रुपये सात लाख दोन हजार 
दोनशे सत्याहत्तर फक्त) अधिक दिनांक १ एप्रिल २०१५ पासून पुढील व्याज इत्यादी सर्व रक्कम ह्या आदेशांतर्गत परिशिष्टामध्ये नमूद केलेली 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट ३१ ते सप्टेंबर ६, २०१७ / भाद्र ९ - १५, शके १९३९ 


१७ 


मिळकत या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि हा आदेश देण्यात आल्यानंतर पुढील आदेश होईपर्यंत त्या मालमत्तेचे केलेले कोणतेही 
खाजगी हस्तांतरण किंवा स्वीकृत करण्यास किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास या आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आहे . 

__ जर अवॉर्डप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज, शासकीय अधिभार, कर्ज वसुली खर्च इत्यादी सर्व होणारी रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून 
३० दिवसांच्या आत संत सोपानकाका सहकारी बँक लि . यांच्याकडे भरणा केला नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या स्थावर मिळकतीची जाहीर 
लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 


सदरचा आदेश आज दिनांक १३ एप्रिल २०१५ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे . 


चंद्रशेखर जनार्दन जगताप , 

विशेष वसुली व विक्री अधिकारी, 
द्वारा संत सोपानकाका सहकारी बँक लि . , सासवड, 

तालुका पुरंदर, जिल्हा पुणे. 


पुणे , १३ एप्रिल २०१५. 


आदेश 
क्रमांक विवअ/स्थावरजप्ती /८६/ २०१५-१६.-- ज्याअर्थी, जनता अर्बन को - ऑप . बँक लि ., वाई , जिल्हा सातारा या संस्थेने सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , वाई यांचा दिलेला वसुली दाखला क्रमांक १६१/ २०१४- १५ , दिनांक १० फेब्रुवारी २०१५ च्या प्रमाणपत्रान्वये वसुलीसाठी महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० कलम ९६ अन्वये अर्ज केला आहे. 

ज्याअर्थी, मी, संदीप जयवंतराव सपकाळ , विशेष वसुली व विक्री अधिकारी, जनता अर्बन को - ऑप . बँक लि ., वाई महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १९६१ च्या निमय १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की, खाली उल्लेख केलेली मालमत्ता जप्त करणेत येत आहे. आणि हा 
आदेश देण्यात आल्यानंतर त्या मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण , स्वाधीन करणे किंवा तिच्यावर निर्माण केलेला कोणताही भार 
किंवा बोजा जनता अर्बन को - ऑप . बँक लि . , वाई या बँकेच्याविरुद्ध अग्राह्य होईल . 

मालमत्तेचे वर्णन 
प्रमाणपत्राचा ज्या पक्षकाराविरुद्ध गावाचे नाव , भूमापन क्रमांक/ क्षेत्र आकारणी चतुःसीमा 
क्रमांक व उक्त वसुली 

तालुका, पेठ 

सि . स . क्रमांक / 
दिनांक दाखला देण्यात व घर नं . 

गट क्रमांक हे . आर रु . पैसे 
आला आहे 


६९२ ०० 


१६१/ १४ -१५ १. गाढवे दत्तात्रय मु. पो . बोपर्डी, 
१० / ०२/ सुरेश 

ता . वाई , 
२०१५ 

जि . सातारा 
२. लाकडे सिताराम सिद्धनाथवाडी, 
किसन 

वाई , ता . वाई , 

जि . सातारा 
३. गाढवे संतोष मु . पो . बोपर्डी, 
पांडुरंग 

ता. वाई , 

जि . सातारा 
४ . गाढवे मोनिका मु . पो. बोपर्डी, 
दत्तात्रय 

ता . वाई , 
जि . सातारा 


मौजे बोपर्डी, ता . वाई , दगड , वीट 
ग्रा . पं . मि. नं. २२५ व सिमेंट घर 
२२६ (४) उत्तरेकडील ४१४३७ 
बाजुचे ४१४३७ यामधील यामधील २५ 
घर दगड , वीट , सिमेंट ४२० पुढे 
मध्ये २५४२० पुढे शौचालय ४४५ 
शौचालय ४४५ पुढे पुढे पत्रा शेड 
पत्रा शेड १०x२५ १०४२५ 


शेरा : ज्या भारास मालमत्ता पात्र असेल असा कोणताही भार 


१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ३१ ते सप्टेंबर ६, २०१७ / भाद्र ९ - १५, शके १९३९ 


दिनांक १० ऑगस्ट २०१५ रोजी देणे असलेली येणेबाकी रक्कम रुपये १८ , ८६१ ( अक्षरी रुपये आठरा हजार आठशे एकसष्ट फक्त ) 
अधिक व्यास आणि खर्च यासह या आदेशाच्या दिनांकापासून १५ दिवसांचे आत देण्यात आली नाही तर उल्लेख केलेली मालमत्ता विक्रीस 
काढण्यात येईल . 


वाई , ११ ऑगस्ट २०१५ . 


आदेश 


क्रमांक विवअ/ स्थावरजप्ती/९७/ २०१५- १६. -- ज्याअर्थी, जनता अर्बन को - ऑप . बँक लि ., वाई, जिल्हा सातारा या संस्थेने सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , वाई यांचा दिलेला वसुली दाखला क्रमांक २१०/ २०१४- १५ , दिनांक १४ मार्च २०१५ च्या प्रमाणपत्रान्वये वसुलीसाठी महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० कलम ९६ अन्वये अर्ज केला आहे . 

ज्याअर्थी, मी, संदीप जयवंतराव सपकाळ , विशेष वसुली व विक्री अधिकारी, जनता अर्बन को - ऑप. बँक लि . , वाई महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १९६१ च्या निमय १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , खाली उल्लेख केलेली मालमत्ता जप्त करणेत येत आहे. आणि हा 
आदेश देण्यात आल्यानंतर त्या मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण , स्वाधीन करणे किंवा तिच्यावर निर्माण केलेला कोणताही भार 
किंवा बोजा जनता अर्बन को - ऑप . बँक लि ., वाई या बँकेच्याविरुद्ध अग्राह्य होईल . 

मालमत्तेचे वर्णन 
प्रमाणपत्राचा ज्या पक्षकाराविरुद्ध 

गावाचे नाव , 

भूमापन क्रमांक / क्षेत्र चतु: सीमा 
क्रमांक व उक्त वसुली 

तालुका , पेठ 

सि . स. क्रमांक / 
दिनांक दाखला देण्यात 

व घर नं . 

गट क्रमांक 

चौ . मी . 
आला आहे 


२१० / १४- १५ १. कुलकर्णी आर २/१ , स्नेहबंध को - ऑप . आर २ / १ , स्नेहबंध को - ऑप. 

श्रीनिवास कमलाकर हौसिंग सोसायटी, एम . आय. हौसिंग सोसायटी , एम . आय. डी . 
२०१४ 

डी . सी ., वाई, ता . वाई , सी. , वाई , ता . वाई , जि . सातारा 
जि . सातारा 

श्रीनिवास कमलाकर कुलकर्णी 

यांचे प्लॉट व त्यावरील केलेले 
२. मस्के संजय विश्वश्री को - ऑप. हौसिंग बांधकाम 
रोहिदास 

सोसायटी, एम . आय. डी. सी ., वाई, 
ता . वाई, जि . सातारा 


१०० पूर्व : 
चौ . मी . अंतर्गत रस्ता 

पश्चिम : 
मोकळी जागा 
दक्षिण : प्रशांत 
कमलाकर कुलकर्णी 
यांचा प्लॉट 
उत्तर : श्री . ए . ए . 
देसाई यांचा प्लॉट 


३. पेटकर राजेंद्र मु . गुंडेवाडी, पो . धावडी, 
गुलाबराव ता . वाई , जि . सातारा 


४ . वर्तक प्रशांत प्रोफेसर कॉलनी, सिद्धनाथवाडी, 
गजानन 

वाई , ता . वाई, जि . सातारा 
शेरा : ज्या भारास मालमत्ता पात्र असेल असा कोणताही भार 

येणेबाकी रक्कम रुपये २ , ३५ ,०७४ ( अक्षरी रुपये दोन लाख पस्तीस हजार चौयाहत्तर फक्त ) अधिक व्याज आणि खर्च यासह या 
आदेशाच्या दिनांकापासून १५ दिवसांचे आत देण्यात आली नाही तर उल्लेख केलेली मालमत्ता विक्रीस काढण्यात येईल . 


वाई , २२ सप्टेंबर २०१५ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट ३१ ते सप्टेंबर ६, २०१७ / भाद्र ९ - १५, शके १९३९ 


१९ 


आदेश 


क्रमांक विवअ/ स्थावरजप्ती / ७७ /२०१५ - १६ .-- ज्याअर्थी, जनता अर्बन को - ऑप. बँक लि ., वाई , जिल्हा सातारा या संस्थेने सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , वाई यांचा दिलेला वसुली दाखला क्रमांक ४७१/ २०१२-१३, दिनांक १८ फेब्रुवारी २०१५ च्या प्रमाणपत्रान्वये वसुलीसाठी महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० कलम ९६ अन्वये अर्ज केला आहे . 


ज्याअर्थी, मी , संदीप जयवंतराव सपकाळ , विशेष वसुली व विक्री अधिकारी, जनता अर्बन को - ऑप . बँक लि ., वाई महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १९६१ च्या निमय १०७ (१०) अन्वये आदेश देतो की , खाली उल्लेख केलेली मालमत्ता जप्त करणेत येत आहे. आणि हा 
आदेश देण्यात आल्यानंतर त्या मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण , स्वाधीन करणे किंवा तिच्यावर निर्माण केलेला कोणताही भार 
किंवा बोजा जनता अर्बन को - ऑप . बँक लि . , वाई या बँकेच्याविरुद्ध अग्राह्य होईल . 


मालमत्तेचे वर्णन 


गावाचे नाव , 


क्षेत्र 


आकारणी 


चतु : सीमा 


प्रमाणपत्राचा ज्या पक्षकाराविरुद्ध 
क्रमांक व उक्त वसुली 
दिनांक दाखला देण्यात 

आला आहे 


तालुका, पेठ 


भूमापन क्रमांक/ 
सि . स . क्रमांक / 

गट क्रमांक 


व घर नं . 


हे . आर 


रु . 


पैसे 


४ 


१२ ९४ 


मौजे अंगापूर , 
ता . सातारा, जि . सातारा 
हद्दीतील गट क्र . १९३६ 
क्षेत्र ६- ३० हे . आर 
पैकी जगन्नाथ गणपत 
भोसले यांचा ४ पै. 
हिस्सा 


६ - ३० हे . 
आर पैकी 
४ पै. 
हिस्सा 


४७२ / १२- १३ १. भोसले मच्छिद्र मु . पो . अंगापूर , 
२५ / ०२ / जगन्नाथ 

ता . सातारा, 
२०१३ 

जि . सातारा 
२. कणसे मनोहर मु . पोहे , 
किसन 

ता . सातारा , 

जि . सातारा 
३. जगताप शिवाजी मु . पो . केंजळ, 
साहेबराव 

ता . वाई , 

जि . सातारा 
४. भोसले जगन्नाथ मु . पो. अंगापूर , 
गणपती 

ता . सातारा , 

जि . सातारा 
५ . भोसले अनुसया मु . पो . अंगापूर , 
जगन्नाथ 

ता . सातारा , 
जि . सातारा 


पूर्व : महेंद्र 
बापू भोसले 
पश्चिम : सागर 
बाजीराव भोसले 
दक्षिण : भिमराव 
पांडुरंग भोसले 
उत्तर : नामदेव 
रामचंद्र भोसले 


शेरा : ज्या भारास मालमत्ता पात्र असेल असा कोणताही भार 


देणे असलेली येणेबाकी रक्कम रुपये १,०३, ७४९ ( अक्षरी रुपये एक लाख तीन हजार सातशे एकोनपन्नास फक्त) अधिक व्याज आणि 
खर्च यासह या आदेशाच्या दिनांकापासून १५ दिवसांचे आत देण्यात आली नाही तर उल्लेख केलेली मालमत्ता विक्रीस काढण्यात येईल . 


वाई, २२ जुलै २०१५. 


आदेश 


क्रमांक विवअ/ स्थावरजप्ती/ ७७- अ / २०१५ - १६. -- ज्याअर्थी, जनता अर्बन को - ऑप . बँक लि ., वाई, जिल्हा सातारा या संस्थेने सहायक 
निबंधक , सहकारी संस्था , वाई यांचा दिलेला वसुली दाखला क्रमांक ४७१ / २०१२ - १३ , दिनांक १८ फेब्रुवारी २०१५ च्या प्रमाणपत्रान्वये वसुलीसाठी 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० कलम ९६ अन्वये अर्ज केला आहे . 


२० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ३१ ते सप्टेंबर ६, २०१७ / भाद्र ९ - १५ , शके १९३९ 


ज्याअर्थी, मी , संदीप जयवंतराव सपकाळ, विशेष वसुली व विक्री अधिकारी, जनता अर्बन को - ऑप . बँक लि ., वाई महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १९६१ च्या निमय १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , खाली उल्लेख केलेली मालमत्ता जप्त करणेत येत आहे. आणि हा 
आदेश देण्यात आल्यानंतर त्या मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण , स्वाधीन करणे किंवा तिच्यावर निर्माण केलेला कोणताही भार 
किंवा बोजा जनता अर्बन को - ऑप. बँक लि ., वाई या बँकेच्याविरुद्ध अग्राह्य होईल . 


मालमत्तेचे वर्णन 


क्षेत्र 


आकारणी 


चतु: सीमा 


प्रमाणपत्राचा ज्या पक्षकाराविरुद्ध 
क्रमांक व उक्त वसुली 
दिनांक दाखला देण्यात 

आला आहे 


गावाचे नाव , 
तालुका, पेठ 
व घर नं . 


भूमापन क्रमांक / 
सि . स . क्रमांक / 

गट क्रमांक 


हे . आर 


रु . पैसे 


५८९ 


६४० . ०० 


जगन्नाथ 


चौ . फू . 


मौजे अंगापूर , 
ता . सातारा , जि . 
सातारा हद्दीतील 
मिळकत क्र . ३७३, 
क्षेत्र ५८९ चौ . फू . 


संपूर्ण 
हिस्सा 


४७२/ १२ - १३ १ . भोसले मच्छिद्र मु. पो . अंगापूर , 
२५ / ०२/ 

ता . सातारा , 
२०१३ 

जि . सातारा 
२ . कणसे मनोहर मु . जिहे , 
किसन 

ता . सातारा, 

जि . सातारा 
३. जगताप शिवाजी मु. पो . केंजळ, 
साहेबराव 

ता . वाई , 

जि . सातारा 
४ . भोसले जगन्नाथ मु. पो . अंगापूर , 
गणपती 

ता . सातारा , 

जि . सातारा 
५ . भोसले अनुसया 
जगन्नाथ 

ता . सातारा, 
जि . सातारा 


पूर्व : महेंद्र 
बापू भोसले 
पश्चिम : सागर 
बाजीराव भोसले 
दक्षिण : भिमराव 
पांडुरंग भोसले 
उत्तर : नामदेव 
रामचंद्र भोसले 


शेरा : ज्या भारास मालमत्ता पात्र असेल असा कोणताही भार 


देणे असलेली येणेबाकी रक्कम रुपये १, ०३ , ७४९ ( अक्षरी रुपये एक लाख तीन हजार सातशे एकोनपन्नास फक्त) अधिक व्याज आणि 
खर्च यासह या आदेशाच्या दिनांकापासून १५ दिवसांचे आत देण्यात आली नाही तर उल्लेख केलेली मालमत्ता विक्रीस काढण्यात येईल . 


वाई, २२ जुलै २०१५ . 


आदेश 


क्रमांक विवअ/ स्थावरजप्ती/ ७८/ २०१५- १६.-- ज्याअर्थी, जनता अर्बन को - ऑप. बँक लि ., वाई , जिल्हा सातारा या संस्थेने सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , वाई यांचा दिलेला वसुली दाखला क्रमांक ४७१ / २०१२- १३ , दिनांक १८ फेब्रुवारी २०१५ च्या प्रमाणपत्रान्वये वसुलीसाठी महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० कलम ९६ अन्वये अर्ज केला आहे . 


ज्याअर्थी, मी , संदीप जयवंतराव सपकाळ, विशेष वसुली व विक्री अधिकारी, जनता अर्बन को - ऑप . बँक लि ., वाई महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १९६१ च्या निमय १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , खाली उल्लेख केलेली मालमत्ता जप्त करणेत येत आहे. आणि हा 
आदेश देण्यात आल्यानंतर त्या मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण , स्वाधीन करणे किंवा तिच्यावर निर्माण केलेला कोणताही भार 
किंवा बोजा जनता अर्बन को - ऑप. बँक लि ., वाई या बँकेच्याविरुद्ध अग्राह्य होईल . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ३१ ते सप्टेंबर ६, २०१७ / भाद्र ९ - १५ , शके १९३९ 


२१ 


मालमत्तेचे वर्णन 


क्षेत्र 


आकारणी 


चतु: सीमा 


प्रमाणपत्राचा ज्या पक्षकाराविरुद्ध 
क्रमांक व उक्त वसुली 
दिनांक दाखला देण्यात 

आला आहे 


गावाचे नाव , 
तालुका, पेठ 
व घर नं . 


भूमापन क्रमांक / 
सि . स . क्रमांक/ 
गट क्रमांक 


हे. आर 


रु. पैसे 


४ 


चौ . फू . 


संपूर्ण 


४७१ /१२- १३ १. मंगेश सुरेश मु . अनपटवाडी, मौजे अनपटवाडी, ३९३. ७५ ५५८ पैकी संपूर्ण हिस्सा 
१८/ ०२/ अपनट पो . कणूर , ता . वाई, ता . वाई हद्दीतील 

क्षेत्र ३९३. ७५ 
२०१३ जि . सातारा मिळकत क्र . ५८ 

चौ . फू . 
२ . विकास सुब्बाराव सर्वश्री हौसिंग क्षेत्र ३९३. ७५ चौ . फू . हिस्सा 

पूर्व : अभिजीत 
पाटील सोसायटी , एम. आय. संपूर्ण हिस्सा 

अरविंद अनपट 
डी . सी ., वाई , 

पश्चिम : नितीन 
ता. वाई , जि . सातारा 

शिवराम मांढरे 
३. अमोल शिवाजी सर्वश्री हौसिंग 

दक्षिण : दत्तात्रय 
चव्हाण सोसायटी , एम . आय . 

ब . अनपट 
डी . सी. , वाई , 

उत्तर : ग्रामपंचायत 
ता . वाई , जि . सातारा 

रस्ता 
४. मालन सुरेश मु . अनपटवाडी, 
अनपट 

पो . कणूर , ता . वाई , 

जि . सातारा 
शेरा : ज्या भारास मालमत्ता पात्र असेल असा कोणताही भार 

देणे असलेली येणेबाकी रक्कम रुपये १, ०९ ,३८७ ( अक्षरी रुपये एक लाख नऊ हजार तिनशे सत्याऐंशी फक्त) अधिक व्याज आणि 
खर्च यासह या आदेशाच्या दिनांकापासून १५ दिवसांचे आत देण्यात आली नाही तर उल्लेख केलेली मालमत्ता विक्रीस काढण्यात येईल . 
वाई , २२ जुलै २०१५ . 


आदेश 
क्रमांक विवअ/ स्थावरजप्ती/ ८२/२०१५-१६. -- ज्याअर्थी, जनता अर्बन को - ऑप. बँक लि ., वाई, जिल्हा सातारा या संस्थेने सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , वाई यांचा दिलेला वसुली दाखला क्रमांक १५४ / २०१४ -१५, दिनांक १० फेब्रुवारी २०१५ च्या प्रमाणपत्रान्वये वसुलीसाठी महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० कलम ९६ अन्वये अर्ज केला आहे . 

ज्याअर्थी, मी , संदीप जयवंतराव सपकाळ, विशेष वसुली व विक्री अधिकारी, जनता अर्बन को - ऑप . बँक लि ., वाई महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १९६१ च्या निमय १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की, खाली उल्लेख केलेली मालमत्ता जप्त करणेत येत आहे. आणि हा 
आदेश देण्यात आल्यानंतर त्या मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण , स्वाधीन करणे किंवा तिच्यावर निर्माण केलेला कोणताही भार 
किंवा बोजा जनता अर्बन को - ऑप . बँक लि ., वाई या बँकेच्याविरुद्ध अग्राह्य होईल . 

मालमत्तेचे वर्णन 
प्रमाणपत्राचा ज्या पक्षकाराविरुद्ध गावाचे नाव , भूमापन क्रमांक / 

आकारणी चतु: सीमा 
क्रमांक व उक्त वसुली तालुका, पेठ सि . स . क्रमांक / 
दिनांक दाखला देण्यात व घर नं . 

गट क्रमांक हे . आर रु . पैसे 
आला आहे 


क्षेत्र 


चतुः 


१५४/ १४- १५ १. घाडगे विक्रम 
१० / ०२/ १५ मनोहर 


मु . अनपटवाडी, मौजे अनपटवाडी, 
पो . कणूर , ता . वाई , ता . वाई हद्दीतील , 
जि . सातारा गट क्र . २५ , 


जिरायत ० .०५ 
हे . आर व 
बागायत ० . ११ 


१ .७५ 
०. ५० 


पूर्व : किसन 
शंकर अनपट 
पश्चिम : बाबुराव 


२२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट ३१ ते सप्टेंबर ६, २०१७ / भाद्र ९ - १५ , शके १९३९ 


अनुसूची-- चालू 


६ 


कृष्णा अनपट 
दक्षिण : रस्ता 
उत्तर : ओढा 


२. घाडगे मनोहर मु . अनपटवाडी , क्षेत्र ०.१६ हे. आर, हे. आर . 
नामदेव 

पो . कणूर , ता . वाई, पो . ख . ०.०१ हे. आर पो . ख. ०.०१ 
जि . सातारा 

हे . आर 
३. निकम विठ्ठल मु . निकमवाडी , 

संपूर्ण हिस्सा 
किसन 

पो . जांब , ता . वाई, मौजे अनपटवाडी, जिरायत ०. ०९ 

जि . सातारा ता. वाई हद्दीतील , हे . आर 
४ . संभाजी शिवाजी मु . १८२२, रविवार गट क्र . ५ , बागायत ० . १७ 
कांबळे 

पेठ , वाई, ता. वाई , क्षेत्र ० . २६ हे. आर, हे . आर. 
जि . सातारा 

संपूर्ण हिस्सा 
५ . घाडगे पंकज मु . अनपटवाडी, 
मनोहर 

पो . कणूर , ता . वाई , 
जि . सातारा मौजे अनपटवाडी, ६ खण दगड - 

ता . वाई, ग्रा .पं. मि . नं. मातीचे घर 
२४, द .मुखी २ खण ३४ . ५४१२ = 
तिघाई पैकी २ खण ४१४ चौ. फूट 
कौलारू , ४ खण पत्र्याचे, व खुली जागा 
एकूण ६ खण दगड 
मातीचे घर ३४. ५४१२ = 
४१४ चौ. फूट व खुली 
जागा 


२.८१ ।। पूर्व : संपत 

मन्याबा गोळे 
० .८७ पश्चिम : रस्ता 

दक्षिण : राजाराम 
यशवंत अनपट 
उत्तर : विनायक 

शंकर अनपट 
५६५.०० । पूर्व : विलास 

विठोबा अनपट 
यांचे घर 
पश्चिम : रस्ता 
दक्षिण : स्वत : ची 
मोकळी जागा 
उत्तर : विनायक 
शंकर अनपट 
यांचे घर 


शेरा : ज्या भारास मालमत्ता पात्र असेल असा कोणताही भार 

दिनांक २८ जुलै २०१५ रोजी देणे असलेली येणेबाकी रक्कम रुपये १, ७५, ८४१ ( अक्षरी रुपये एक लाख पंच्याहत्तर हजार आठशे 
एककेचाळीस फक्त) अधिक व्याज आणि खर्च यासह या आदेशाच्या दिनांकापासून १५ दिवसांचे आत देण्यात आली नाही तर उल्लेख केलेली 
मालमत्ता विक्रीस काढण्यात येईल . 


संदीप जयवंतराव सपकाळ , 
विशेष वसुली व विक्री अधिकारी , 

महाराष्ट्र शासन सहकार खाते नियुक्त , 
द्वारा जनता अर्बन को - ऑप . बँक लि ., वाईकरिता . 


वाई, २९ जुलै २०१५. 


आदेश 


क्रमांक विवअ/स्थावरजप्ती/ ०४ / २०१५-१६.--ज्याअर्थी, जनता अर्बन को - ऑप . बँक लि ., वाई, जिल्हा सातारा या संस्थेने सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , वाई यांचा दिलेला वसुली दाखला क्रमांक ३७१/ २०१४- १५ , दिनांक १३ मे २०१५ च्या प्रमाणपत्रान्वये वसुलीसाठी महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० कलम ९६ अन्वये अर्ज केला आहे . 


ज्याअर्थी, मी , विजय किसन लोखंडे, विशेष वसुली व विक्री अधिकारी, जनता अर्बन को - ऑप. बँक लि ., वाई महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १९६१ च्या निमय १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , खाली उल्लेख केलेली मालमत्ता जप्त करणेत येत आहे. आणि हा आदेश 
देण्यात आल्यानंतर त्या मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण , स्वाधीन करणे किंवा तिच्यावर निर्माण केलेला कोणताही भार किंवा 
बोजा जनता अर्बन को - ऑप . बँक लि ., वाई या बँकेच्याविरुद्ध अग्राह्य होईल . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ३१ ते सप्टेंबर ६, २०१७ / भाद्र ९ - १५, शके १९३९ 


२३ 


क्षेत्र 


मालमत्तेचे वर्णन 

भूमापन क्रमांक / 
सि . स . क्रमांक/ 

गट क्रमांक 


आकारणी 


प्रमाणपत्राचा ज्या पक्षकाराविरुद्ध 
क्रमांक व उक्त वसुली 
दिनांक दाखला देण्यात 

आला आहे 


चतु : सीमा 


गावाचे नाव, 
तालुका , पेठ 
व घर नं . 


हे. आर 


रु . पैसे 


3 


०. ४० 


४८ . ४८ 


१. फरांदे विशाल 
विश्वास 


१ . ३६९/ 
२०१४- १५ 
दि . १३/०५ / 
२०१५ 


सर्व रा. आनेवाडी, 
ता . सातारा , 
जि . सातारा 


मौजे रायगाव येथील 
गट नं . ५१९ /१ - अ 
मधील २ आणे ८ पै . 
मधील ० हे . ४० आर 


मौजे रायगाव येथील 
गट नं . ५१९ / १अ 
मधील २ आणे ८ पै. 
मधील ० हे. ४० आर 


२ . फरांदे मनेष 
जयसिंग 


३. फरांदे 


दत्तात्रय उत्तम 


शेरा : ज्या भारास मालमत्ता पात्र असेल असा कोणताही भार 

देणे असलेली येणेबाकी रक्कम रुपये ११, ०४ ,९२२ ( अक्षरी रुपये अकरा लाख चार हजार नऊशे बावीस फक्त) अधिक व्याज आणि 
खर्च यासह या आदेशाच्या दिनांकापासून १५ दिवसांचे आत देण्यात आली नाही तर उल्लेख केलेली मालमत्ता विक्रीस काढण्यात येईल . 
वाई , २४ जुलै २०१५ . 


आदेश 
क्रमांक विवअ/ स्थावरजप्ती/०३/ २०१५- १६.-- ज्याअर्थी, जनता अर्बन को - ऑप . बँक लि ., वाई, जिल्हा सातारा या संस्थेने सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , वाई यांचा दिलेला वसुली दाखला क्रमांक ३७०/ २०१४ - १५ , दिनांक १३ मे २०१५ च्या प्रमाणपत्रान्वये वसुलीसाठी महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० कलम ९६ अन्वये अर्ज केला आहे . 

__ ज्याअर्थी, मी, विजय किसन लोखंडे, विशेष वसुली व विक्री अधिकारी, जनता अर्बन को - ऑप . बँक लि . , वाई महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम, १९६१ च्या निमय १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , खाली उल्लेख केलेली मालमत्ता जप्त करणेत येत आहे. आणि हा आदेश 
देण्यात आल्यानंतर त्या मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण , स्वाधीन करणे किंवा तिच्यावर निर्माण केलेला कोणताही भार किंवा 
बोजा जनता अर्बन को - ऑप . बँक लि ., वाई या बँकेच्याविरुद्ध अग्राह्य होईल . 

मालमत्तेचे वर्णन 
प्रमाणपत्राचा ज्या पक्षकाराविरुद्ध गावाचे नाव, भूमापन क्रमांक/ 

आकारणी 

चतु : सीमा 
क्रमांक व उक्त वसुली 

तालुका, पेठ 

सि . स . क्रमांक / 
दिनांक दाखला देण्यात व घर नं . 

गट क्रमांक हे . आर रु. पैसे 
आला आहे 


क्षेत्र 


रा. आनेवाडी , 


४८. ४८ 


मौजे रायगाव येथील 
गट नं . ५१९ / १- अ 
मधील २ आणे ८ पै. 
व १८१ संपूर्ण क्षेत्र 


० . ८० 

६६ 


मौजे रायगाव येथील 
गट नं . ५१९ / १अ 
मधील २ आणे ८ पै. 
व १८१ संपूर्ण क्षेत्र 


रा . आनेवाडी, 


१. ३६९/ १. फरांदे मनेष 
२०१४- १५ जयसिंग 
दि . १३ / ०५/ २. जगताप 
२०१५ नागेश हैबती 

३. फडतरे 
संजय गुलाबराव 


० . ७४ 


०९ . ५० 


रा . करंजे पेठ 
सातारा 


२४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ३१ ते सप्टेंबर ६, २०१७ / भाद्र ९ - १५ , शके १९३९ 


शेरा : ज्या भारास मालमत्ता पात्र असेल असा कोणताही भार 


देणे असलेली येणेबाकी रक्कम रुपये ५, ९२ ,४१२ ( अक्षरी रुपये पाच लाख ब्यानब्व हजार चारशे बारा फक्त ) अधिक व्याज आणि 
खर्च यासह या आदेशाच्या दिनांकापासून १५ दिवसांचे आत देण्यात आली नाही तर उल्लेख केलेली मालमत्ता विक्रीस काढण्यात येईल . 


वाई , २४ जुलै २०१५ . 


आदेश 


क्रमांक विवअ/ स्थावरजप्ती/ ०२/ २०१५- १६. -- ज्याअर्थी, जनता अर्बन को - ऑप . बँक लि ., वाई , जिल्हा सातारा या संस्थेने सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , वाई यांचा दिलेला वसुली दाखला क्रमांक ३६९ / २०१४ - १५ , दिनांक १३ मे २०१५ च्या प्रमाणपत्रान्वये वसुलीसाठी महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० कलम ९६ अन्वये अर्ज केला आहे . 


ज्याअर्थी, मी , विजय किसन लोखंडे, विशेष वसुली व विक्री अधिकारी, जनता अर्बन को - ऑप. बँक लि ., वाई महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम, १९६१ च्या निमय १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , खाली उल्लेख केलेली मालमत्ता जप्त करणेत येत आहे. आणि हा आदेश 
देण्यात आल्यानंतर त्या मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण , स्वाधीन करणे किंवा तिच्यावर निर्माण केलेला कोणताही भार किंवा 
बोजा जनता अर्बन को - ऑप . बँक लि ., वाई या बँकेच्याविरुद्ध अग्राह्य होईल . 


मालमत्तेचे वर्णन 


क्षेत्र 


आकारणी 


चतु: सीमा 


प्रमाणपत्राचा ज्या पक्षकाराविरुद्ध 
क्रमांक व उक्त वसुली 
दिनांक दाखला देण्यात 

आला आहे 


गावाचे नाव , 
तालुका, पेठ 
व घर नं . 


भूमापन क्रमांक / 
सि . स . क्रमांक / 

गट क्रमांक 


है. आर . रु. पैसे 


हे . आर 


रु . पैसे 


१ 


५ 


रा . आनेवाडी 


०. ६३ 


०६.४७ 


०६. ४७ 


संपूर्ण क्षेत्र 


मौजे महामुलकरवाडी 
येथील गट नं . ३३५ 
व १७२ संपूर्ण क्षेत्र 


रा . कुडाळ 


० . ५७ 


०५. ८१ 


१. ३६९ / १. फरांदे मनेष 
२०१४ - १५ जयसिंग 
दि . १३/ ०५/ २ . कचरे प्रमोद 
२०१५ रामचंद्र 

३ . नाझरकर 
सुभाष शिवलिंग 


रा . शाहुपुरी , 
सातारा 


शेरा : ज्या भारास मालमत्ता पात्र असेल असा कोणताही भार 


देणे असलेली येणेबाकी रक्कम रुपये ४, १९ ,८५६ ( अक्षरी रुपये चार लाख एकोणीस हजार आठशे छपन्न फक्त) अधिक व्याज आणि 
खर्च यासह या आदेशाच्या दिनांकापासून १५ दिवसांचे आत देण्यात आली नाही तर उल्लेख केलेली मालमत्ता विक्रीस काढण्यात येईल . 


विजय किसन लोखंडे, 
विशेष वसुली व विक्री अधिकारी, 

महाराष्ट्र शासन सहकार खाते नियुक्त , 
द्वारा जनता अर्बन को - ऑप . बँक लि ., वाईकरिता . 


वाई, २४ जुलै २०१५. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ३१ ते सप्टेंबर ६, २०१७ / भाद्र ९ - १५ , शके १९३९ 


२५ 


आदेश 
क्रमांक स्थाजआ/ चंदननगर / EMIHYP - १३/ २० / २०१५.-- महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ आणि महाराष्ट्र 
सहकारी संस्थांचा नियम , १९६१ मधील नियम क्रमांक १०७ व त्याखालील उपनियमांन्वये, मला मिळालेल्या अधिकारास अनुसरून, मी , गंगाधर 
गोविंद खोसे, विशेष वसुली अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य , पुणे श्रीमती तनुबाई कृष्णा चव्हाण , जामीनदार नं. ३ यांच्या मालकी हक्काची खाली 
क्र . २ मध्ये वर्णिलेली त्यांच्या मालकी वहिवाटीची मिळकत या आदेशान्वये जप्त करीत आहे. 


२ . जप्त करण्यात आलेल्या मिळकतीचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे : 

मौजे तळवडे, तालुका हवेली, जिल्हा पुणे हद्दीतील, सर्व्हे नं./ गट क्रमांक ८८ हि. क्र . ०, जोतिबानगर , तळवडे, पुणे यांसी ही श्रीमती 
तनुबाई कृष्णा चव्हाण यांच्या मालकीची मिळकत. 

३. श्रीमती तनुबाई कृष्णा चव्हाण, जामीनदार नं. ३ आणि त्यांचे प्रतिनिधी अगर दलाल यांना सदर मालमत्तेची विक्री करणे अगर 
त्यावर बोजा निर्माण करणे अगर सदर मालमत्तेचे कोणत्याही त-हेने हस्तांतरण करणे यास या आदेशान्वये प्रतिबंध करण्यात येत आहे . 

४ . तमाम लोकांस कळविण्यात येते की , वर नमूद केलेल्या आणि जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेबाबत श्रीमती तनुबाई कृष्णा चव्हाण , 
जामीनदार नं . ३ आणि त्यांचे प्रतिनिधी अगर दलाल यांचेबरोबर कसलाही , कोणताही व्यवहार करू नये. या आदेशाविरुद्ध कोणास कोणत्याही 
स्वरूपाची हरकत घेणे असल्यास /नोंदविणे असल्यास खाली सही करणार यांना लेखी पुराव्यानिशी ८ दिवसात कळविण्यात यावे, अन्यथा अशी 
कोणतीही हरकत नाही असे गृहीत धरून पुढील कारवाई केली जाईल . या आदेशाविरुद्ध यदाकदाचित कोणाही इसमाने वरील मिळकतीबाबत 
श्रीमती तनुबाई कृष्णा चव्हाण, जामीनदार नं . ३ आणि त्यांचे प्रतिनिधी, अगर दलाल यांचेबरोबर व्यवहार केल्यास सदर व्यवहार खाली सही 
करणार व धनको/ अवॉर्ड धारण करणार दि महानगर को - ऑप. बँक लि . यांचेवर बंधनकारक राहणार नाही याची सर्वांनी नोंद घ्यावी. 

५. मे . पंचशील मेटल प्रा . लि . यांनी हा आदेश मिळाल्यापासून आठ दिवसांचे आत रक्कम रुपये २, ४२ , ७८ , ५८३.७५ अधिक दिनांक 
१ मे २०१५ पासून १८ टक्के होणारे पुढील व्याज, खर्च, शासकीय अधिभार इत्यादी रकमेचा भरणा दि महानगर को - ऑप . बँक लि . यांचेकडे 
समक्ष करावा . 

६. जर यदाकदाचित मे . पंचशील प्रा . लि . व जामीनदार २ ते ४ आणि त्यांचे संपूर्ण रकमेचा भरणा वरील मुदतीत केला नाही तर 
श्रीमती तनुबाई कृष्णा चव्हाण यांच्या वर नमूद केलेल्या आणि जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेची विक्री करण्यात येईल व सदर विक्रीच्या रकमेतून 
बँकेस येणे असलेल्या रकमेची वसुली करण्यात येईल . 

७. जर श्रीमती तनुबाई कृष्णा चव्हाण आणि यांनी त्यांच्या स्थावर मिळकतीचा ताबा ८ दिवसांचे मे. विशेष वसुली व विक्री अधिकारी , 
महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडे न दिल्यास पोलीस कारवाई करून सदर स्थावर मिळकतीचा ताबा घेण्यात येईल . 

८ . हा आदेश स्थानिक वर्तमानपत्रातून प्रसिद्ध करण्यात येईल व त्याचा खर्च मे . पंचशील मेटल प्रा . लि . यांचेकडून वसूल करण्यात 
येईल . 

सदरचा आदेश आज दिनांक २५ मे २०१५ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे . 
पुणे , २५ मे २०१५. 


आदेश 


क्रमांक स्थाजआ/ चंदननगर/ EMIHYP- १३ / २१/ २०१५. -- महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ आणि महाराष्ट्र 
सहकारी संस्थांचा नियम , १९६१ मधील नियम क्रमांक १०७ व त्याखालील उपनियमांन्वये, मला मिळालेल्या अधिकारास अनुसरून, मी , गंगाधर 
गोविंद खोसे , विशेष वसुली अधिकारी , महाराष्ट्र राज्य , पुणे मे . पंचशील मेटल प्रा . लि . यांचे संचालक रावसाहेब रामचंद्र गायकवाड यांच्या 
मालकी हक्काची खाली क्र . २ मध्ये वर्णिलेली त्यांच्या मालकी वहिवाटीची मिळकत या आदेशान्वये जप्त करीत आहे . 

२. जप्त करण्यात आलेल्या मिळकतीचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे : 

मौजे हिवरेबाजार , तालुका नगर , जिल्हा अहमदनगर हद्दीतील , सर्व्हे नं ./ गट क्रमांक १००/१ , १. ०८ . ०० हे. आर चौ . मी . असे क्षेत्रमे . 
पंचशिल मेटल प्रा. लि . यांचे संचालक रावसाहेब रामचंद्र गायकवाड यांच्या मालकीची असलेली मिळकत . 

३. मे. पंचशिल मेटल प्रा . लि . यांचे संचालक रावसाहेब रामचंद्र गायकवाड आणि त्यांचे प्रतिनिधी अगर दलाल यांना सदर मालमत्तेची 
विक्री करणे अगर त्यावर बोजा निर्माण करणे अगर सदर मालमत्तेचे कोणत्याही तहेने हस्तांतरण करणे यास या आदेशान्वये प्रतिबंध करण्यात 
येत आहे . 


२६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ३१ ते सप्टेंबर ६, २०१७ / भाद्र ९ - १५ , शके १९३९ 


४. तमाम लोकांस कळविण्यात येते की , वर नमूद केलेल्या आणि जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेबाबत मे. पंचशिल मेटल प्रा . लि . 
यांचे संचालक रावसाहेब रामचंद्र गायकवाड आणि त्यांचे प्रतिनिधी अगर दलाल यांचेबरोबर कसलाही , कोणताही व्यवहार करू नये. या आदेशाविरुद्ध 
कोणास कोणत्याही स्वरूपाची हरकत घेणे असल्यास/ नोंदविणे असल्यास खाली सही करणार यांना लेखी पुराव्यानिशी ८ दिवसात कळविण्यात 
यावे, अन्यथा अशी कोणतीही हरकत नाही असे गृहीत धरून पुढील कारवाई केली जाईल . या आदेशाविरुद्ध यदाकदाचित कोणाही इसमाने 
वरील मिळकतीबाबत मे. पंचशिल मेटल प्रा . लि . यांचे संचालक रावसाहेब रामचंद्र गायकवाड आणि त्यांचे प्रतिनिधी, अगर दलाल यांचेबरोबर 
व्यवहार केल्यास सदर व्यवहार खाली सही करणार व धनको/ अवॉर्ड धारण करणार दि महानगर को - ऑप. बँक लि . यांचेवर बंधनकारक 
राहणार नाही याची सर्वांनी नोंद घ्यावी . 

५. मे. पंचशिल मेटल प्रा . लि . यांनी हा आदेश मिळाल्यापासून आठ दिवसांचे आत रक्कम रुपये २ ,४२,७८,५८३. ७५ अधिक दिनांक 
१ मे २०१५ पासून १८ टक्के होणारे पुढील व्याज , खर्च, शासकीय अधिभार इत्यादी रकमेचा भरणा दि महानगर को - ऑप. बँक लि . यांचेकडे 
समक्ष करावा. 

६. जर यदाकदाचित मे. पंचशिल मेटल प्रा . लि . व जामिनदार २ ते ४ आणि त्यांचे संपूर्ण रकमेचा भरणा वरील मुदतीत केला नाही 
तर मे. पंचशिल मेटल प्रा . लि. यांचे संचालक रावसाहेब रामचंद्र गायकवाड यांच्या वर नमूद केलेल्या आणि जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेची 
विक्री करण्यात येईल व सदर विक्रीच्या रकमेतून बँकेस येणे असलेल्या रकमेची वसुली करण्यात येईल . 

७. जर मे. पंचशिल मेटल प्रा . लि. यांचे संचालक रावसाहेब रामचंद्र गायकवाड आणि यांनी त्यांच्या स्थावर मिळकतीचा ताबा ८ दिवसांचे 
मे . विशेष वसुली व विक्री अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडे न दिल्यास पोलीस कारवाई करून सदर स्थावर मिळकतीचा ताबा घेण्यात 
येईल . 

८ . हा आदेश स्थानिक वर्तमानपत्रातून प्रसिद्ध करण्यात येईल व त्याचा खर्च मे. पंचशिल मेटल प्रा . लि . यांचेकडून वसूल करण्यात 
येईल . 

सदरचा आदेश आज दिनांक २६ मे २०१५ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे . 
पुणे, २६ मे २०१५. 


आदेश 


क्रमांक स्थाजआ/ चंदननगर /EMISPL -३४४/ २९ / २०१५. -- महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ आणि महाराष्ट्र 
सहकारी संस्थांचा नियम, १९६१ मधील नियम क्रमांक १०७ व त्याखालील उपनियमांन्वये, मला मिळालेल्या अधिकारास अनुसरून, मी , गंगाधर 
गोविंद खोसे, विशेष वसुली अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य, पुणे श्री . संतोष रघुनाथ ताटे व जामीनदार नं . ४ , श्री. सुनील रघुनाथ ताटे यांच्या 
मालकी हक्काची खाली क्र . २ मध्ये वर्णिलेली त्यांच्या मालकी वहिवाटीची मिळकत या आदेशान्वये जप्त करीत आहे . 

२ . जप्त करण्यात आलेल्या मिळकतीचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे : 

गाव मौजे वडगाव शेरी, तालुका हवेली , जिल्हा पुणे हद्दीतील, सर्व्हे नं ./ गट क्रमांक १/ १ + २/ १ + २/ २ + ३ /१ + ३/ २ + २/१ , वडगाव शेरीमधील 
श्री . संतोष रघुनाथ ताटे व जामीनदार नं . ४ श्री. सुनील रघुनाथ ताटे यांच्या मालकीची मिळकत . 

३. श्री. संतोष रघुनाथ ताटे व जामीनदार नं. ४ श्री. सुनील रघुनाथ ताटे आणि त्यांचे प्रतिनिधी अगर दलाल यांना सदर मालमत्तेची 
विक्री करणे अगर त्यावर बोजा निर्माण करणे अगर सदर मालमत्तेचे कोणत्याही त-हेने हस्तांतरण करणे यास या आदेशान्वये प्रतिबंध करण्यात 
येत आहे. 

४ . तमाम लोकांस कळविण्यात येते की , वर नमूद केलेल्या आणि जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेबाबत श्री . संतोष रघुनाथ ताटे व जामीनदार 
नं . ४ श्री . सुनील रघुनाथ ताटे आणि त्यांचे प्रतिनिधी अगर दलाल यांचेबरोबर कसलाही, कोणताही व्यवहार करू नये. या आदेशाविरुद्ध 
कोणास कोणत्याही स्वरूपाची हरकत घेणे असल्यास/ नोंदविणे असल्यास खाली सही करणार यांना लेखी पुराव्यानिशी ८ दिवसात कळविण्यात 
यावे, अन्यथा अशी कोणतीही हरकत नाही असे गृहीत धरून पुढील कारवाई केली जाईल . या आदेशाविरुद्ध यदाकदाचित कोणाही इसमाने 
वरील मिळकतीबाबत श्री . संतोष रघुनाथ ताटे व जामीनदार नं . ४ श्री. सुनील रघुनाथ ताटे आणि त्यांचे प्रतिनिधी, अगर दलाल यांचेबरोबर 
व्यवहार केल्यास सदर व्यवहार खाली सही करणार व धनको/ अवॉर्ड धारण करणार दि महानगर को - ऑप. बँक लि . यांचेवर बंधनकारक 
राहणार नाही याची सर्वांनी नोंद घ्यावी. 

५. श्री . संतोष रघुनाथ ताटे यांनी हा आदेश मिळाल्यापासून आठ दिवसांचे आत रक्कम रुपये २, २३ , २४५. ०० अधिक दिनांक १ मे 
२०१५ पासून १६ टक्के होणारे पुढील व्याज, खर्च, शासकीय अधिभार इत्यादी रकमेचा भरणा दि महानगर को - ऑप . बँक लि . यांचेकडे 
समक्ष करावा. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ३१ ते सप्टेंबर ६, २०१७ / भाद्र ९ - १५ , शके १९३९ 


२७ 


६ . जर यदाकदाचित श्री. संतोष रघुनाथ ताटे आणि त्यांचे यांनी संपूर्ण रकमेचा भरणा वरील मुदतीत केला नाही तर श्री . संतोष 
रघुनाथ ताटे व जामीनदार नं . ४ श्री . सुनील रघुनाथ ताटे यांच्या वर नमूद केलेल्या आणि जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेची विक्री करण्यात 
येईल व सदर विक्रीच्या रकमेतून बँकेस येणे असलेल्या रकमेची वसुली करण्यात येईल . 

७. जर श्री . संतोष रघुनाथ ताटे व जामीनदार नं . ४ श्री . सुनील रघुनाथ ताटे यांनी त्यांच्या स्थावर मिळकतीचा ताबा ८ दिवसांचे 
मे . विशेष वसुली व विक्री अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेकडे न दिल्यास पोलीस कारवाई करून सदर स्थावर मिळकतीचा ताबा घेण्यात 
येईल . 

८. हा आदेश स्थानिक वर्तमानपत्रातून प्रसिद्ध करण्यात येईल व त्याचा खर्च मे, पंचशिल मेटल प्रा . लि . यांचेकडून वसूल करण्यात 
येईल . 

सदरचा आदेश आज दिनांक ३ जून २०१५ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे . 
पुणे, ३ जून २०१५. 


आदेश 
क्रमांक स्थाजआ / १०५/ ODGLD/ ६८/ २०१४.-- महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ आणि महाराष्ट्र सहकारी 
संस्थांचा नियम, १९६१ मधील नियम क्रमांक १०७ व त्याखालील उपनियमांन्वये, मला मिळालेल्या अधिकारास अनुसरून, मी , गंगाधर गोविंद 
खोसे, विशेष वसुली अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य , पुणे सौ. सुनिता गोपाळ सोनावणी यांच्या मालकी हक्काची खाली क्र . २ मध्ये वर्णिलेली त्यांच्या 
मालकी वहिवाटीची मिळकत या आदेशान्वये जप्त करीत आहे. 

२. जप्त करण्यात आलेल्या मिळकतीचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे : 

मौजे खराडी, तालुका हवेली , जिल्हा पुणे हद्दीतील , सर्वे नं ./ गट क्रमांक ३३ हि . क्र . १, एम . पी . ३ व ७, बोराटे वस्ती, खराडी, 
पुणे -१४ यांसी १, ५०० चौ . फूट ही मिळकत व त्यावरील बांधकाम , 

३. सौ . सुनिता गोपाळ सोनावणी आणि त्यांचे प्रतिनिधी अगर दलाल यांना सदर मालमत्तेची विक्री करणे अगर त्यावर बोजा निर्माण 
करणे अगर सदर मालमत्तेचे कोणत्याही तहेने हस्तांतरण करणे यास या आदेशान्वये प्रतिबंध करण्यात येत आहे . 

४. तमाम लोकांस कळविण्यात येते की , वर नमूद केलेल्या आणि जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेबाबत सौ. सुनिता गोपाळ सोनावणी 
आणि त्यांचे प्रतिनिधी अगर दलाल यांचेबरोबर कसलाही , कोणताही व्यवहार करू नये. या आदेशाविरुद्ध कोणास कोणत्याही स्वरूपाची हरकत 
घेणे असल्यास/ नोंदविणे असल्यास खाली सही करणार यांना लेखी पुराव्यानिशी ८ दिवसात कळविण्यात यावे, अन्यथा अशी कोणतीही हरकत 
नाही असे गृहीत धरून पुढील कारवाई केली जाईल . या आदेशाविरुद्ध यदाकदाचित कोणाही इसमाने वरील मिळकतीबाबत सौ . सुनिता गोपाळ 
सोनावणी आणि त्यांचे प्रतिनिधी, अगर दलाल यांचेबरोबर व्यवहार केल्यास सदर व्यवहार खाली सही करणार व धनको/ अॅवॉर्ड धारण करणार 
दि महानगर को - ऑप . बँक लि . यांचेवर बंधनकारक राहणार नाही याची सर्वांनी नोंद घ्यावी. 

__ _ ५. सौ . सुनिता गोपाळ सोनावणी यांनी हा आदेश मिळाल्यापासून आठ दिवसांचे आत रक्कम रुपये ७, ४२, १६७ अधिक दिनांक १ ऑक्टोबर 
२०१५ पासून १८ टक्के होणारे पुढील व्याज, खर्च, शासकीय अधिभार इत्यादी रकमेचा भरणा दि महानगर को - ऑप . बँक लि . यांचेकडे 
समक्ष करावा. 

६. जर यदाकदाचित सौ . सुनिता गोपाळ सोनावणी आणि त्यांचे यांनी संपूर्ण रकमेचा भरणा वरील मुदतीत केला नाही तर सौ . सुनिता 
गोपाळ सोनावणी यांच्या वर नमूद केलेल्या आणि जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेची विक्री करण्यात येईल व सदर विक्रीच्या रकमेतून बँकेस 
येणे असलेल्या रकमेची वसुली करण्यात येईल . 

७. जर सौ . सुनिता गोपाळ सोनावणी आणि यांनी त्यांच्या स्थावर मिळकतीचा ताबा ८ दिवसांचे मे. विशेष वसुली व विक्री अधिकारी , 
महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेकडे न दिल्यास पोलीस कारवाई करून सदर स्थावर मिळकतीचा ताबा घेण्यात येईल . 

८ . हा आदेश स्थानिक वर्तमानपत्रातून प्रसिद्ध करण्यात येईल व त्याचा खर्च सौ. सुनिता गोपाळ सोनावणी यांचेकडून वसूल करण्यात 
येईल . 

सदरचा आदेश आज दिनांक ९ डिसेंबर २०१४ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे . 
पुणे , ९ डिसेंबर २०१५. 


२८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ३१ ते सप्टेंबर ६, २०१७ / भाद्र ९ - १५ , शके १९३९ 


आदेश 


क्रमांक विवअ/ स्थाजआ / चंदननगर/ ODGLD/०५/ १९८/ २०१५ .-- महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ आणि 
महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम, १९६१ मधील नियम क्रमांक १०७ व त्याखालील उपनियमांन्वये, मला मिळालेल्या अधिकारास अनुसरून , 
मी , गंगाधर गोविंद खोसे, विशेष वसुली अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य , पुणे श्री. संतोष नंदाराम पठारे यांच्या मालकी हक्काची खाली क्र . २ 
मध्ये वर्णिलेली त्यांच्या मालकी वहिवाटीची मिळकत या आदेशान्वये जप्त करीत आहे . 

२ . जप्त करण्यात आलेल्या मिळकतीचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे : 


मौजे खराडी, तालुका हवेली , जिल्हा पुणे हद्दीतील , सर्व्हे नं ./ गट क्रमांक ६६ हि . क्र . ४, खराडी गाव , गावठाण चावडीमागे, खराडी, 
पुणे -१४ यांसी श्री . संतोष नंदाराम पठारे यांच्या मालकीची मिळकत व त्यावरील बांधकाम , 


३. श्री . संतोष नंदाराम पठारे आणि त्यांचे प्रतिनिधी अगर दलाल यांना सदर मालमत्तेची विक्री करणे अगर त्यावर बोजा निर्माण करणे 
अगर सदर मालमत्तेचे कोणत्याही तहेने हस्तांतरण करणे यास या आदेशान्वये प्रतिबंध करण्यात येत आहे . 


४. तमाम लोकांस कळविण्यात येते की, वर नमूद केलेल्या आणि जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेबाबत श्री . संतोष नंदाराम पठारे आणि 
त्यांचे प्रतिनिधी अगर दलाल यांचेबरोबर कसलाही, कोणताही व्यवहार करू नये. या आदेशाविरुद्ध कोणास कोणत्याही स्वरूपाची हरकत 
घेणे असल्यास/ नोंदविणे असल्यास खाली सही करणार यांना लेखी पुराव्यानिशी ८ दिवसात कळविण्यात यावे, अन्यथा अशी कोणतीही हरकत 
नाही असे गृहीत धरून पुढील कारवाई केली जाईल. या आदेशाविरुद्ध यदाकदाचित कोणाही इसमाने वरील मिळकतीबाबत श्री . संतोष नंदाराम 
पठारे आणि त्यांचे प्रतिनिधी, अगर दलाल यांचेबरोबर व्यवहार केल्यास सदर व्यवहार खाली सही करणार व धनको/ अवार्ड धारण करणार 
दि महानगर को - ऑप. बँक लि . यांचेवर बंधनकारक राहणार नाही याची सर्वांनी नोंद घ्यावी. 

५. श्री. संतोष नंदाराम पठारे यांनी हा आदेश मिळाल्यापासून आठ दिवसांचे आत रक्कम रुपये १४ ,०७, ७८४. ६० अधिक दिनांक १ 
मार्च २०१५ पासून १५ टक्के होणारे पुढील व्याज, खर्च, शासकीय अधिभार इत्यादी रकमेचा भरणा दि महानगर को - ऑप. बँक लि . यांचेकडे 
समक्ष करावा. 


६. जर यदाकदाचित श्री . संतोष नंदराम पठारे आणि त्यांचे यांनी संपूर्ण रकमेचा भरणा वरील मुदतीत केला नाही तर श्री . संतोष 
नंदाराम पठारे यांच्या वर नमूद केलेल्या आणि जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेची विक्री करण्यात येईल व सदर विक्रीच्या रकमेतून बँकेस 
येणे असलेल्या रकमेची वसुली करण्यात येईल . 

७. जर श्री . संतोष नंदाराम पठारे आणि यांनी त्यांच्या स्थावर मिळकतीचा ताबा ८ दिवसांचे मे. विशेष वसुली व विक्री अधिकारी , 
महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेकडे न दिल्यास पोलीस कारवाई करून सदर स्थावर मिळकतीचा ताबा घेण्यात येईल . 


८. हा आदेश स्थानिक वर्तमानपत्रातून प्रसिद्ध करण्यात येईल व त्याचा खर्च श्री . संतोष नंदाराम पठारे यांचेकडून वसूल करण्यात 
येईल . 


__ सदरचा आदेश आज दिनांक २ मार्च २०१५ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे . 


पुणे, २ मार्च २०१५. 


आदेश 


क्रमांक विवअ/ स्थाजआ/ चंदननगर/ODGLG/ ६४/ १७२ / २०१५ .-- महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ आणि 
महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम, १९६१ मधील नियम क्रमांक १०७ व त्याखालील उपनियमांन्वये, मला मिळालेल्या अधिकारास अनुसरून , 
मी , गंगाधर गोविंद खोसे , विशेष वसुली अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य, पुणे श्री. गोपाळ अंबादास सोनावणी यांच्या मालकी हक्काची खाली क्र . 
२ मध्ये वर्णिलेली त्यांच्या मालकी वहिवाटीची मिळकत या आदेशान्वये जप्त करीत आहे. 

२. जप्त करण्यात आलेल्या मिळकतीचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे : 

मौजे खराडी, तालुका हवेली , जिल्हा पुणे हद्दीतील, सर्व्हे नं ./ गट क्रमांक ३३ हि . क्र . १, एम. पी . ३ व ७, बोराटे वस्ती, खराडी , 
पुणे - १४ यांसी १ , ५०० चौ . फूट ही श्री . गोपाळ अंबादास सोनावणी यांच्या मालकीची मिळकत व त्यावरील बांधकाम . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ३१ ते सप्टेंबर ६, २०१७ / भाद्र ९ - १५ , शके १९३९ 


२९ 


३. श्री . गोपाळ अंबादास सोनावणी आणि त्यांचे प्रतिनिधी अगर दलाल यांना सदर मालमत्तेची विक्री करणे अगर त्यावर बोजा निर्माण 
करणे अगर सदर मालमत्तेचे कोणत्याही त -हेने हस्तांतरण करणे यास या आदेशान्वये प्रतिबंध करण्यात येत आहे. 


४. तमाम लोकांस कळविण्यात येते की , वर नमूद केलेल्या आणि जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेबाबत श्री . गोपाळ अंबादास सोनावणी 
आणि त्यांचे प्रतिनिधी अगर दलाल यांचेबरोबर कसलाही, कोणताही व्यवहार करू नये. या आदेशाविरुद्ध कोणास कोणत्याही स्वरूपाची हरकत 
घेणे असल्यास/ नोंदविणे असल्यास खाली सही करणार यांना लेखी पुराव्यानिशी ८ दिवसात कळविण्यात यावे, अन्यथा अशी कोणतीही हरकत 
नाही असे गृहीत धरून पुढील कारवाई केली जाईल . या आदेशाविरुद्ध यदाकदाचित कोणाही इसमाने वरील मिळकतीबाबत श्री. गोपाळ अंबादास 
सोनावणी आणि त्यांचे प्रतिनिधी, अगर दलाल यांचेबरोबर व्यवहार केल्यास सदर व्यवहार खाली सही करणार व धनको/ अवॉर्ड धारण करणार 
दि महानगर को - ऑप. बँक लि . यांचेवर बंधनकारक राहणार नाही याची सर्वांनी नोंद घ्यावी. 


५. श्री . गोपाळ अंबादास सोनावणी यांनी हा आदेश मिळाल्यापासून आठ दिवसांचे आत रक्कम रुपये ९, १० ,६२६ . ०० अधिक दिनांक 
१ जानेवारी २०१५ पासून १४ टक्के होणारे पुढील व्याज, खर्च, शासकीय अधिभार इत्यादी रकमेचा भरणा दि महानगर को - ऑप . बँक 
लि . यांचेकडे समक्ष करावा . 

६. जर यदाकदाचित श्री . गोपाळ अंबादास सोनवणी आणि त्यांचे यांनी संपूर्ण रकमेचा भरणा वरील मुदतीत केला नाही तर श्री . गोपाळ 
अंबादास सोनावणी यांच्या वर नमूद केलेल्या आणि जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेची विक्री करण्यात येईल व सदर विक्रीच्या रकमेतून बँकेस 
येणे असलेल्या रकमेची वसुली करण्यात येईल . 


७. जर श्री. गोपाळ अंबादास सोनावणी आणि यांनी त्यांच्या स्थावर मिळकतीचा ताबा ८ दिवसांचे मे. विशेष वसुली व विक्री अधिकारी, 
महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडे न दिल्यास पोलीस कारवाई करून सदर स्थावर मिळकतीचा ताबा घेण्यात येईल . 


८ . हा आदेश स्थानिक वर्तमानपत्रातून प्रसिद्ध करण्यात येईल व त्याचा खर्च श्री. गोपाळ अंबादास सोनावणी यांचेकडून वसूल करण्यात 
येईल . 


सदरचा आदेश आज दिनांक २८ जानेवारी २०१५ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे . 


गंगाधर गोविंद खोसे , 
विशेष वसुली व विक्री अधिकारी , 

महाराष्ट्र राज्य, पुणे . 


पुणे , २८ जानेवारी २०१५. 


आदेश 


क्रमांक विवअ/ स्थाजआ/ रामराज्य/शिर्के / ११/ २०१५. -- महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ आणि महाराष्ट्र सहकारी 
संस्थांचा नियम, १९६१ मधील नियम क्रमांक १०७ व त्याखालील उपनियमांन्वये, मला मिळालेल्या अधिकारास अनुसरून, मी , सुरेश श्रीराम 
काळे, विशेष वसुली अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य , पुणे श्री. सुनिल दिनकर शिर्के/ सौ. अंजली सुनिल शिर्के यांच्या मालकी हक्काची खाली क्र . 
२ मध्ये वर्णिलेली त्यांच्या मालकी वहिवाटीची मिळकत या आदेशान्वये जप्त करीत आहे . 


२. जप्त करण्यात आलेल्या मिळकतीचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे : 

पुणे महानगरपालिका हद्दीतील, शिवाजीनगर गावठाण येथील सर्व्हे नं . ५२४ / १ या मिळकतीवर बांधण्यात आलेल्या पुजा अपार्टमेंट ४ 
थ्या मजल्यावरील फ्लॅट नं . ४ यांसी क्षेत्रफळ ५६० चौ . फूट टेरेससह म्हणजेच ५२.०४ चौ . मीटर ही मिळकत . 


३. श्री . सुनिल दिनकर शिर्के/ सौ . अंजली सुनिल शिर्के आणि त्यांचे प्रतिनिधी अगर दलाल यांना सदर मालमत्तेची विक्री करणे अगर 
त्यावर बोजा निर्माण करणे अगर सदर मालमत्तेचे कोणत्याही तहेने हस्तांतरण करणे यास या आदेशान्वये प्रतिबंध करण्यात येत आहे . 


४. तमाम लोकांस कळविण्यात येते की , वर नमूद केलेल्या आणि जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेबाबत श्री . सुनिल दिनकर शिर्के/ सौ . 
अंजली सुनिल शिर्के आणि त्यांचे प्रतिनिधी अगर दलाल यांचेबरोबर कसलाही, कोणताही व्यवहार करू नये . या आदेशाविरुद्ध कोणास कोणत्याही 
स्वरूपाची हरकत घेणे असल्यास /नोंदविणे असल्यास खाली सही करणार यांना लेखी पुराव्यानिशी ८ दिवसात कळविण्यात यावे, अन्यथा अशी 
कोणतीही हरकत नाही असे गृहीत धरून पुढील कारवाई केली जाईल. या आदेशाविरुद्ध यदाकदाचित कोणाही इसमाने वरील मिळकतीबाबत 


३० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ३१ ते सप्टेंबर ६, २०१७ / भाद्र ९ - १५ , शके १९३९ 


श्री . सुनिल दिनकर शिर्के/ सौ . अंजली सुनिल शिर्के आणि त्यांचे प्रतिनिधी, अगर दलाल यांचेबरोबर व्यवहार केल्यास सदर व्यवहार खाली 
सही करणार व धनको/ अॅवॉर्ड धारण करणार रामराज्य सहकारी बँक लि . यांचेवर बंधनकारक राहणार नाही याची सर्वांनी नोंद घ्यावी. 


५ . श्री . सुनिल दिनकर शिर्के/ सौ . अंजली सुनिल शिर्के यांनी हा आदेश मिळाल्यापासून पंधरा दिवसांचे आत रक्कम रुपये १० , २८ ,३१५ . ०० 
अधिक दिनांक १९ मार्च २०१५ पासून होणारे पुढील व्याज , खर्च, शासकीय अधिभार इत्यादी रकमेचा भरणा रामराज्य सहकारी बँक लि . 
यांचेकडे समक्ष करावा. 


६. जर यदाकदाचित श्री . सुनिल दिनकर शिर्के/ सौ . अंजली सुनिल शिर्के आणि त्यांचे यांनी संपूर्ण रकमेचा भरणा वरील मुदतीत केला 
नाही तर त्यांच्या वर नमूद केलेल्या आणि जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेची विक्री करण्यात येईल व सदर विक्रीच्या रकमेतून बँकेस येणे 
असलेल्या रकमेची वसुली करण्यात येईल . 

७. जर श्री. सुनिल दिनकर शिर्के/ सौ . अंजली सुनिल शिर्के आणि यांनी त्यांची स्थावर मिळकतीचा ताबा ८ दिवसांचे मे . विशेष वसुली 
व विक्री अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेकडे न दिल्यास पोलीस कारवाई करून सदर स्थावर मिळकतीचा ताबा घेण्यात येईल . 


८ . हा आदेश स्थानिक वर्तमानपत्रातून प्रसिद्ध करण्यात येईल व त्याचा खर्च श्री . सुनिल दिनकर शिर्के/ सौ . अंजली सुनिल शिर्के यांचेकडून 
वसूल करण्यात येईल . 

सदरचा आदेश आज दिनांक १८ मार्च २०१५ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे . 


सुरेश श्रीराम काळे, 
विशेष वसुली व विक्री अधिकारी, 
सहकार खाते , महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 
द्वारा - रामराज्य सहकारी बँक लि ., पुणे. 


पुणे, १८ मार्च २०१५. 


आदेश 


क्रमांक विवअ/ वसुली/ श्री . नारायण रामचंद्र केदारी/स्थामाज/ ७८५/ २०१५. -- महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ 
व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम, १९६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) व त्याखालील उपनियमांन्वये, मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये, 
मी , अभिजीत दत्तात्रय सोरटे , विशेष वसुली व विक्री अधिकारी (महाराष्ट्र शासन प्राधिकृत ), द्वारा राजहंस ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था 
मर्यादित , करंजे महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम , १९६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , श्री . नारायण रामचंद्र 
केदारी, रा. मोरगाव , तालुका बारामती, जिल्हा पुणे यांचेकडील राजहंस ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , करंजे, तालुका बारामती , 
जिल्हा पुणे ह्या संस्थेचे कर्ज रुपये १९ , ५९ , ८९२ अधिक दिनांक १ मे २०१४ पासून पुढे ही सर्व रक्कम परतफेड होईपर्यंत द. सा . द. शे . 
१५ टक्के व्याज दराप्रमाणे होणारे व्याज, सरचार्ज व वसुलीसाठीचा खर्च, दावा शुल्क अशी एकूण होणारी सर्व रक्कम श्री. नारायण रामचंद्र 
केदारी यांचे स्वत : च्या कर्जासाठी खालील परिशिष्टामध्ये नमूद केलेली मौजे मोरगाव येथील भूमापन गट क्र . ९२२ मधील ०१ हेक्टर ३७ 
आर हे त्यांच्या हिश्श्याचे संपूर्ण क्षेत्र व त्या क्षेत्रावरील ग्रामपंचायत मिळकत नं . ७९५/१ यांसी बांधकाम क्षेत्र ३७८१ आकाराचे आर. सी . सी . 
बांधकाम असणारी तीन मजली इमारत त्याचे एकूण क्षेत्रफळ ८,९९१ चौरस फूट व शिल्लक बखळ जागा ही महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा 
अधिनियम, १९६० व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम , १९६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) नुसार ह्या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली 
आहे आणि हा आदेश देण्यात आल्यानंतर पुढील आदेश होईपर्यंत त्या मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण , दान , लिज , बक्षीस , 
साठेखत किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास या आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आहे. 


जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 


TY 


( १) अॅवॉर्ड /हुकुमनामा /वसुली दाखला क्रमांक , दिनांक : १०१/ १३३/ १२६/ २०१४, दिनांक ४ जुलै २०१४ 
( २) ज्याचेविरुद्ध अवॉर्ड / हुकूमनामा/ १०१ ( १) चा दाखल आहे : (१ ) श्री. नारायण रामचंद्र केदारी ( लवादी थकबाकीदार ), 
त्याचे नाव व पत्ता 

रा . मोरगाव, तालुका बारामती , जिल्हा पुणे 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ३१ ते सप्टेंबर ६, २०१७ / भाद्र ९ - १५, शके १९३९ 


३१ 


जप्त केलेल्या स्थावर मिळकतीचे वर्णन 


चतु: सीमा 


गावाचे नाव गट 
तालुका व जिल्हा क्रमांक 


क्षेत्र 

आर 


जप्त स्थावर मालमत्तेचे 

सविस्तर वर्णन 


हे . 


मौजे मोरगाव, ९२२ ०१ ३७ गट क्र . ९२२ मधील ०१ हे. ३७ आर जागा व त्या पूर्व : गट क्र . ९२० , ९२१ 
ता . बारामती, 

जागेवरील ग्रामपंचायत मिळकत नं . ७९५/ १ मधील पश्चिम : गट क्र . ९२४, 
जि . पुणे 

३७४८१ क्षेत्रफळ असलेले आर. सी . सी . बांधकाम , दक्षिण : ९२३ 
तीन मजली इमारत त्याचे क्षेत्रफळ ८, ९९१ चौरस उत्तर : रस्ता 

फूट व शिल्लक बखळ जागा 
जर अॅवार्डप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज, शासकीय अधिभार शुल्क व वसुलीसाठी झालेला खर्च इत्यादी सर्व होणारी रक्कम या आदेशाच्या 
तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत राजहंस ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , करंजे , तालुका बारामती , जिल्हा पुणे यांच्याकडे 
भरणा केली नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या स्थावर मिळकतीची रीतसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल व सदर जाहीर लिलाव 
विक्रीअंतर्गत होणारा खर्च ही सदर विक्री रकमेतून वसूल केला जाईल . 
सदरचा आदेश आज दिनांक २३ सप्टेंबर २०१५ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे . 

अभिजीत दत्तात्रय सोरटे , 
विशेष वसुली व विक्री अधिकारी 

(महाराष्ट्र शासन प्राधिकृत) , 
द्वारा राजहंस ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , 

करंजे, तालुका बारामती, जिल्हा पुणे . 
बारामती (पुणे), २३ सप्टेंबर २०१५ . 


आदेश 


क्रमांक विवअ/ ज्ञानदीप / ८४/ २०१५.--ज्याअर्थी, ज्ञानदीप को - ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि ., तालुका खंडाळा, जिल्हा सातारा या संस्थेने 
सहायक निबंधक साहेब, सहकारी संस्था , खंडाळा/ न्यायाधीश सहकारी न्यायालय , सातारा यांचा दिलेला क्रमांक ८४, दिनांक ४ एप्रिल २०१४ 
च्या प्रमाणपत्रान्वये वसुलीसाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचा कायदा १९६० चे कलम १५६/९६ अन्वये अर्ज केला आहे . 

त्याअर्थी, मी, के. एस. खामकर, विशेष वसुली व विक्री अधिकारी, ज्ञानदीप को - ऑप . क्रेडिट सोसायटी लि ., तालुका खंडाळा, जिल्हा 
सातारा , महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६१ चा नियम १०७ (१० ) अन्वये आदेश देतो की , खाली उल्लेख केलेली मालमत्ता जप्त 
करणेत येत आहे आणि हा आदेश देण्यात आल्यानंतर त्या मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण स्वाधीन करणे किंवा तिच्यावर 
निर्माण केलेला कोणताही भार किंवा बोजा ज्ञानदीप को - ऑप . क्रेडिट सोसायटी लि . , मुंबई या सोसायटीच्या विरुद्ध अग्राह्य होईल 


सदर मिळकतीवर जप्ती आदेश नोंद करून ७/ १२ उतारा मिळावा . 

अनुसूची 
प्रमाणपत्राचा ज्या पक्षकाराविरुद्ध उक्त गावाचे नाव , भूमापन क्र . 
क्रमांक व प्रमाणपत्र देण्यात आले असेल तालुका, पेठ , सि . स. नं ./ 
दिनांक त्यांचे नाव 

घर नंबर गट नंबर 


चतु : सीमा 


क्षेत्र 
हेक्टर आर/ 
चौ . मीटर 


वार्षिक कर 
आकारणी 
रु. पैसे 


१ 


७ 


। 


२७१ 


नकाशाप्रमाणे 


८४ 
०४. ०४ . २०१४ 


कर्जदार : 
श्री . वैभव सुरेश भुंजे 


मु. पो . लोणंद , 
ता . खंडाळा, 
जि . सातारा 


मिळकत नं . 

१८३५ 


३२ 


३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट ३१ ते सप्टेंबर ६ , २०१७ / भाद्र ९ - १५, शके १९३९ 


( शेरा : ज्या भारास मालमत्ता पात्र असेल असा कोणताही भार) 


देणे असलेली रक्कम व्याज आणि खर्चासह या आदेशाच्या दिनांकापासून १५ दिवसांचे आत देण्यात आली नाही तर उल्लेख केलेली 
मालमत्ता विक्रीस काढण्यात येईल 


सातारा ( खंडाळा) , 


२०१५. 


आदेश 


क्रमांक विवअ/ ज्ञानदीप/८४- अ/ २०१५ .-- ज्याअर्थी, ज्ञानदीप को - ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि ., तालुका खंडाळा, जिल्हा सातारा या संस्थेने 
सहायक निबंधक साहेब, सहकारी संस्था , खंडाळा/ न्यायाधीश सहकारी न्यायालय , सातारा यांचा दिलेला क्रमांक ८४, दिनांक ४ एप्रिल २०१४ 
च्या प्रमाणपत्रान्वये वसुलीसाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचा कायदा १९६० चे कलम १५६/ ९६ अन्वये अर्ज केला आहे . 


A 


त्याअर्थी, मी , के. एस. खामकर , विशेष वसुली व विक्री अधिकारी, ज्ञानदीप को - ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि ., तालुका खंडाळा, जिल्हा 
सातारा , महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६१ चा नियम १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , खाली उल्लेख केलेली मालमत्ता जप्त 
करणेत येत आहे आणि हा आदेश देण्यात आल्यानंतर त्या मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण स्वाधीन करणे किंवा तिच्यावर 
निर्माण केलेला कोणताही भार किंवा बोजा ज्ञानदीप को - ऑप . क्रेडिट सोसायटी लि . , मुंबई या सोसायटीच्या विरुद्ध अग्राह्य होईल 


सदर मिळकतीवर जप्ती आदेश नोंद करून ७/ १२ उतारा मिळावा . 


अनुसूची 


चतु: सीमा 


प्रमाणपत्राचा 
क्रमांक व 
दिनांक 


ज्या पक्षकाराविरुद्ध उक्त 
प्रमाणपत्र देण्यात आले असेल 

त्यांचे नाव 


गावाचे नाव , 
तालुका, पेठ , 
घर नंबर 


भूमापन क्र . 
सि . स.नं ./ 
गट नंबर 


क्षेत्र 
हेक्टर आर / 

चौ . मीटर 


वार्षिक कर 
आकारणी । 
रु . पैसे 


४ 


५ 


६ 


८४ 


६. ७५ 


नकाशाप्रमाणे 


कर्जदार : 
श्री . वैभव सुरेश भुंजे 


०४.०४. २०१४ 


म . पो . लोणंद , 
ता . खंडाळा , 
जि . सातारा 


भूमापन क्र . 

२८८ / १ 
१८ / २ सी 


२. ७८ पैकी 

हिस्सा 
२. ०७ पैकी 
हिस्सा 


१ . ९४ 


( शेरा : ज्या भारास मालमत्ता पात्र असेल असा कोणताही भार ) 


देणे असलेली रक्कम व्याज आणि खर्चासह या आदेशाच्या दिनांकापासून १५ दिवसांचे आत देण्यात आली नाही तर उल्लेख केलेली 
मालमत्ता विक्रीस काढण्यात येईल 


सातारा ( खंडाळा), 


२०१५ . 


आदेश 


क्रमांक विवअ/ ज्ञानदीप/ २५ / २०१५ .-- ज्याअर्थी, ज्ञानदीप को - ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि ., तालुका खंडाळा, जिल्हा सातारा या संस्थेने 
सहायक निबंधक साहेब, सहकारी संस्था, खंडाळा/ न्यायाधीश सहकारी न्यायालय, सातारा यांचा दिलेला क्रमांक ६६, दिनांक १२ मार्च २०१५ 
च्या प्रमाणपत्रान्वये वसुलीसाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचा कायदा १९६० चे कलम १५६ / ९६ अन्वये अर्ज केला आहे . 

त्याअर्थी, मी, के. एस. खामकर, विशेष वसुली व विक्री अधिकारी, ज्ञानदीप को - ऑप . क्रेडिट सोसायटी लि ., तालुका खंडाळा, जिल्हा 
सातारा , महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६१ चा नियम १०७ (१०) अन्वये आदेश देतो की , खाली उल्लेख केलेली मालमत्ता जप्त 
करणेत येत आहे आणि हा आदेश देण्यात आल्यानंतर त्या मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण स्वाधीन करणे किंवा तिच्यावर 
निर्माण केलेला कोणताही भार किंवा बोजा ज्ञानदीप को - ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि ., मुंबई या सोसायटीच्या विरुद्ध अग्राह्य होईल . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ३१ ते सप्टेंबर ६ , २०१७ / भाद्र ९ - १५ , शके १९३९ 


३३ 


सदर मिळकतीवर जप्ती आदेश नोंद करून ७ / १२ उतारा मिळावा . 


अनुसूची 


क्षेत्र 


चतु: सीमा 


प्रमाणपत्राचा 
क्रमांक व 
दिनांक 


ज्या पक्षकाराविरुद्ध उक्त 
प्रमाणपत्र देण्यात आले असेल 

त्यांचे नाव 


गावाचे नाव , 
तालुका, पेठ , 
घर नंबर 


भूमापन क्र . 
सि . स.नं ./ 
गट नंबर 


हेक्टर आर/ 
चौ . मीटर 


वार्षिक कर 
आकारणी 
रु. पैसे 


१ 


Cm 


भूमापन क्र . 


१२. ०३. २०१५ 


मु . पो . लोणी, 
ता. खंडाळा , 
जि . सातारा 


० . १७ 


नकाशाप्रमाणे 


कर्जदार : 
श्री . सागर भानुदास कदम 
सहकर्जदार : श्रीमती मिनाक्षी 
भानुदास कदम , श्री. सचिन 
भानुदास कदम व सरीता 
भानुदास कदम 


५५७ 
५६० 
६३८ 


० . ३० 
० .०४ 
० . २० 


१ . ०० 
० . ६० 


( शेरा : ज्या भारास मालमत्ता पात्र असेल असा कोणताही भार) 


देणे असलेली रक्कम व्याज आणि खर्चासह या आदेशाच्या दिनांकापासून १५ दिवसांचे आत देण्यात आली नाही तर उल्लेख केलेली 
मालमत्ता विक्रीस काढण्यात येईल 


के . एस . खामकर , 
विशेष वसुली व विक्री अधिकारी , 
ज्ञानदीप को - ऑप . क्रेडिट सोसायटी लि ., मुंबई. 


सातारा, ९ ऑक्टोबर २०१५ . 


आदेश 
क्रमांक १३ / वसुली/ वि. व. अ./ म. स. का . क .-१५६ / म. स. स.नियम १०७/ श्री . श्रीकांत राजेंद्र टिळेकर व श्रीमती शकुंतला नारायण टिळेकर / 
स्थावर मालमत्ता जाहीर लिलाव / सन २०१५. -- महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा अधिनियम , १९६० च्या कलम १५६ आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा 
नियम , १९६१ मधील नियम क्रमांक १०७ व त्याखालील उपनियमांन्वये, प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये, विशेष वसुली व विक्री अधिकारी, पुणे 
महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम, १९६१ मधील नियम क्रमांक १०७ अन्वये असे जाहीर करतो की , 

स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 
१. लवादी थकबाकीदारांचे नाव 

: श्री . श्रीकांत राजेंद्र टिळेकर ( कर्जदार) 

राहणार सासवड , तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे 
२. स्थावर मालमत्ता तारण देणाऱ्याचे नाव : श्रीमती शकुंतला नारायण टिळेकर ( सहकर्जदार ) 
३. स्थावर जमीन मिळकत ज्या ठिकाणी आहे : मौजे दिवे, तालुका पुरंदर, जिल्हा पुणे 
त्या गावाचे नाव , तालुका, जिल्हा 
४ . स्थावर मालमत्तेचे अन्य वर्णन व क्षेत्र : मौजे दिवे, तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे येथील गट क्र . ४७५ मधील 

४१ आर इतकी शेतजमीन मिळकत 
५. स्थावर मालमत्तेच्या चतु: सीमा 

: पूर्व : गट क्र . ४७६ 

दक्षिण : गट क्र . ४७४ 
पश्चिम : गट क्र . ५०४ 

उत्तर : गट क्र . ४७८ 
उपरोक्त स्थावर मिळकतीची सर्व वहिवाटीच्या हितसंबंधासह दिनांक ७ ऑक्टोबर २०१५ रोजी दिवसाचे दुपारी १. ०० वा. अजित 
नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पुणे , मुख्य कार्यालय राष्ट्रवादी भवन , हडको रोड, सोपाननगर , सासवड , तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे 
च्या प्रशासकीय कार्यालय सासवड, तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे येथे जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 


३४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट ३१ ते सप्टेंबर ६, २०१७ / भाद्र ९ - १५ , शके १९३९ 


सदर जाहीर लिलावाच्या अटी व शर्ती दिनांक १ सप्टेंबर २०१५ रोजीपासून कार्यालयाचे वेळेत व प्रशासकीय सुट्ट्या सोडून मुख्य 
कार्यालय सासवड व संस्थेच्या मुख्य कार्यालयाच्या कामकाजाच्या वेळेत शाखा कार्यालयात पहावयास मिळतील . 

__ हा आदेश आज दिनांक १ सप्टेंबर २०१५ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे . 
पुणे, १ सप्टेंबर २०१५ . 


आदेश 
क्रमांक १/ वसुली/ वि .व. अ. /म. स. का. क. - १५६/ म. स . स.नियम १०७/ श्री. संदिप हरिभाऊ जगताप / स्थावर मालमत्ता जाहीर लिलाव/ सन २०१५.-- 
महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा अधिनियम, १९६० च्या कलम १५६ आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम , १९६१ मधील नियम क्रमांक १०७ 
व त्याखालील उपनियमांन्वये, प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये, विशेष वसुली व विक्री अधिकारी, पुणे महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम, १९६१ 
मधील नियम क्रमांक १०७ अन्वये असे जाहीर करतो की , 

स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 
१. लवादी थकबाकीदारांचे नाव 

: श्री. संदिप हरिभाऊ जगताप (कर्जदार ) 

राहणार माहूर , तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे 
२ . स्थावर मालमत्ता तारण देणाऱ्याचे नाव : श्री . संदिप हरिभाऊ जगताप 

स्थावर जमीन मिळकत ज्या ठिकाणी आहे : मौजे माहूर , तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे 
त्या गावाचे नाव , तालुका, जिल्हा 
स्थावर मालमत्तेचे अन्य वर्णन व क्षेत्र : मौजे माहूर , तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे येथील शेत मिळकत गट क्र . ७६९ 

मधील २६ आर व ०९ आर पोटखराबा 
५. स्थावर मालमत्तेच्या चतु : सीमा 

पूर्व : गट क्र . ७७८ 

दक्षिण : रोड 
पश्चिम : गट क्र . ७६८ 

उत्तर : गट क्र . ७७० 
उपरोक्त स्थावर मिळकतीची सर्व वहिवाटीच्या हितसंबंधासह दिनांक ३ ऑक्टोबर २०१५ रोजी दिवसाचे सकाळी ११. ०० वाजता अजित 
नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पुणे, मुख्य कार्यालय राष्ट्रवादी भवन , हडको रोड , सोपाननगर , सासवड , तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे 
च्या प्रशासकीय कार्यालय सासवड , तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे येथे जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 

___ सदर जाहीर लिलावाच्या अटी व शर्ती दिनांक १ सप्टेंबर २०१५ रोजीपासून कार्यालयाचे वेळेत व प्रशासकीय सुट्ट्या सोडून मुख्य 
कार्यालय सासवड व संस्थेच्या मुख्य कार्यालयाच्या कामकाजाच्या वेळेत शाखा कार्यालयात पहावयास मिळतील . 

हा आदेश आज दिनांक १ सप्टेंबर २०१५ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे . 
पुणे, १ सप्टेंबर २०१५. 


४ . 


आदेश 
क्रमांक १४/ वसुली/वि . व. अ./म. स. का . क .- १५६/म . स. स.नियम १०७/ श्री . विजय काशिनाथ दवे व सौ . अंजली अजित चव्हाण / 
स्थावर मालमत्ता जाहीर लिलाव/ सन २०१५. -- महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा अधिनियम , १९६० च्या कलम १५६ आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा 
नियम, १९६१ मधील नियम क्रमांक १०७ व त्याखालील उपनियमांन्वये, प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये, विशेष वसुली व विक्री अधिकारी , पुणे 
महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम , १९६१ मधील नियम क्रमांक १०७ अन्वये असे जाहीर करतो की , 

स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 
१. लवादी थकबाकीदारांचे नाव 

: श्री . विजय काशिनाथ दवे (कर्जदार ) 

राहणार २१४ ब , सणस वाडा , गुरुवार पेठ, पुणे - ४२ 
२. स्थावर मालमत्ता तारण देणाऱ्याचे नाव : सौ . अंजली अजित चव्हाण ( सहकर्जदार ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट ३१ ते सप्टेंबर ६, २०१७ / भाद्र ९ - १५, शके १९३९ 


३५ 


३ . स्थावर जमीन मिळकत ज्या ठिकाणी आहे : मौजे धायरी, तालुका हवेली, जिल्हा पुणे 
त्या गावाचे नाव , तालुका, जिल्हा 
४ . स्थावर मालमत्तेचे अन्य वर्णन व क्षेत्र : मौजे धायरी, तालुका हवेली , जिल्हा पुणे येथील सर्व्हे नं . ६३, 

हिस्सा क्र . १ मधील एकूण ५५ आर पैकी त्यांच्या खरेदी मालकी हक्कांची 

जमीन मिळकत २. ५ आर इतकी जमीन मिळकत . 
५ . स्थावर मालमत्तेच्या चतु: सीमा 

पूर्व : सर्व्हे नं . ६३/ १ या मधील श्री . अंकुश गोगावले यांची मिळकत 
दक्षिण : सामाईक रस्ता व स . नं . ६३/ १ यामधील उर्वरीत मिळकत 
पश्चिम : सर्व्हे नं . ६३ / १ यामधील उर्वरीत मिळकत 

उत्तर : सर्व्हे नं . ६५ 
उपरोक्त स्थावर मिळकतीची सर्व वहिवाटीच्या हितसंबंधासह दिनांक ७ ऑक्टोबर २०१५ रोजी दिवसाचे दुपारी २. ३० वाजता अजित 
नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, पुणे, मुख्य कार्यालय राष्ट्रवादी भवन , हडको रोड, सोपाननगर , सासवड , तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे 
च्या प्रशासकीय कार्यालय सासवड, तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे येथे जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 

सदर जाहीर लिलावाच्या अटी व शर्ती दिनांक १ सप्टेंबर २०१५ रोजीपासून कार्यालयाचे वेळेत व प्रशासकीय सुट्ट्या सोडून मुख्य 
कार्यालय सासवड व संस्थेच्या मुख्य कार्यालयाच्या कामकाजाच्या वेळेत शाखा कार्यालयात पहावयास मिळतील . 

हा आदेश आज दिनांक १ सप्टेंबर २०१५ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे . 
पुणे, १ सप्टेंबर २०१५. 


आदेश 


क्रमांक ०८/ वसुली /वि.व. अ./ म. स. का. क.- १५६/ म. स. स.नियम १०७/ श्री . अनिल पांडुरंग भोंगळे व सौ. वर्षा अनिल भोंगळे/ स्थावर मालमत्ता जाहीर 
लिलाव/ सन २०१५.-- महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा अधिनियम , १९६० च्या कलम १५६ आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम, १९६१ मधील 
नियम क्रमांक १०७ व त्याखालील उपनियमांन्वये, प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये, विशेष वसुली व विक्री अधिकारी, पुणे महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा 
नियम , १९६१ मधील नियम क्रमांक १०७ अन्वये असे जाहीर करतो की , 

स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 
१. लवादी थकबाकीदारांचे नाव 

: श्री . अनिल पांडुरंग भोंगळे (कर्जदार ) व सौ. वर्षा अनिल भोंगळे 

( सहकर्जदार ) राहणार भोंगळेमळा, पो. साकुर्डे, तालुका पुरंदर , 

जिल्हा पुणे 
२. स्थावर मालमत्ता तारण देणाऱ्याचे नाव : श्री . अनिल पांडुरंग भोंगळे (कर्जदार ) व सौ . वर्षा अनिल भोंगळे 

( सहकर्जदार ) 
३. स्थावर जमीन मिळकत ज्या ठिकाणी आहे : मौजे भेकराईनगर , फुरसुंगी, तालुका हवेली, जिल्हा पुणे 

त्या गावाचे नाव , तालुका, जिल्हा 
४ . स्थावर मालमत्तेचे अन्य वर्णन व क्षेत्र : मौजे भेकराईनगर , फुरसुंगी, तालुका हवेली, जिल्हा पुणे येथील सर्वे 

नं . १७६ , हिस्सा नं . ४ यांसी जुना सर्व्हे नं . १४८ , हिस्सा नं . ४ यांसी 
०१ हे. ६९ आर यापैकी खाजगी प्लॉट नं . ३३ ते ३९ , प्लॉट नं . ५० ते 
५६ प्रत्येक प्लॉटचे क्षेत्र १०८ चौ . मी . असे संपूर्ण प्लॉटचे एकत्रित क्षेत्र 
१५१२ चौ . मी. या मिळकतीवर बांधलेल्या ज्योती विहार या इमारतीमधील 
बी -विंग मधील चौथ्या मजल्यावरील फ्लॅट नं . ४०२ यांसी क्षेत्र ६१५ चौ . 
फूट म्हणजेच ५७. १५ चौ. मी . यांसी ग्रामपंचायत मिळकत नं . ७८५० ही 

फ्लॅट मिळकत . 
५. स्थावर मालमत्तेच्या चतु: सीमा 

: पूर्व : कॉलनी रोड व तद्नंतर प्लॉट नं . २६ ते ३२ 

दक्षिण : प्लॉट नं . ४० ते ४९ 


. 


३६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ३१ ते सप्टेंबर ६, २०१७ / भाद्र ९ - १५ , शके १९३९ 


. 


पश्चिम : कॉलनी रोड व तद्नंतर प्लॉट नं . ५७ ते ६३ 

उत्तर : कॉलनी रोड 
उपरोक्त स्थावर मिळकतीची सर्व वहिवाटीच्या हितसंबंधासह दिनांक ५ ऑक्टोबर २०१५ रोजी दिवसाचे दुपारी १. ०० वाजता अजित 
नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पुणे , मुख्य कार्यालय राष्ट्रवादी भवन , हडको रोड , सोपाननगर , सासवड , तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे 
च्या प्रशासकीय कार्यालय सासवड , तालुका पुरंदर, जिल्हा पुणे येथे जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 

सदर जाहीर लिलावाच्या अटी व शर्ती दिनांक १ सप्टेंबर २०१५ रोजीपासून कार्यालयाचे वेळेत व प्रशासकीय सुट्ट्या सोडून मुख्य 
कार्यालय सासवड व संस्थेच्या मुख्य कार्यालयाच्या कामकाजाच्या वेळेत शाखा कार्यालयात पहावयास मिळतील . 

हा आदेश आज दिनांक १ सप्टेंबर २०१५ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे . 
पुणे , १ सप्टेंबर २०१५ . 


आदेश 


क्रमांक ०६/ वसुली/ वि . व . अ./म. स . का . क .- १५६ /म . स. स .नियम १०७/ श्री . अरुण सोनबा कुंजीर/ स्थावर मालमत्ता जाहीर लिलाव/ सन २०१५. 
- महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा अधिनियम, १९६० च्या कलम १५६ आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम , १९६१ मधील नियम क्रमांक १०७ 
व त्याखालील उपनियमांन्वये, प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये, विशेष वसुली व विक्री अधिकारी, पुणे महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम , १९६१ 
मधील नियम क्रमांक १०७ अन्वये असे जाहीर करतो की , 

स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 
१. लवादी थकबाकीदारांचे नाव 

: श्री . अरुण सोनबा कुंजीर ( कर्जदार ) 

राहणार वाघापूर , तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे 
२. स्थावर मालमत्ता तारण देणाऱ्याचे नाव : श्री. अरुण सोनबा कुंजीर 

स्थावर जमीन मिळकत ज्या ठिकाणी आहे : मौजे वाघापूर, तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे 

त्या गावाचे नाव , तालुका, जिल्हा 
४. स्थावर मालमत्तेचे अन्य वर्णन व क्षेत्र 

मौजे वाघापूर , तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे येथील गट क्र . २५२ मधील 
एकूण क्षेत्र ६२ आर, गट क्र . २५३ मधील एकूण क्षेत्र ११ आर, गट क्र . 
२९० मधील एकूण क्षेत्र ४६ आर, गट क्र . ७५३ मधील एकूण क्षेत्र ०४ 
आर, गट क्र . ७८७ मधील एकूण क्षेत्र ७ आर पैकी ३. ५ आर, गट क्र . 

७९५ मधील एकूण क्षेत्र ४ आर इतकी मिळकत . . 
उपरोक्त स्थावर मिळकतीची सर्व वहिवाटीच्या हितसंबंधासह दिनांक ५ ऑक्टोबर २०१५ रोजी दिवसाचे सकाळी ११ . ०० वाजता अजित 
नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पुणे , मुख्य कार्यालय राष्ट्रवादी भवन , हडको रोड, सोपाननगर, सासवड , तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे 
च्या प्रशासकीय कार्यालय सासवड , तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे येथे जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 

सदर जाहीर लिलावाच्या अटी व शर्ती दिनांक १ सप्टेंबर २०१५ रोजीपासून कार्यालयाचे वेळेत व प्रशासकीय सुट्ट्या सोडून मुख्य 
कार्यालय सासवड व संस्थेच्या मुख्य कार्यालयाच्या कामकाजाच्या वेळेत शाखा कार्यालयात पहावयास मिळतील . 

___ हा आदेश आज दिनांक १ सप्टेंबर २०१५ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे . 
पुणे , १ सप्टेंबर २०१५. 


आदेश 


क्रमांक ०७/ वसुली/वि . व. अ./ म. स. का . क .- १५६/ म. स. स.नियम १०७/ श्री . अशोक दत्तात्रय न्हावले/ स्थावर मालमत्ता जाहीर लिलाव/ सन २०१५. 
- महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा अधिनियम , १९६० च्या कलम १५६ आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम , १९६१ मधील नियम क्रमांक १०७ 
व त्याखालील उपनियमांन्वये, प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये, विशेष वसुली व विक्री अधिकारी, पुणे महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम, १९६१ 
मधील नियम क्रमांक १०७ अन्वये असे जाहीर करतो की , 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट ३१ ते सप्टेंबर ६, २०१७ / भाद्र ९ - १५, शके १९३९ 


३७ 


ا 


२ . 


ه 


स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 
१. लवादी थकबाकीदारांचे नाव 

: श्री . अशोक दत्तात्रय न्हावले (कर्जदार ) 

राहणार न्हावलेनगर , हांडेवाडी तालुका हवेली , जिल्हा पुणे 
स्थावर मालमत्ता तारण देणाऱ्याचे नाव 

श्री . अशोक दत्तात्रय न्हावले 
स्थावर जमीन मिळकत ज्या ठिकाणी आहे : मौजे औताडेवाडी , हांडेवाडी तालुका हवेली , जिल्हा पुणे 

त्या गावाचे नाव , तालुका, जिल्हा 
४ . स्थावर मालमत्तेचे अन्य वर्णन व क्षेत्र : मौजे औताडेवाडी , हांडेवाडी तालुका हवेली, जिल्हा पुणे येथील सर्व्हे नं . 

१५ हिस्सा नं. २/१ मधील एकूण क्षेत्र ०३ हे. ५८ आर पैकी २० . ४४ आर. 
५. स्थावर मालमत्तेच्या चतु : सीमा 

पूर्व : बिनावत यांची मिळकत 
दक्षिण : श्री . संतोष न्हावले व इतर यांची मिळकत 
पश्चिम : श्री . पवार यांची मिळकत व रस्ता 

उत्तर : श्री . रामदास न्हावले व इतर यांची मिळकत 
उपरोक्त स्थावर मिळकतीची सर्व वहिवाटीच्या हितसंबंधासह दिनांक ५ ऑक्टोबर २०१५ रोजी दिवसाचे दुपारी १२.०० वाजता अजित 
नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पुणे, मुख्य कार्यालय राष्ट्रवादी भवन , हडको रोड , सोपाननगर , सासवड , तालुका पुरंदर, जिल्हा पुणे 
च्या प्रशासकीय कार्यालय सासवड , तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे येथे जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 

सदर जाहीर लिलावाच्या अटी व शर्ती दिनांक १ सप्टेंबर २०१५ रोजीपासून कार्यालयाचे वेळेत व प्रशासकीय सुट्ट्या सोडून मुख्य 
कार्यालय सासवड व संस्थेच्या मुख्य कार्यालयाच्या कामकाजाच्या वेळेत शाखा कार्यालयात पहावयास मिळतील . 

__ हा आदेश आज दिनांक १ सप्टेंबर २०१५ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे . 
पुणे, १ सप्टेंबर २०१५ . 


आदेश 
क्रमांक १२/ वसुली/वि . व. अ./म. स. का . क.- १५६ / म. स. स.नियम १०७/ श्री . मनिष लक्ष्मण डाळींबकर व सौ . सुप्रिया मनिष डाळींबकर / 
स्थावर मालमत्ता जाहीर लिलाव / सन २०१५.- - महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा अधिनियम, १९६० च्या कलम १५६ आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा 
नियम , १९६१ मधील नियम क्रमांक १०७ व त्याखालील उपनियमांन्वये, प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये, विशेष वसुली व विक्री अधिकारी, पुणे 
महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम , १९६१ मधील नियम क्रमांक १०७ अन्वये असे जाहीर करतो की , 

स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 
१. लवादी थकबाकीदारांचे नाव 

श्री . मनिष लक्ष्मण डाळींबकर ( कर्जदार ) 
राहणार सर्व्हे नं . ३७, प्लॉट नं . ९९, जनसेवा सोसायटी, काळेपडळ , 

हडपसर , पुणे 
२. स्थावर मालमत्ता तारण देणाऱ्याचे नाव : सौ. सुप्रिया मनिष डाळींबकर 

स्थावर जमीन मिळकत ज्या ठिकाणी आहे : मौजे काळेपडळ , हडपसर , तालुका हवेली , जिल्हा पुणे 

त्या गावाचे नाव , तालुका , जिल्हा 
४ . स्थावर मालमत्तेचे अन्य वर्णन व क्षेत्र : मौजे काळेपडळ, हडपसर , तालुका हवेली, जिल्हा पुणे येथील सर्वे 

नं . ३७, हिस्सा नं . ९ / २ , ९/ ३, ९/ ५ व १९ , जनसेवा सहकारी गृहरचना 
संस्था मर्या., काळेपडळ, हडपसर , पुणे मधील प्लॉट नं. ९९ , क्षेत्र १ आर 
पैकी सोसायटीने रस्त्यासाठी सोडलेले क्षेत्र वगळून बाकीचे क्षेत्र ६६३ चौसर 
फूट म्हणजेच ७३. ४४ चौरस मीटर व त्यावरील संपूर्ण बांधकाम इतकी 
भूखंडासह घर मिळकत . 


LA 


३८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ३१ ते सप्टेंबर ६, २०१७ / भाद्र ९ - १५ , शके १९३९ 


५. 


स्थावर 


स्थावर मालमत्तेच्या चतु : सीमा 

: पूर्व : प्लॉट नं . १०० 

दक्षिण : सोसायटीचा रस्ता 

पश्चिम : प्लॉट नं . ९८ उत्तर : प्लॉट नं . ४९ 
उपरोक्त स्थावर मिळकतीची सर्व वहिवाटीच्या हितसंबंधासह दिनांक ७ ऑक्टोबर २०१५ रोजी दिवसाचे दुपारी १२ . ०० वाजता अजित 
नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पुणे, मुख्य कार्यालय राष्ट्रवादी भवन, हडको रोड, सोपाननगर , सासवड, तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे 
च्या प्रशासकीय कार्यालय सासवड , तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे येथे जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 

सदर जाहीर लिलावाच्या अटी व शर्ती दिनांक १ सप्टेंबर २०१५ रोजीपासून कार्यालयाचे वेळेत व प्रशासकीय सुट्ट्या सोडून मुख्य 
कार्यालय सासवड व संस्थेच्या मुख्य कार्यालयाच्या कामकाजाच्या वेळेत शाखा कार्यालयात पहावयास मिळतील . 

__ हा आदेश आज दिनांक १ सप्टेंबर २०१५ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे . 
पुणे, १ सप्टेंबर २०१५ . 


आदेश 


क्रमांक ०९ / वसुली/ वि. व. अ./ म. स. का . क.- १५६/ म. स. स.नियम १०७/ श्री . शरदचंद्र शिवराम लोखंडे/ स्थावर मालमत्ता जाहीर लिलाव/ सन २०१५. 
- महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा अधिनियम, १९६० च्या कलम १५६ आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम, १९६१ मधील नियम क्रमांक १०७ 
व त्याखालील उपनियमांन्वये, प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये, विशेष वसुली व विक्री अधिकारी, पुणे महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम, १९६१ 
मधील नियम क्रमांक १०७ अन्वये असे जाहीर करतो की , 

स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 
१ . लवादी थकबाकीदारांचे नाव 

श्री. शरदचंद्र शिवराम लोखंडे ( कर्जदार ) 
राहणार सर्व्हे नं. २८२ , लक्ष्मी कॉलनी , पुणे- सोलापूर रोड, जुन्या कॅनॉल 

शेजारी, हडपसर , पुणे-२८ . 
२. स्थावर मालमत्ता तारण देणाऱ्याचे नाव : श्री . शरदचंद्र शिवराम लोखंडे 

स्थावर जमीन मिळकत ज्या ठिकाणी आहे : मौजे टेकवडी, तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे 

त्या गावाचे नाव , तालुका, जिल्हा 
४. स्थावर मालमत्तेचे अन्य वर्णन व क्षेत्र : मौजे टेकवडी , तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे येथील शेत मिळकत , 

गट क्र . २४३ मधील ०१ हेक्टर व ०.०४ आर पोटखराबा . 
५. स्थावर मालमत्तेच्या चतु : सीमा 

पूर्व : याच गटातील उर्वरीत मिळकत 
दक्षिण : गट क्र . २४२ 
पश्चिम : गट क्र . २४४ 

उत्तर : याच गटातील उर्वरीत मिळकत 
उपरोक्त स्थावर मिळकतीची सर्व वहिवाटीच्या हितसंबंधासह दिनांक ५ ऑक्टोबर २०१५ रोजी दिवसाचे दुपारी ३. ३० वाजता अजित 
नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पुणे, मुख्य कार्यालय राष्ट्रवादी भवन, हडको रोड, सोपाननगर , सासवड , तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे 
च्या प्रशासकीय कार्यालय सासवड , तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे येथे जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 

सदर जाहीर लिलावाच्या अटी व शर्ती दिनांक १ सप्टेंबर २०१५ रोजीपासून कार्यालयाचे वेळेत व प्रशासकीय सुट्ट्या सोडून मुख्य 
कार्यालय सासवड व संस्थेच्या मुख्य कार्यालयाच्या कामकाजाच्या वेळेत शाखा कार्यालयात पहावयास मिळतील . 


__ हा आदेश आज दिनांक १ सप्टेंबर २०१५ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे . 


पुणे , १ सप्टेंबर २०१५. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ३१ ते सप्टेंबर ६, २०१७ / भाद्र ९ - १५, शके १९३९ 


३९ 


आदेश 


क्रमांक ०३/ वसुली/ वि . व. अ. / म. स . का . क .- १५६ / म. स. स.नियम १०७/ श्री. दौलत आनंदा ठोंबरे/ स्थावर मालमत्ता जाहीर लिलाव/ सन २०१५.-- 
महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा अधिनियम , १९६० च्या कलम १५६ आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम , १९६१ मधील नियम क्रमांक १०७ 
व त्याखालील उपनियमांन्वये, प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये, विशेष वसुली व विक्री अधिकारी, पुणे महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम , १९६१ 
मधील नियम क्रमांक १०७ अन्वये असे जाहीर करतो की , 

स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 
१. लवादी थकबाकीदारांचे नाव 

: श्री . दौलत आनंदा ठोंबरे (कर्जदार ) 

राहणार कासुर्डी, तालुका दौंड , जिल्हा पुणे 
२. स्थावर मालमत्ता तारण देणाऱ्याचे नाव : श्री . दौलत आनंदा ठोंबरे 

स्थावर जमीन मिळकत ज्या ठिकाणी आहे : मौजे कासुर्डी, तालुका दौंड, जिल्हा पुणे 

त्या गावाचे नाव , तालुका , जिल्हा 
४ . स्थावर मालमत्तेचे अन्य वर्णन व क्षेत्र : मौजे कासुर्डी, तालुका दौंड , जिल्हा पुणे येथील गट नंबर २२६ मधील 

एकूण क्षेत्र ४ हेक्टर ४९ आर अधिक पोटखराबा ०१ हे . १२ आर 
म्हणजेच एकूण क्षेत्र ०५ हे. ६१ आर पैकी २ हेक्टर ८० आर जमीन 

मिळकत 
स्थावर मालमत्तेच्या चतु: सीमा 

पूर्व : श्री . महादेव तांबे यांची मिळकत 
दक्षिण : श्री . दत्तात्रय बबन ठोंबरे यांची मिळकत 
पश्चिम : श्री . गुलाब लिंबाजी ठोंबरे यांची मिळकत 

उत्तर : श्री . दादा आप्पा कोळपे यांची मिळकत 
__ उपरोक्त स्थावर मिळकतीची सर्व वहिवाटीच्या हितसंबंधासह दिनांक ३ ऑक्टोबर २०१५ रोजी दिवसाचे दुपारी १. ०० वाजता अजित 
नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पुणे , मुख्य कार्यालय राष्ट्रवादी भवन , हडको रोड , सोपाननगर, सासवड , तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे 
च्या प्रशासकीय कार्यालय सासवड , तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे येथे जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 

सदर जाहीर लिलावाच्या अटी व शर्ती दिनांक १ सप्टेंबर २०१५ रोजीपासून कार्यालयाचे वेळेत व प्रशासकीय सुट्ट्या सोडून मुख्य 
कार्यालय सासवड व संस्थेच्या मुख्य कार्यालयाच्या कामकाजाच्या वेळेत शाखा कार्यालयात पहावयास मिळतील . 

हा आदेश आज दिनांक १ सप्टेंबर २०१५ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे. 
पुणे , १ सप्टेंबर २०१५. 


आदेश 


क्रमांक २/ वसुली/वि .व. अ./म. स. का . क.- १५६/ म. स. स.नियम १०७/ श्री . बापू आनंदा ठोंबरे/स्थावर मालमत्ता जाहीर लिलाव/ सन २०१५ .--महाराष्ट्र 
सहकारी संस्थांचा अधिनियम, १९६० च्या कलम १५६ आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम, १९६१ मधील नियम क्रमांक १०७ व त्याखालील 
उपनियमांन्वये, प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये, विशेष वसुली व विक्री अधिकारी, पुणे महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम, १९६१ मधील नियम 
क्रमांक १०७ अन्वये असे जाहीर करतो की , 

स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 
१. लवादी थकबाकीदारांचे नाव 

: श्री . बापू आनंदा ठोंबरे ( कर्जदार ) 

राहणार कासुर्डी, तालुका दौंड , जिल्हा पुणे 
२ . स्थावर मालमत्ता तारण देणाऱ्याचे नाव : श्री . बापू आनंदा ठोंबरे 
३. स्थावर जमीन मिळकत ज्या ठिकाणी आहे : मौजे कासुर्डी, तालुका दौंड, जिल्हा पुणे 

त्या गावाचे नाव , तालुका , जिल्हा 


४० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ३१ ते सप्टेंबर ६, २०१७ / भाद्र ९ - १५ , शके १९३९ 


४. 


स्थावर मालमत्तेचे अन्य वर्णन व क्षेत्र 


: मौजे कासुर्डी, तालुका दौंड, जिल्हा पुणे येथील गट नंबर २२० / १ मधील 

६१ आर अधिक ०७ आर असे एकूण ६८ आर, गट नंबर २२१ मधील 
८९ आर अधिक ०७ आर असे एकूण ९६ आर व गट नंबर २२५ / १ मधील 
६६ आर अधिक ११ आर असे एकूण ७७ आर इतकी जमीन मिळकत . 


५. स्थावर मालमत्तेच्या चतु: सीमा 


गट क्र . २२०/ १ 
पूर्व : गट क्रमांक २१९ 
पश्चिम : गट क्रमांक २२१ 


दक्षिण : भरत गावची शीव 
उत्तर : गट क्रमांक २१४ 


गट क्र . २२१ 
पूर्व : गट क्रमांक २२० 
पश्चिम : गट क्रमांक २२३ व २२४ 


दक्षिण : भरत गावची शीव 
उत्तर : गट क्रमांक २१४ 


गट क्र . २२५/ १ 
पूर्व : गट क्रमांक २२१ दक्षिण : भरत गावची शीव 

पश्चिम : गट क्रमांक २२७ उत्तर : गट क्रमांक २२३ 
उपरोक्त स्थावर मिळकतीची सर्व वहिवाटीच्या हितसंबंधासह दिनांक ३ ऑक्टोबर २०१५ रोजी दिवसाचे दुपारी १२ .०० वाजता अजित 
नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पुणे, मुख्य कार्यालय राष्ट्रवादी भवन , हडको रोड, सोपाननगर , सासवड , तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे 
च्या प्रशासकीय कार्यालय सासवड , तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे येथे जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 

सदर जाहीर लिलावाच्या अटी व शर्ती दिनांक १ सप्टेंबर २०१५ रोजीपासून कार्यालयाचे वेळेत व प्रशासकीय सुट्ट्या सोडून मुख्य 
कार्यालय सासवड व संस्थेच्या मुख्य कार्यालयाच्या कामकाजाच्या वेळेत शाखा कार्यालयात पहावयास मिळतील . 
___ हा आदेश आज दिनांक १ सप्टेंबर २०१५ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे . 


पुणे , १ सप्टेंबर २०१५ . 


आदेश 
क्रमांक ९ / वसुली/ वि .व. अ./म . स. का . क .- १५६/ म. स. स .नियम १०७/ श्री . धोंडीबा आनंदा ठोंबरे/ स्थावर मालमत्ता जाहीर लिलाव/ सन २०१५.-- 
महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा अधिनियम , १९६० च्या कलम १५६ आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम , १९६१ मधील नियम क्रमांक १०७ 
व त्याखालील उपनियमांन्वये, प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये, विशेष वसुली व विक्री अधिकारी, पुणे महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम , १९६१ 
मधील नियम क्रमांक १०७ अन्वये असे जाहीर करतो की , 

स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 
लवादी थकबाकीदारांचे नाव 

: श्री . धोंडीबा आनंदा ठोंबरे (कर्जदार ) 

राहणार कासुर्डी, तालुका दौंड , जिल्हा पुणे 
२ . स्थावर मालमत्ता तारण देणाऱ्याचे नाव : श्री. धोंडीबा आनंदा ठोंबरे 

स्थावर जमीन मिळकत ज्या ठिकाणी आहे : मौजे कासुर्डी, तालुका दौंड , जिल्हा पुणे 

त्या गावाचे नाव , तालुका , जिल्हा 
४. स्थावर मालमत्तेचे अन्य वर्णन व क्षेत्र 

मौजे कासुर्डी, तालुका दौंड , जिल्हा पुणे येथील गट नंबर २२६ मधील 
एकूण क्षेत्र ४ हेक्टर ४९ आर अधिक पोटखराबा ०१ हे. १२ आर म्हणजेच 

एकूण क्षेत्र ०५ हे . ६१ आर पैकी २ हेक्टर ८० आर जमीन मिळकत 
५ . स्थावर मालमत्तेच्या चतु :सीमा 

: पूर्व : १० फुटी रस्ता व त्यापलिकडे लक्ष्मण तांबे यांची मिळकत 

दक्षिण : श्री. दौलत आनंदा ठोंबरे यांची मिळकत 
पश्चिम : श्री . बबन धोंडिबा ठोंबरे यांची मिळकत 
उत्तर : श्री . कोंडिबा कोळपे यांची मिळकत 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ३१ ते सप्टेंबर ६, २०१७ / भाद्र ९ - १५ , शके १९३९ 


४१ 


उपरोक्त स्थावर मिळकतीची सर्व वहिवाटीच्या हितसंबंधासह दिनांक ३ ऑक्टोबर २०१५ रोजी दिवसाचे दुपारी २. ३० वाजता अजित 
नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पुणे , मुख्य कार्यालय राष्ट्रवादी भवन , हडको रोड , सोपाननगर, सासवड , तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे 
च्या प्रशासकीय कार्यालय सासवड, तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे येथे जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 

सदर जाहीर लिलावाच्या अटी व शर्ती दिनांक १ सप्टेंबर २०१५ रोजीपासून कार्यालयाचे वेळेत व प्रशासकीय सुट्ट्या सोडून मुख्य 
कार्यालय सासवड व संस्थेच्या सर्व शाखा कार्यालयाच्या कामकाजाच्या वेळेत शाखा कार्यालयात पहावयास मिळतील . 

हा आदेश आज दिनांक १ सप्टेंबर २०१५ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे . 
पुणे , १ सप्टेंबर २०१५ . 


و 


به 


आदेश 
क्रमांक ०५/ वसुली/ वि .व. अ . / म. स. का . क.-१५६ /म. स. स . नियम १०७/ श्री. सुहास धोंडिबा ठोंबरे व श्री . बापू आनंदा ठोंबरे/ स्थावर मालमत्ता जाहीर 
लिलाव / सन २०१५ .-- महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा अधिनियम , १९६० च्या कलम १५६ आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम , १९६१ मधील 
नियम क्रमांक १०७ व त्याखालील उपनियमांन्वये, प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये, विशेष वसुली व विक्री अधिकारी, पुणे महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा 
नियम , १९६१ मधील नियम क्रमांक १०७ अन्वये असे जाहीर करतो की , 

स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 
१. लवादी थकबाकीदारांचे नाव 

: श्री . सुहास धोंडिबा ठोंबरे ( कर्जदार ) 

राहणार कासुर्डी, तालुका दौंड , जिल्हा पुणे 
स्थावर मालमत्ता तारण देणाराचे नाव : श्री . बापू आनंदा ठोंबरे ( सहकर्जदार ) 
३. स्थावर जमीन मिळकत ज्या ठिकाणी आहे : मौजे कासुर्डी, तालुका दौंड , जिल्हा पुणे 

त्या गावाचे नाव , तालुका, जिल्हा 
४ . स्थावर मालमत्तेचे अन्य वर्णन व क्षेत्र : मौजे कासुर्डी, तालुका दौंड, जिल्हा पुणे येथील गट नंबर २२० / १ मधील 

६१ आर अधिक ०७ आर असे एकूण ६८ आर, गट नंबर २२१ मधील 
८९ आर अधिक ०७ आर असे एकूण ९६ आर व गट नंबर २२५/१ मधील 

६६ आर अधिक ११ आर असे एकूण ७७ आर इतकी जमीन मिळकत . 
५. स्थावर मालमत्तेच्या चतु: सीमा 

गट क्र . २२०/ १ 
पूर्व : गट क्रमांक २१९ 

दक्षिण : भरत गावची शीव 
पश्चिम : गट क्रमांक २२१ उत्तर : गट क्रमांक २१४ 


गट क्र . २२१ 
पूर्व : गट क्रमांक २२० 
पश्चिम : गट क्रमांक २२३ व २२४ 


दक्षिण : भरत गावची शीव 
उत्तर : गट क्रमांक २१४ 


गट क्र . २२५ / १ 
पूर्व : गट क्रमांक २२१ दक्षिण : भरत गावची शीव 

पश्चिम : गट क्रमांक २२७ उत्तर : गट क्रमांक २२३ 
उपरोक्त स्थावर मिळकतीची सर्व वहिवाटीच्या हितसंबंधासह दिनांक ३ ऑक्टोबर २०१५ रोजी दिवसाचे दुपारी ३. ३० वाजता अजित 
नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, पुणे, मुख्य कार्यालय राष्ट्रवादी भवन, हडको रोड , सोपाननगर , सासवड, तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे 
च्या प्रशासकीय कार्यालय सासवड , तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे येथे जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 

सदर जाहीर लिलावाच्या अटी व शर्ती दिनांक १ सप्टेंबर २०१५ रोजीपासून कार्यालयाचे वेळेत व प्रशासकीय सुट्ट्या सोडून मुख्य 
कार्यालय सासवड व संस्थेच्या सर्व शाखा कार्यालयाच्या कामकाजाच्या वेळेत शाखा कार्यालयात पहावयास मिळतील. 

हा आदेश आज दिनांक १ सप्टेंबर २०१५ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे . 
पुणे, १ सप्टेंबर २०१५. 


४२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ३१ ते सप्टेंबर ६, २०१७ / भाद्र ९ - १५, शके १९३९ 


आदेश 


سه 


क्रमांक १० / वसुली/ वि . व . अ ./ म . स . का . क. - १५६/ म . स . स .नियम १०७/ श्री . भगवान श्रीपती कुल व श्री . बाळासो भगवान कुल / 
स्थावर मालमत्ता जाहीर लिलाव/ सन २०१५. -- महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा अधिनियम , १९६० च्या कलम १५६ आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा 
नियम , १९६१ मधील नियम क्रमांक १०७ व त्याखालील उपनियमांन्वये, प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये, विशेष वसुली व विक्री अधिकारी, पुणे 
महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम , १९६१ मधील नियम क्रमांक १०७ अन्वये असे जाहीर करतो की , 

स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 
१. लवादी थकबाकीदारांचे नाव 

: श्री . भगवान श्रीपती कुल ( कर्जदार ) व श्री . बाळासो| भगवान कुल 

( सहकर्जदार ) राहणार राहू, कुल मळा , तालुका दौंड , जिल्हा पुणे 
२. स्थावर मालमत्ता तारण देणाराचे नाव : श्री . बाळासोा भगवान कुल ( सहकर्जदार ) 

स्थावर जमीन मिळकत ज्या ठिकाणी आहे : मौजे राहू तालुका दौंड , जिल्हा पुणे 

त्या गावाचे नाव , तालुका, जिल्हा 
४ . स्थावर मालमत्तेचे अन्य वर्णन व क्षेत्र : मौजे राहू, तालुका दौंड , जिल्हा पुणे येथील गट नंबर ४८० मधील 

एकूण क्षेत्र १५ आर पैकी ०७ आर इतकी जमीन मिळकत 
स्थावर मालमत्तेच्या चतु : सीमा 

: पूर्व : श्री . बबन दिनकर कुल यांची मिळकत 

दक्षिण : श्री. मनोहर कुल यांची मिळकत 
पश्चिम : ओढा 

उत्तर : सौ . रंजना भगवान कुल यांची मिळकत 
उपरोक्त स्थावर मिळकतीची सर्व वहिवाटीच्या हितसंबंधासह दिनांक ५ ऑक्टोबर २०१५ रोजी दिवसाचे दुपारी ३. ३० वाजता अजित 
नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, पुणे , मुख्य कार्यालय राष्ट्रवादी भवन , हडको रोड , सोपाननगर , सासवड , तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे 
च्या प्रशासकीय कार्यालय सासवड , तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे येथे जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 

सदर जाहीर लिलावाच्या अटी व शर्ती दिनांक १ सप्टेंबर २०१५ रोजीपासून कार्यालयाचे वेळेत व प्रशासकीय सुट्ट्या सोडून मुख्य 
कार्यालय सासवड व संस्थेच्या सर्व शाखा कार्यालयाच्या कामकाजाच्या वेळेत शाखा कार्यालयात पहावयास मिळतील . 

हा आदेश आज दिनांक १ सप्टेंबर २०१५ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे . 
पुणे, १ सप्टेंबर २०१५. 


आदेश 


क्रमांक विवअ/ वसुली/ अ. पां . भोंगळे/ स्थामाज / २०१५. -- महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी 
संस्थांचा नियम , १९६१ मधील नियम क्रमांक १०७ व त्याखालील उपनियमांन्वये, मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये, मी , दिनेश श्रीकांत घोणे , 
विशेष वसुली व विक्री अधिकारी, पुणे जिल्हा नागरी सहकारी पतसंस्था फेडरेशन लि ., पुणे महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम , १९६१ मधील 
नियम क्रमांक १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , श्री . अनिल पांडुरंग भोंगळे व सौ. वर्षा अनिल भोंगळे यांनी अजित नागरी सहकारी पतसंस्था 
मर्यादित , पुणे, शाखा सासवडकडून कर्ज घेण्यासाठी त्यांच्या स्वत : च्या मालकीची मौजे भेकराईनगर , फुरसुंगी, तालुका हवेली , जिल्हा पुणे 
येथील सर्व्हे नं . १७६ , हिस्सा नं . ४ यांसी जुना सर्व्हे नं . १४८ , हिस्सा नं . ४ यांसी ०१ हे . ६९ आर यापैकी खाजगी प्लॉट नं . ३३ ते 
३९ , प्लॉट नं . ५० ते ५६ प्रत्येक प्लॉटचे क्षेत्र १०८ चौ . मी. असे संपूर्ण प्लॉटचे एकत्रित क्षेत्र १५१२ चौ . मी . या मिळकतीवर बांधलेल्या 
ज्योती विहार या इमारतीमधील बी -विंग मधील चौथ्या मजल्यावरील फ्लॅट नं . ४०२ यांसी क्षेत्र ६१५ चौ. फूट म्हणजेच ५७.१५ चौ. मी . यांसी 
ग्रामपंचायत मिळकत नं . ७८५० ही फ्लॅट मिळकत नोंदणीकृत गहाणखताने तारण असणारी मिळकत तारण दिली होती व आहे. कर्जदार 
श्री. अनिल पांडुरंग भोंगळे व सहकर्जदार सौ. वर्षा अनिल भोंगळे यांच्याकडील अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पुणे, शाखा 
सासवड, तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे या संस्थेचे कर्ज रुपये १०, ४२ ,९७९ ( अक्षरी रुपये दहा लाख बेचाळीस हजार नऊशे एकोणऐंशी फक्त) 
अधिक दिनांक २६ मार्च २०१५ पासून पुढे ही सर्व रक्कम परतफेड होईपर्यंत द. सा.द. शे. १७ टक्के व्याज दराप्रमाणे होणारे व्याज, सरचार्ज 
व वसुलीसाठीचा खर्च, दावा शुल्क अशी एकूण होणारी सर्व रक्कम वसुलीसाठी सदरचे कर्जदार श्री . अनिल पांडुरंग भोंगळे व सहकर्जदार 
सौ . वर्षा अनिल भोंगळे यांच्या स्वत: च्या मालकीची मिळकत या आदेशांतर्गत खालील परिशिष्टामध्ये नमूद केलेली मिळकत या आदेशान्वये 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ३१ ते सप्टेंबर ६, २०१७ / भाद्र ९ - १५ , शके १९३९ ४३ 
जप्त करण्यात आलेली आहे आणि हा आदेश देण्यात आल्यानंतर पुढील आदेश होईपर्यंत ह्या आदेशांतर्गत जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे 
केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण , दान, लिज , बक्षीस , साठेखत किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास या आदेशान्वये मनाई 
करण्यात येत आहे . 


जप्त केलेल्या मिळकतीचे वर्णन 


सर्व्हे नंबर 


क्षेत्र 


चतु: सीमा 


गावाचे नाव 
तालुका , 


हे . आर 


कर्जदार व वसुली कर्जास 
जामिनदारांची नावे दाखला क्र . / शेत जमीन 
व पत्ता हुकमाचा क्र . तारण देणाऱ्याचे 

व दिनांक नाव 


जिल्हा 


१ 


२ 


३ 


मौजे १. श्री . अनिल पांडुरंग कलम श्री. अनिल सर्व्हे नं . १७६, हिस्सा नं . ४ क्षेत्र ६१५ पूर्व : कॉलनी रोड 
भेकराईनगर , भोंगळे (कर्जदार ) , १०१/ पांडुरंग भोंगळे यांसी जुना सर्व्हे नं . १४८ , चौ . फूट व तद्नंतर प्लॉट 
फुरसुंगी, रा . भोंगळेमळा, पो. ४९८/ (कर्जदार ) व हिस्सा नं . ४ यांसी ०१ हे . म्हणजेच नं . २६ ते ३२ 
ता . हवेली, साकुर्डे, तालुका पुरंदर , ५१९ / सौ . वर्षा ६९ आर यापैकी खाजगी प्लॉट ५७. १५ दक्षिण : प्लॉट 
जि . पुणे जिल्हा पुणे । २०१४/ अनिल नं . ३३ ते ३९ , प्लॉट नं . ५० चौ. मी . नं . ४० ते ४९ 
२ . सौ. वर्षा अनिल दि . २१/ भोंगळे ते ५६ प्रत्येक प्लॉटचे क्षेत्र 

पश्चिम : कॉलनी 
भोंगळे ( सहकर्जदार ) ११/ २०१४ ( सहकर्जदार ) १०८ चौ . मी . असे संपूर्ण 

रोड व तद्नंतर 
रा . भोंगळेमळा, पो . दोघेही रा . प्लॉटचे एकत्रित क्षेत्र १५१२ 

प्लॉट नं . ५७ ते ६३ 
साकुर्डे, तालुका पुरंदर , भोंगळेमळा, चौ . मी . या मिळकतीवर 

उत्तर : कॉलनी रोड 
जिल्हा पुणे 

पो. साकुर्डे, बांधलेल्या ज्योती विहार या 
३. श्री . प्रविण हरिभाऊ ता . पुरंदर , इमारतीमधील बी -विंग मधील 
बारवकर ( जा . १), रा . जि . पुणे चौथ्या मजल्यावरील फ्लॅट नं . 
बोरीपार्थी, ता . दौंड , 

४०२ यांसी क्षेत्र ६१५ चौ. फूट 
जि . पुणे 

म्हणजेच ५७. १५ चौ . मी . यांसी 
४ . श्री . संदिप शशिकांत 

ग्रामपंचायत मिळकत नं . ७८५० 
कदम ( जा . २), रा . 

ही फ्लॅट मिळकत 
बेलसर , कदमवस्ती, 

ता . पुरंदर , जि . पुणे 
जर अवार्डप्रमाणे येणे रक्कम, व्याज, शासकीय अधिभार शुल्क व वसुलीसाठी झालेला खर्च इत्यादी सर्व होणारी रक्कम या आदेशाच्या 
तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पुणे मुख्य कार्यालय राष्ट्रवादी भवन , 
सोपाननगर रोड, सासवड , तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे- ४१२ ३०१ यांच्याकडे भरणा केली नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या स्थावर मिळकतीची 
रीतसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 

सदरचा आदेश आज दिनांक २७ मार्च २०१५ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे . 
पुणे ( पुरंदर ), २७ मार्च २०१५ . 


आदेश 


क्रमांक ११ / वसुली/वि . व. अ./म. स . का . क .-१५६/ म. स. स .नियम १०७/ श्री . विजय पांडुरंग थोपटे व श्रीमती नंदा पांडुरंग थोपटे / 
स्थावर मालमत्ता जाहीर लिलाव/ सन २०१५.-- महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा अधिनियम , १९६० च्या कलम १५६ आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा 
नियम , १९६१ मधील नियम क्रमांक १०७ व त्याखालील उपनियमांन्वये, प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये, विशेष वसुली व विक्री अधिकारी, पुणे 
महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम , १९६१ मधील नियम क्रमांक १०७ अन्वये असे जाहीर करतो की , 


४४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ३१ ते सप्टेंबर ६, २०१७ / भाद्र ९ - १५ , शके १९३९ 


स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 
१ . लवादी थकबाकीदारांचे नाव 

: श्री . विजय पांडुरंग थोपटे ( कर्जदार ) 

राहणार स. नं . १७५ , नवयुग कॉलनी, भेकराईनगर, फुरसुंगी, 

तालुका हवेली, जिल्हा पुणे 
२. स्थावर मालमत्ता तारण देणाराचे नाव : श्रीमती नंदा पांडुरंग थोपटे 
३. स्थावर जमीन मिळकत ज्या ठिकाणी आहे : मौजे फुरसुंगी, तालुका हवेली, जिल्हा पुणे 

त्या गावाचे नाव , तालुका, जिल्हा 
४ . स्थावर मालमत्तेचे अन्य वर्णन व क्षेत्र : मौजे फुरसुंगी, तालुका हवेली, जिल्हा पुणे येथील ग्रामपंचायत हद्दीतील स. 

नं . १२५ मधील हिस्सा नंबर २- अ यांसी क्षेत्र १. ५ आर यापैकी ०. ५ आर, 
त्यावरील सिमेंट, वीट , वाळूचे १२४३० निवासी घर बांधकाम क्षेत्र ३६० चौ . 

फूट यांसी ग्रामपंचायत मिळकत नंबर २९७८ (१२६०) मिळकत . 
५ . स्थावर मालमत्तेच्या चतु :सीमा 

पूर्व : भाग नं. २२ 

दक्षिण : भाग नं . २४ 
पश्चिम : भाग नं . २६ 

उत्तर : १२ फूट सामाईक रस्ता 
उपरोक्त स्थावर मिळकतीची सर्व वहिवाटीच्या हितसंबंधासह दिनांक ५ ऑक्टोबर २०१५ रोजी दिवसाचे सकाळी ११ . ०० वाजता अजित 
नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पुणे , मुख्य कार्यालय राष्ट्रवादी भवन , हडको रोड , सोपाननगर , सासवड , तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे 
च्या प्रशासकीय कार्यालय सासवड , तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे येथे जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 

सदर जाहीर लिलावाच्या अटी व शर्ती दिनांक १ सप्टेंबर २०१५ रोजीपासून कार्यालयाचे वेळेत व प्रशासकीय सुट्ट्या सोडून मुख्य 
कार्यालय सासवड व संस्थेच्या सर्व शाखा कार्यालयाच्या कामकाजाच्या वेळेत शाखा कार्यालयात पहावयास मिळतील . 
हा आदेश आज दिनांक १ सप्टेंबर २०१५ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे . 

दिनेश श्रीकांत घोणे , 
विशेष वसुली व विक्री अधिकारी, पुणे 
द्वारा अजित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पुणे 

___ मुख्य कार्यालय राष्ट्रवादी भवन, हडको रोड , 

सोपाननगर , सासवड , तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे . 
पुणे, १ सप्टेंबर २०१५ . 


आदेश 


क्रमांक वि .व . अ./म. स. का . क .- १५६/ सौ. सा . म. भगत / स्थामाज२०१४ .- -महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा अधिनियम , १९६० चे कलम व महाराष्ट्र 
सहकारी संस्थांचा नियम , १९६१ मधील नियम क्रमांक १०७ (१०) व त्याखालील उपनियमांन्वये, मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये, मी, प्रभाकर 
फकीरचंद पालीवाल , विशेष वसुली व विक्री अधिकारी , महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम , १९६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) अन्वये 
आदेश देतो की , सौ. सारीका मच्छींद्र भगत ( लवादी थकबाकीदार ) यांचेकडील सप्तश्रृंगी नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित यांचे कर्ज रक्कम 
रुपये १, ८८ , ०७० अधिक दिनांक २ जून २०१४ पासून पुढे ही सर्व रक्कम परतफेड होईपर्यंत द. सा. द. शे. १५ टक्के व्याज दराप्रमाणे 
होणारे व्याज , सरचार्ज व वसुलीसाठीचा खर्च, दावा शुल्क अशी एकूण होणारी सर्व रक्कम वसुलीसाठी त्यांची ह्या आदेशांतर्गत खालील 
परिशिष्टामध्ये नमूद केलेली स्थावर मालमत्ता या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि हा आदेश देण्यात आल्यानंतर पुढील आदेश 
होईपर्यंत त्या मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्विकृत करणेस किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास या 
आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आहे . 

जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 
भोसरी येथील सर्व्हे नं . ६७९ , हिस्सा नं. २ अ/ ०४ त्यामधील शेट मेहता निवास मधील पहिल्या मजल्यावरील सदनिका क्र . ०२ यांसी 
क्षेत्र२२० चौरस मीटर म्हणजेच २० . ५ चौरस मीटर बिल्ट अप आर. सी. सी . मधील बांधकाम यांसी मिळकत क्र . १० / १५ /००१४१ येथील पिंपरी 
चिंचवड महानगरपालिका हद्दीतील तालुका हवेली नं . ५ व १७, भोसरी येथील जागा . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ३१ ते सप्टेंबर ६, २०१७ / भाद्र ९ - १५ , शके १९३९ 


४५ 


जर अॅवॉर्डप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज , शासकीय अधिभार शुल्क व वसुलीसाठी झालेला खर्च इत्यादी सर्व होणारी रक्कम या आदेशाच्या 
तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत सप्तशृंगी नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित यांच्याकडे भरणा केली नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या स्थावर 
मिळकतीची रीतसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 

सदरचा आदेश आज दिनांक २१ नोव्हेंबर २०१४ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे. 
पुणे, २५ नोव्हेंबर २०१४. 


आदेश 


क्रमांक वि . व. अ./ म. स. का . क.- १५६/ सौ . सं. बा . गाडे/ स्थामाज / २०१४.-- महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा अधिनियम , १९६० चे कलम व महाराष्ट्र 
सहकारी संस्थांचा नियम, १९६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) व त्याखालील उपनियमांन्वये, मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये, मी, प्रभाकर 
फकीरचंद पालीवाल , विशेष वसुली व विक्री अधिकारी, महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम , १९६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) अन्वये 
आदेश देतो की, सौ . संगीता बाळासाहेब गाडे ( लवादी थकबाकीदार ) यांचेकडील सप्तश्रृंगी नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित यांचे कर्ज 
रक्कम रुपये ६, ०२ , ९०० अधिक दिनांक २ जून २०१४ पासून पुढे ही सर्व रक्कम परतफेड होईपर्यंत द. सा. द. शे. १५ टक्के व्याज दराप्रमाणे 
होणारे व्याज , सरचार्ज व वसुलीसाठीचा खर्च, दावा शुल्क अशी एकूण होणारी सर्व रक्कम वसुलीसाठी त्यांची ह्या आदेशांतर्गत खालील 
परिशिष्टामध्ये नमूद केलेली स्थावर मालमत्ता या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि हा आदेश देण्यात आल्यानंतर पुढील आदेश 
होईपर्यंत त्या मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्विकृत करणेस किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास या 
आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आहे. 

जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 
देशमुख प्लाझा, फ्लॅट नं . ०२ , तळ मजला, बी -विंग, साईनगर , हिंगणे खुर्द, सिंहगड रोड, पुणे- ४२ येथील ५५० स्क्वे. फूटचा फ्लॅट , 
सर्व्हे नं . ७, हिस्सा नं . ए / १६ येथील पक्के सिमेंटचे बांधकाम , पुणे महानगरपालिकेचे हद्दीतील , हिंगणे खुर्द येथील फ्लॅट . 

जर अवॉर्डप्रमाणे येणे रक्कम, व्याज , शासकीय अधिभार शुल्क व वसुलीसाठी झालेला खर्च इत्यादी सर्व होणारी रक्कम या आदेशाच्या 
तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत सप्तश्रृंगी नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित यांच्याकडे भरणा केली नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या स्थावर 
मिळकतीची रीतसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 
सदरचा आदेश आज दिनांक १७ नोव्हेंबर २०१४ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे . 

प्रभाकर फकीरचंद पालीवाल , 

विशेष वसुली व विक्री अधिकारी , पुणे . 
पुणे , २५ नोव्हेंबर २०१४ . 


आदेश 


क्रमांक वि. व. अ./ म. स. का . क .- १५६/ स . ब. सावंत/ स्थामाज / २०१४.-- महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा अधिनियम, १९६० चे कलम व महाराष्ट्र सहकारी 
संस्थांचा नियम , १९६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) व त्याखालील उपनियमांन्वये, मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये, मी, अभिजीत देविदास 
नागपुरे , विशेष वसुली व विक्री अधिकारी, महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम, १९६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो 
की , संजय बबनराव भेगडे ( लवादी थकबाकीदार ) यांचेकडील आ . कृष्णराव भेगडे नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित यांचे कर्ज रक्कम 
रुपये २२ , ८२७ व रुपये २१ , ६०० अधिक दिनांक १६ ऑक्टोबर २००५ पासून पुढे ही सर्व रक्कम परतफेड होईपर्यंत द. सा . द. शे . १८ टक्के 
व्याज दराप्रमाणे होणारे व्याज, सरचार्ज व वसुलीसाठीचा खर्च, दावा शुल्क अशी एकूण होणारी सर्व रक्कम वसुलीसाठी त्यांची ह्या आदेशांतर्गत 
खालील परिशिष्टामध्ये नमूद केलेली स्थावर मालमत्ता या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि हा आदेश देण्यात आल्यानंतर पुढील 
आदेश होईपर्यंत त्या मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्विकृत करणेस किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास 
या आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आहे . 

जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 
( १) कर्जदार श्री . संजय बबनराव सावंत यांची मा . गावकामगार तलाठी तसेच मा . ग्रामसेवक साहेब वारंगवाडी, पो . आंबी येथील दप्तरी 
नोंद असलेली स्थावर मिळकत . 


४६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट ३१ ते सप्टेंबर ६, २०१७ / भाद्र ९ - १५, शके १९३९ 


( २) जामिनदार श्री . बबन लक्ष्मण शिंदे यांची मा . गावकामगार तलाठी तसेच मा . ग्रामसेवक साहेब , मु . पो . कामशेत यांचे दप्तरी नोंद 
असलेली स्थावर मिळकत . 

( ३ ) जामिनदार श्री . बंडू यशवंत मोहिते यांची मा . गावकामगार तलाठी तसेच मा . ग्रामसेवक साहेब, मु . पो. मोहितेवाडी यांचे दप्तरी 
नोंद असलेली स्थावर मिळकत . 

जर अॅवॉर्डप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज, शासकीय अधिभार शुल्क व वसुलीसाठी झालेला खर्च इत्यादी सर्व होणारी रक्कम या आदेशाच्या 
तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत आ . कृष्णराव भेगडे नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित यांच्याकडे भरणा केली नाही तर उपरोक्त जप्त 
केलेल्या स्थावर मिळकतीची रीतसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 

सदरचा आदेश आज दिनांक २ डिसेंबर २०१४ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे. 


पुणे, २ डिसेंबर २०१४. 


आदेश 


क्रमांक वि . व . अ./म . स . का . क .- १५६/ सु . ज. कदम / स्थामाज/ २०१४.-- महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा अधिनियम , १९६० चे कलम व महाराष्ट्र 
सहकारी संस्थांचा नियम , १९६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) व त्याखालील उपनियमांन्वये, मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये, मी , अभिजीत 
देविदास नागपुरे, विशेष वसुली व विक्री अधिकारी, महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम, १९६१ मधील नियम क्रमांक १०७ (१० ) अन्वये आदेश 
देतो की , सुरज जयराम कदम ( लवादी थकबाकीदार ) यांचेकडील आ . कृष्णराव भेगडे नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित यांचे कर्ज रक्कम 
रुपये ५४ , ६०० व रुपये ४३, २७० अधिक दिनांक १ सप्टेंबर २०११ पासून पुढे ही सर्व रक्कम परतफेड होईपर्यंत द . सा . द. शे. १५ टक्के 
व्याज दराप्रमाणे होणारे व्याज, सरचार्ज व वसुलीसाठीचा खर्च, दावा शुल्क अशी एकूण होणारी सर्व रक्कम वसुलीसाठी त्यांची ह्या आदेशांतर्गत 
खालील परिशिष्टामध्ये नमूद केलेली स्थावर मालमत्ता या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि हा आदेश देण्यात आल्यानंतर पुढील 
आदेश होईपर्यंत त्या मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्विकृत करणेस किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास 
या आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आहे . 

जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 
(१) कर्जदार श्री . सुरज जयराम कदम यांची मा . गावकामगार तलाठी तसेच मा . ग्रामसेवक साहेब, मु. पो . कोथुर्णे (पवनानगर) यांचे 
दप्तरी नोंद असलेली स्थावर मिळकत . 

(२) जामिनदार श्री . बाळु नागु मासुडकर यांची मा . गावकामगार तलाठी तसेच मा . ग्रामसेवक साहेब, मु . पो. कोथुर्णे ( पवनानगर ) 
यांचे दप्तरी नोंद असलेली स्थावर मिळकत . 

(३) जामिनदार श्री . सुर्यकांत संतु दळवी यांची मा . गावकामगार तलाठी तसेच मा . ग्रामसेवक साहेब , मु . पो . कोथुर्णे ( पवनानगर) यांचे 
दप्तरी नोंद असलेली स्थावर मिळकत . 

जर अवॉर्डप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज , शासकीय अधिभार शुल्क व वसुलीसाठी झालेला खर्च इत्यादी सर्व होणारी रक्कम या आदेशाच्या 
तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत आ. कृष्णराव भेगडे नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित यांच्याकडे भरणा केली नाही तर उपरोक्त जप्त 
केलेल्या स्थावर मिळकतीची रीतसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 

सदरचा आदेश आज दिनांक २ डिसेंबर २०१४ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे. 
पुणे , २ डिसेंबर २०१४. 


आदेश 
क्रमांक वि. व. अ./ म. स. का . क .- १५६/ रा. सो . गावडे/स्थामाज/ २०१४. -- महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा अधिनियम , १९६० चे कलम व महाराष्ट्र 
सहकारी संस्थांचा नियम, १९६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) व त्याखालील उपनियमांन्वये, मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये, मी , अभिजीत 
देविदास नागपुरे , विशेष वसुली व विक्री अधिकारी , महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम , १९६१ मधील नियम क्रमांक १०७ (१०) अन्वये आदेश 
देतो की , राजु सोपान गावडे ( लवादी थकबाकीदार ) यांचेकडील आ . कृष्णराव भेगडे नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित यांचे कर्ज रक्कम 
रुपये २१ , ००० व रुपये २०, ४५१ अधिक दिनांक १ जुलै २०१३ पासून पुढे ही सर्व रक्कम परतफेड होईपर्यंत द. सा . द. शे. १५ टक्के व्याज 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ३१ ते सप्टेंबर ६, २०१७ / भाद्र ९ - १५ , शके १९३९ 


४७ 


दराप्रमाणे होणारे व्याज , सरचार्ज व वसुलीसाठीचा खर्च, दावा शुल्क अशी एकूण होणारी सर्व रक्कम वसुलीसाठी त्यांची ह्या आदेशांतर्गत 
खालील परिशिष्टामध्ये नमूद केलेली स्थावर मालमत्ता या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि हा आदेश देण्यात आल्यानंतर पुढील 
आदेश होईपर्यंत त्या मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्विकृत करणेस किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास 
या आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आहे . 

जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 
( १) कर्जदार श्री . राजु सोपान गावडे यांची मा . गावकामगार तलाठी तसेच मा . ग्रामसेवक साहेब, मु . पो . साते यांचे दप्तरी नोंद 
असलेली स्थावर मिळकत . 

( २) जामिनदार श्री . संदीप शंकर आगळमे यांची मा . गावकामगार तलाठी तसेच मा . ग्रामसेवक साहेब, मु . पो . साते यांचे दप्तरी नोंद 
असलेली स्थावर मिळकत . 

(३) जामिनदार श्री. कैलास नारायण मांडेकर यांची मा . गावकामगार तलाठी तसेच मा . ग्रामसेवक साहेब , वारंगवाडी यांचे दप्तरी नोंद 
असलेली स्थावर मिळकत . 

जर अवॉर्डप्रमाणे येणे रक्कम, व्याज , शासकीय अधिभार शुल्क व वसुलीसाठी झालेला खर्च इत्यादी सर्व होणारी रक्कम या आदेशाच्या 
तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत आ . कृष्णराव भेगडे नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित यांच्याकडे भरणा केली नाही तर उपरोक्त जप्त 
केलेल्या स्थावर मिळकतीची रीतसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 

सदरचा आदेश आज दिनांक २ डिसेंबर २०१४ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे. 
पुणे , २ डिसेंबर २०१४. 


आदेश 
क्रमांक वि . व. अ./ म. स. का . क .- १५६/ वि . ना .टाव्हरे/ स्थामाज/ २०१४. -- महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा अधिनियम, १९६० चे कलम व महाराष्ट्र 
सहकारी संस्थांचा नियम , १९६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) व त्याखालील उपनियमांन्वये, मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये, मी, अभिजीत 
देविदास नागपुरे, विशेष वसुली व विक्री अधिकारी, महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम , १९६१ मधील नियम क्रमांक १०७ (१०) अन्वये आदेश 
देतो की , श्री . विशाल नामदेव टाव्हरे ( लवादी थकबाकीदार ) यांचेकडील विष्णूविलास ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित यांचे 
कर्ज रक्कम रुपये ४८,९५८ अधिक दिनांक १ फेब्रुवारी २०१४ पासून पुढे ही सर्व रक्कम परतफेड होईपर्यंत द. सा . द. शे. १५ टक्के व्याज 
दराप्रमाणे होणारे व्याज , सरचार्ज व वसुलीसाठीचा खर्च, दावा शुल्क अशी एकूण होणारी सर्व रक्कम वसुलीसाठी त्यांची ह्या आदेशांतर्गत 
खालील परिशिष्टामध्ये नमूद केलेली स्थावर मालमत्ता या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि हा आदेश देण्यात आल्यानंतर पुढील 
आदेश होईपर्यंत त्या मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्विकृत करणेस किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास 
या आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आहे . 

जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 
मा . गावकामगार तलाठी तसेच मा . ग्रामसेवक साहेब , मु . मेंगडेवाडी , पो. निरगुडसर , ता . आंबेगाव, जि . पुणे यांच्या हद्दीतील लवादी 
थकबाकीदार श्री . विशाल नामदेव टाव्हरे यांच्या कर्जास संमती देणार श्री . सावळेराम महादू टाव्हरे यांची गट क्र ./ सर्व्हे नं . ४५ यांसी मिळकत 
त्यांच्या हिश्श्यापुरती असा जप्तीचा विषय असे 

जर अवॉर्डप्रमाणे येणे रक्कम, व्याज, शासकीय अधिभार शुल्क व वसुलीसाठी झालेला खर्च इत्यादी सर्व होणारी रक्कम या आदेशाच्या 
तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत विष्णूविलास ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित यांच्याकडे भरणा केली नाही तर उपरोक्त जप्त 
केलेल्या स्थावर मिळकतीची रीतसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 
सदरचा आदेश आज दिनांक २६ मे २०१५ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे . 

अभिजीत देविदास नागपुरे , 

विशेष वसुली व विक्री अधिकारी , 

महाराष्ट्र राज्य सहकारी पतसंस्था फेडरेशन लि ., मुंबई . 
पुणे ( आंबेगाव ), २६ मे २०१५. 


४८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार ऑगस्ट ३१ ते सप्टेंबर ६ , २०१७ / भाद्र ९-१५, शके १९३९ 


उपविभागीय दंडाधिकारी यांजकडून 

जाहीरनामा 
क्रमांक एमएजी/ कावि - २८८३(१)/ २०१७.-- सोबतच्या यादीतील इसम अ. नं . १ ते ४ हे त्यांचे नावासमोर दर्शविलेल्या कारणामुळे मयत 
झाले असून त्याप्रमाणे अंतिम वर्गीकरण करून मिळणेबाबत पोलीस निरीक्षक, सांगली शहर पोलीस ठाणे यांनी फौजदारी संहिता १९७३ चे 
कलम १७४ अन्वये या कार्यालयाकडे अहवाल सादर केला आहे. खालील यादीतील इसम त्यांचे नावासमोर नमूद केलेल्या मृत्यूच्या 
कारणाखेरीज त्यांचा मृत्यू इतर कारणामुळे झालेला आहे अगर कसे अशा संबंधात कोणाची काही तक्रार असल्यास त्यांनी ही नोटीस शासन 
राजपत्रात प्रसिद्ध झालेपासून ३० दिवसांचे आत मा . उपविभागीय दंडाधिकारी, मिरज उपविभाग , मिरज जिल्हा सांगली यांचेकडे लेखी 
तक्रार करावी. 


वरील मुदतीत कोणतीही तक्रार आली नाही तर संबंधित पोलीस निरीक्षक , सांगली शहर पोलीस ठाणे यांनी सादर केल्याप्रमाणे 
यादीत नमूद केलेल्या इसमांचे आकस्मिक मयतांचे अंतिम वर्गीकरण करणेत येईल . 

सांगली शहर पोलीस ठाणे 

परिशिष्ट 
अ. क्र . नाव 

पत्ता 

मृत्यूचे कारण /विषय तपशील अ. म. र. नं . दिनांक 
१ 

२ 
१ जळीत समरी गोसावी गल्ली खणभाग, सांगली गुरूदेव स्क्रॅप मर्चट भंगार ००१/११ ०४/०२/ २०१६ 

दुकानामध्ये लाईटची वायर 
शॉर्टसर्किट होऊन आग लागून 
नुकसान . 


२ 


जळीत समरी 


०५/ ०२/ २०१६ 


हॉटेल उदय तरुण भारत 
स्टेडीयमचे समोर फायर 
फायटरजवळ, सांगली. 


उदय भोजनालयमधील असणारे ००२/ १६ 
लाईटचे वायर शॉर्टसर्किट 
झालेने जळीत 


३ 


जळीत समरी 


देवयानी बंगला, सांगली 


२७/ ०९/ २०१५ 


उदेवयानी बंगल्यातील लाईटचे ००१/ १५ 
वायर शॉर्टसर्किट झालेने जळीत 


४ 


जळीत समरी 


००६/ १४ 


१६ / १२/ २०१४ 


सना गादी रिपेअरी कारखाना शॉर्ट सर्किट होऊन जळीत 
कर्नाळ रोड , शेरी नाल्याजवळ , 
सांगली. 


मिरज , ११ ऑगस्ट २०१७ . 


जाहीरनामा 
क्रमांक एमएजी/ कावि -२८८३ ( २ ) / २०१७.-- सोबतच्या यादीतील इसम अ. नं . १ ते ४ हे त्यांचे नावासमोर दर्शविलेल्या कारणामुळे 
मयत झाले असून त्याप्रमाणे अंतिम वर्गीकरण करून मिळणेबाबत पोलीस निरीक्षक , मिरज ग्रामीण पोलीस ठाणे यांनी फौजदारी संहिता 
१९७३ चे कलम १७४ अन्वये या कार्यालयाकडे अहवाल सादर केला आहे . खालील यादीतील इसम त्यांचे नावासमोर नमूद केलेल्या मृत्यूच्या 
कारणाखेरीज त्यांचा मृत्यू इतर कारणामुळे झालेला आहे अगर कसे अशा संबंधात कोणाची काही तक्रार असल्यास त्यांनी ही नोटीस शासन 
राजपत्रात प्रसिद्ध झालेपासून ३० दिवसांचे आत मा . उपविभागीय दंडाधिकारी, मिरज उपविभाग, मिरज जिल्हा सांगली यांचेकडे लेखी 
तक्रार करावी . 


वरील मुदतीत कोणतीही तक्रार आली नाही तर संबंधित पोलीस निरीक्षक , सांगली शहर पोलीस ठाणे यांनी सादर केल्याप्रमाणे 
यादीत नमूद केलेल्या इसमांचे आकस्मिक मयतांचे अंतिम वर्गीकरण करणेत येईल . 


. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार ऑगस्ट ३१ ते सप्टेंबर ६ , २०१७ / भाद्र ९ - १५ , शके १९३९ 


४९ 


मिरज ग्रामीण पोलीस ठाणे 


परिशिष्ट 


अ. क्र . 


नाव 


पत्ता 


मृत्यूचे कारण 


अ. म. र. नं . 


दिनांक 


حه 


y 


कलाप्पा गणपती हेगडे 


नरवाड , ता . मिरज 


२४/ १४ 


०४/०४/ २०१४ 


ट्रॅक्टरला रेल्वेची धडक बसून 
त्यामध्ये गंभीर जखमी होऊन 
मयत . 


२ 


मालगाव , ता . मिरज 


विषारी औषध पिऊन मयत 


१२२/ १६ 


१२/ ११/ २०१६ 


वैशाली विजय घुळी 
आत्माराम बाळू पाटील 
गिताबाई राजू वाघमारे 


विषारी औषध पिऊन मयत 


६७/ ०६ 


२३/ ०६/ २००६ 


गुंडेवाडी , ता . मिरज 
रा . मिरज 


४ 


००६/ ९३ 


२६/ ०१/ १९९३ 


विहिरीतील पाण्यात पडून 
बुडून मयत . 


मिरज , ११ ऑगस्ट २०१७. 


जाहीरनामा 


क्रमांक एमएजी/ कावि - २८८३ (३)/ २०१७.-- सोबतच्या यादीतील इसम अ. नं . १ ते ५ हे त्यांचे नावासमोर दर्शविलेल्या कारणामुळे मयत 
झाले असून त्याप्रमाणे अंतिम वर्गीकरण करून मिळणेबाबत पोलीस निरीक्षक , तासगाव पोलीस ठाणे यांनी फौजदारी संहिता १९७३ चे कलम 
१७४ अन्वये या कार्यालयाकडे अहवाल सादर केला आहे. खालील यादीतील इसम त्यांचे नावासमोर नमूद केलेल्या मृत्यूच्या कारणाखेरीज 
त्यांचा मृत्यू इतर कारणामुळे झालेला आहे अगर कसे अशा संबंधात कोणाची काही तक्रार असल्यास त्यांनी ही नोटीस शासन राजपत्रात 
प्रसिद्ध झालेपासून ३० दिवसांचे आत मा . उपविभागीय दंडाधिकारी, मिरज उपविभाग , मिरज जिल्हा सांगली यांचेकडे लेखी तक्रार करावी . 

वरील मुदतीत कोणतीही तक्रार आली नाही तर संबंधित पोलीस निरीक्षक , तासगाव पोलीस ठाणे यांनी सादर केल्याप्रमाणे यादीत 
नमूद केलेल्या इसमांचे आकस्मिक मयतांचे अंतिम वर्गीकरण करणेत येईल . 

तासगाव पोलीस ठाणे 

परिशिष्ट 


अ . क्र . 


नाव 


पत्ता 


मृत्यूचे कारण 


अ . म .र.नं . 


दिनांक 


० 


० 


६१/ ९७ 


१२/ ०५/ १९९७ 


६६/ ०९ 


१५/ ०७/ २००९ 


३ 


००४/ १५ 


१२ / ०१/ २०१५ 


भारती नारायण शिंदे व रा. जरंडी, ता . तासगाव पाण्यात पडून बुडून मयत 
पल्लवी रामचंद्र कदम 
शालन बापूसो जाधव रा . सिद्धेवाडी, ता . तासगाव विषारी औषध सेवन केल्याने 

मयत . 
यशोदा शंकर माळी माळवाडी 

चक्कर येऊन डोकीस मार 

लागून मयत . 
कलावती हंबीरराव पाटील निमणी, ता. तासगाव ८० टक्के भाजून औषधोपचार 

सुरू असताना मयत . 
के पी वासन 

सोमवार पेठ , तासगाव, मुळगाव हृदयविकाराचा झटका येऊन 
इरनाव , ता . कन्नूर , राज्य केरळ मयत . 


४ 


००२/ १७ 


१५ / ०१/ २०१७ 


५ 


५१ / १५ 


१९ / ०५/ २०१५ 


मिरज , ११ ऑगस्ट २०१७. 


५० महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार ऑगस्ट ३१ ते सप्टेंबर ६ , २०१७ / भाद्र ९ - १५ , शके १९३९ 


जाहीरनामा 
क्रमांक एमएजी/ कावि -२८८३ (४)/ २०१७ .-- सोबतच्या यादीतील इसम अ. नं . १ ते १० हे त्यांचे नावासमोर दर्शविलेल्या कारणामुळे 
मयत झाले असून त्याप्रमाणे अंतिम वर्गीकरण करून मिळणेबाबत पोलीस निरीक्षक , सांगली ग्रामीण पोलीस ठाणे यांनी फौजदारी संहिता 
१९७३ चे कलम १७४ अन्वये या कार्यालयाकडे अहवाल सादर केला आहे . खालील यादीतील इसम त्यांचे नावासमोर नमूद केलेल्या मृत्यूच्या 
कारणाखेरीज त्यांचा मृत्यू इतर कारणामुळे झालेला आहे अगर कसे अशा संबंधात कोणाची काही तक्रार असल्यास त्यांनी ही नोटीस शासन 
राजपत्रात प्रसिद्ध झालेपासून ३० दिवसांचे आत मा . उपविभागीय दंडाधिकारी, मिरज उपविभाग , मिरज जिल्हा सांगली यांचेकडे लेखी 
तक्रार करावी. 

वरील मुदतीत कोणतीही तक्रार आली नाही तर संबंधित पोलीस निरीक्षक, सांगली ग्रामीण पोलीस ठाणे यांनी सादर केल्याप्रमाणे 
यादीत नमूद केलेल्या इसमांचे आकस्मिक मयतांचे अंतिम वर्गीकरण करणेत येईल . 

सांगली ग्रामीण पोलीस ठाणे 


परिशिष्ट 


अ. क्र . 


नाव 


पत्ता 


मृत्यूचे कारण /विषय तपशिल 


अ . म.र.नं . 


दिनांक 


१ 


जळीत समरी 


००३/ १३ 


०३/ १० / २०१३ 


२ 


जळीत समरी 


००५/ १३ 


२२/ ११/ २०१३ 


३ 


जळीर समरी 


०७ 


००२/ १४ 


०७/ १०/ २०१४ 


४ 


००४/ १६ 


२६/ ०४/ २०१६ 


___ 


जळीत समरी 
जळीत समरी 
जळीत समरी 
जळीत समरी 


कवलापूर येथील सरकारमान्य ०३ / १० / २०१३ 
देशी दारू दुकानामध्ये . 
कवलापूर गावी काळेरान २२/ ११/ २०१३ 
परिसरात . 
कसबे डिग्रज ते समडोळी ०७ / १०/ २०१४ 
रोडवर शेतजमीन गट नं . 
६२९ मध्ये . 
शिरगाव कवठे. ता . तासगाव । २६/ ०४/ २०१६ 
नांद्रे ग. नं. ३०४ मध्ये २६ / ११/ २०१५ 
कवलापूर हद्दीत ग. नं . १८३० / १ १८ / ०८ /१५ 
कसबे डिग्रज समडोळी १०/ १२/ २०१४ 
रोडवरील बन्सी पेपर मिल 
आवारात . 
मौजे डिग्रज ग. नं . १८८ , २२ / ०३/ २०११ 
बुधगाव बाजार पेठेतील माऊली १७/ १० / २०१६ 
ड्रेसेस दुकान. 
पदमा टॉकीज मागे स्वप्नील ०६ / ०२/२०१६ 
ट्रॉन्सपोर्ट सांगलीचे ऑफीसमध्ये 


००५/ १५ 
००२ / १५ 


२६/ ११/ २०१५ 
१८/ ०८ / २०१५ 


७ 


००४ / १४ 


१०/ १२/ २०१४ 


० 


००१/ ११ 


२२/ ०३/ २०११ 


जळीत समरी 
जळीत समरी 


९ 


००५ / १६ 


१७/ १०/ २०१६ 


१० 


जळीत समरी 


००३/ १६ 


०६/ ०२/ २०१६ 


मिरज , ११ ऑगस्ट २०१७ . 


जाहीरनामा 
क्रमांक एमएजी/ कावि - २८८३ (५)/ २०१७.-- सोबतच्या यादीतील इसम अ. नं . १ ते ७ हे त्यांचे नावासमोर दर्शविलेल्या कारणामुळे मयत 
झाले असून त्याप्रमाणे अंतिम वर्गीकरण करून मिळणेबाबत पोलीस निरीक्षक , कवठेमहांकाळ पोलीस ठाणे यांनी फौजदारी संहिता १९७३ चे 
कलम १७४ अन्वये या कार्यालयाकडे अहवाल सादर केला आहे. खालील यादीतील इसम त्यांचे नावासमोर नमूद केलेल्या मृत्यूच्या 
कारणाखेरीज त्यांचा मृत्यू इतर कारणामुळे झालेला आहे अगर कसे अशा संबंधात कोणाची काही तक्रार असल्यास त्यांनी ही नोटीस शासन 
राजपत्रात प्रसिद्ध झालेपासून ३० दिवसांचे आत मा . उपविभागीय दंडाधिकारी, मिरज उपविभाग, मिरज जिल्हा सांगली यांचेकडे लेखी 
तक्रार करावी. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार ऑगस्ट ३१ ते सप्टेंबर ६, २०१७ / भाद्र ९ - १५ , शके १९३९ 


५१ 


वरील मुदतीत कोणतीही तक्रार आली नाही तर संबंधित पोलीस निरीक्षक , कवठेमहांकाळ पोलीस ठाणे यांनी सादर केल्याप्रमाणे 
यादीत नमूद केलेल्या इसमांचे आकस्मिक मयतांचे अंतिम वर्गीकरण करणेत येईल . 


कवठेमहांकाळ पोलीस ठाणे 

परिशिष्ट 


अ . क्र . 


नाव 


पत्ता 


मृत्यूचे कारण 


अ. म. र. नं . 


दिनांक 


१ 


जळीत समरी 


००३/ १६ 


०९ / ०४/ २०१६ 


विठुरायाचीवाडी ता . क . म . 
गाव हद्दीत , गट नं . १८१ . 


उसाचे पाल्याचे गट्टे इलेक्ट्रीक 
पोलवरील ताऱ्यांच्या ठिणग्या 
पडून जळून खाक . 


२ 


जळीत समरी 


२२ / ०३ / २०१६ 


विठुरायाचीवाडी, ता . क . म. 
गाव हद्दीत गट नं . ५३० . 


३ 


जळीत समरी 


घाटनांद्रे येथील पवनचक्की । 
क्र . एन - ६१ . 


उसाचे खोडव्याचे कोंब व ड्रीप्स ००२/१६ 
इलेक्ट्रीक पोलवरील ताऱ्यांच्या 
ठिणग्या पडून जळून खाक . 
पवनचक्कीमध्ये तयार झालेली ००२/ १५ 
वीज तारेतून शॉर्ट होऊन 
विजेच्या ठिणग्या पडून पवन 
चक्कीचा कपॅसिटर पॅनेल खराब 
झाला. 


२५/ ०५/ २०१५ 


४ 


जळीत समरी 


२२ / १० / २०१५ 


विठुरायाचीवाडी ता . क . म . 
गाव हद्दीत गट नं . ६६८ 


मक्याच्या वैरणीचे ८०० ते ९०० ००३/ १५ 
पेंड्यांचे लावून ठेवलेले ३ गंजे 
जळून खाक . 


५ 


०१/ ०५/२०१४ 


६ 


जळीत समरी 

देशिंग गावचे हद्दीत जॉलीबोर्ड वातावरणातील वाढलेल्या ००१/ १४ 
लि . कंपनी . 

तापमानामुळे बग्यासने पेट घेऊन 
धनाजी आनंदा कुंभार अग्रण धुळगाव 

विषारी औषध सेवन करून ४६/ ०७ 

आत्महत्याने मृत्यू . 
सालाबाई बाळासाहेब पाटील चुडेखिंडी ता . क . म . पाण्यात पडून बुडून मयत ९७/ ९८ 


०५/ ०८ / २००७ 


७ 


०१ / १२ / १९९८ 


मिरज , ११ ऑगस्ट २०१७ . 


जाहीरनामा 


क्रमांक एमएजी/ कावि -२८८३ (६)/२०१७. -- सोबतच्या यादीतील इसम अ. नं . १ ते ३ हे त्यांचे नावासमोर दर्शविलेल्या कारणामुळे मयत 
झाले असून त्याप्रमाणे अंतिम वर्गीकरण करून मिळणेबाबत पोलीस निरीक्षक , मिरज शहर पोलीस ठाणे यांनी फौजदारी संहिता १९७३ चे 
कलम १७४ अन्वये या कार्यालयाकडे अहवाल सादर केला आहे . खालील यादीतील इसम त्यांचे नावासमोर नमूद केलेल्या मृत्यूच्या 
कारणाखेरीज त्यांचा मृत्यू इतर कारणामुळे झालेला आहे अगर कसे अशा संबंधात कोणाची काही तक्रार असल्यास त्यांनी ही नोटीस शासन 
राजपत्रात प्रसिद्ध झालेपासून ३० दिवसांचे आत मा . उपविभागीय दंडाधिकारी, मिरज उपविभाग , मिरज जिल्हा सांगली यांचेकडे लेखी 
तक्रार करावी. 


वरील मुदतीत कोणतीही तक्रार आली नाही तर संबंधित पोलीस निरीक्षक , मिरज शहर पोलीस ठाणे यांनी सादर केल्याप्रमाणे यादीत 
नमूद केलेल्या इसमांचे आकस्मिक मयतांचे अंतिम वर्गीकरण करणेत येईल . 


५२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार ऑगस्ट ३१ ते सप्टेंबर ६ , २०१७ / भाद्र ९-१५, शके १९३९ 


मिरज शहर पोलीस ठाणे 


परिशिष्ट 


अ. क्र . 


नाव 


पत्ता 


मृत्यूचे कारण 


अ. म. र.नं . 


दिनांक 


शंकर शिवाजी कोष्टी 


रा. समतानगर , मिरज 


गळफास लाऊन घेऊन आत्महत्या १२८/ ०४ 


०८/ १० / २००४ 


२ 


संदिप नारायण मधुरकर 


रेवणी गल्ली, मिरज 


७२/ ०८ 


२७/ ०६/ २००८ 


विषारी औषध सेवन करून 
आत्महत्या . 


३ 


शैलेंद्र महादेव लुगडे 


गुरुवार पेठ , सांगली वेस , 


अति दारू सेवन केलेने अपघाती ००७/१० 


२३/०१/ २०१० 


मिरज . 


मिरज , ११ ऑगस्ट २०१७ . 


जाहीरनामा 
क्रमांक एमएजी/ कावि - २८८३ (७)/२०१७. -- सोबतच्या यादीतील इसम अ. नं . १ ते १ हे त्यांचे नावासमोर दर्शविलेल्या कारणामुळे मयत 
झाले असून त्याप्रमाणे अंतिम वर्गीकरण करून मिळणेबाबत पोलीस निरीक्षक , एमआयडीसी कुपवाड पोलीस ठाणे यांनी फौजदारी संहिता 
१९७३ चे कलम १७४ अन्वये या कार्यालयाकडे अहवाल सादर केला आहे. खालील यादीतील इसम त्यांचे नावासमोर नमूद केलेल्या मृत्यूच्या 
कारणाखेरीज त्यांचा मृत्यू इतर कारणामुळे झालेला आहे अगर कसे अशा संबंधात कोणाची काही तक्रार असल्यास त्यांनी ही नोटीस शासन 
राजपत्रात प्रसिद्ध झालेपासून ३० दिवसांचे आत मा . उपविभागीय दंडाधिकारी, मिरज उपविभाग, मिरज जिल्हा सांगली यांचेकडे लेखी 
तक्रार करावी . 
___ वरील मुदतीत कोणतीही तक्रार आली नाही तर संबंधित पोलीस निरीक्षक , एमआयडीसी कुपवाड पोलीस ठाणे यांनी सादर 
केल्याप्रमाणे यादीत नमूद केलेल्या इसमांचे आकस्मिक मयतांचे अंतिम वर्गीकरण करणेत येईल . 

एमआयडीसी कुपवाड पोलीस ठाणे 

परिशिष्ट 
अ . क्र . नाव 

पत्ता 

मृत्यूचे कारण /विषय तपशिल अ. म. र. नं . दिनांक 


१ 


कमल सदाशिव मुरडे 


बजरंगनगर , कुपवाड 


भाजून अपघाती मृत्यू 


३४/ ०९ 


०८ / ०८ / २००९ 


मिरज , ११ ऑगस्ट २०१७. 


जाहीरनामा 


क्रमांक एमएजी/ कावि - २८८३ ( ८ )/ २०१७. -- सोबतच्या यादीतील इसम अ. नं . १ ते ४ हे त्यांचे नावासमोर दर्शविलेल्या कारणामुळे मयत 
झाले असून त्याप्रमाणे अंतिम वर्गीकरण करून मिळणेबाबत पोलीस निरीक्षक, महात्मा गांधी चौक पोलीस ठाणे यांनी फौजदारी संहिता १९७३ 
चे कलम १७४ अन्वये या कार्यालयाकडे अहवाल सादर केला आहे. खालील यादीतील इसम त्यांचे नावासमोर नमूद केलेल्या मृत्यूच्या 
कारणाखेरीज त्यांचा मृत्यू इतर कारणामुळे झालेला आहे अगर कसे अशा संबंधात कोणाची काही तक्रार असल्यास त्यांनी ही नोटीस शासन 
राजपत्रात प्रसिद्ध झालेपासून ३० दिवसांचे आत मा . उपविभागीय दंडाधिकारी, मिरज उपविभाग , मिरज जिल्हा सांगली यांचेकडे लेखी 
तक्रार करावी. 

वरील मुदतीत कोणतीही तक्रार आली नाही तर संबंधित पोलीस निरीक्षक , महात्मा गांधी चौक पोलीस ठाणे यांनी सादर केल्याप्रमाणे 
यादीत नमूद केलेल्या इसमांचे आकस्मिक मयतांचे अंतिम वर्गीकरण करणेत येईल . 


. 


O 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार ऑगस्ट ३१ ते सप्टेंबर ६ , २०१७ / भाद्र ९ - १५ , शके १९३९ 


५३ 


महात्मा गांधी चौक पोलीस ठाणे 


परिशिष्ट 


नाव 


पत्ता 


मृत्यूचे कारण /विषय तपशिल 


अ. म.र.नं . 


दिनांक 


अ. क्र . 

१ 


४ 


Y 


२ 
जळीत समरी 


१ 


शिवाजीनगर , सातपुते प्लॉट , । 
मिरज . 


००२/ १६ 


२५ / ०३ / २०१६ 


ट्रकचे केबीनमधील बॅटरीचे 
शॉर्टसर्किट होऊन अकस्मात 
आग लागून मालट्रक 
नं . एमएच - १० झेड - २६७१ चे 
नुकसान . 


२ 


सुमन गोविंद वायदंडे 


स्वाजावस्ती, मिरज 


०५/ ०३/ २०१७ 


डोकीची शीर ते फुफ्फुसाची शीर ००६ / १७ 
फुगून मयत . 
टी . बी. आजाराने मयत ५९ / १६ 
विषारी औषध सेवन केलेने मयत ००९ / १७ 


३ 
४ 


इब्राहीम लालसाब शेख 
रमेश रंगराव बनसोडे 


रा. कुंडल , ता . पलूस 
कोल्हापूर चाळ, मिरज 


२० / ११ / २०१६ 
२२/ ०३/ २०१७ 


मिरज , ११ ऑगस्ट २०१७ . 


जाहीरनामा 


क्रमांक एमएजी/ कावि -२८८३ (९ )/ २०१७.-- सोबतच्या यादीतील इसम अ. नं . १ ते ४२ हे त्यांचे नावासमोर दर्शविलेल्या कारणामुळे 
मयत झाले असून त्याप्रमाणे अंतिम वर्गीकरण करून मिळणेबाबत पोलीस निरीक्षक , मिरज लोहमार्ग पोलीस ठाणे यांनी फौजदारी संहिता 
१९७३ चे कलम १७४ अन्वये या कार्यालयाकडे अहवाल सादर केला आहे. खालील यादीतील इसम त्यांचे नावासमोर नमूद केलेल्या मृत्यूच्या 
कारणाखेरीज त्यांचा मृत्यू इतर कारणामुळे झालेला आहे अगर कसे अशा संबंधात कोणाची काही तक्रार असल्यास त्यांनी ही नोटीस शासन 
राजपत्रात प्रसिद्ध झालेपासून ३० दिवसांचे आत मा. उपविभागीय दंडाधिकारी, मिरज उपविभाग, मिरज जिल्हा सांगली यांचेकडे लेखी 
तक्रार करावी. 

वरील मुदतीत कोणतीही तक्रार आली नाही तर संबंधित पोलीस निरीक्षक, मिरज लोहमार्ग पोलीस ठाणे यांनी सादर केल्याप्रमाणे 
यादीत नमूद केलेल्या इसमांचे आकस्मिक मयतांचे अंतिम वर्गीकरण करणेत येईल . 

मिरज लोहमार्ग पोलीस ठाणे 

__ परिशिष्ट 
अ . क्र . 

मृत्यूचे कारण /विषय तपशिल अ.म. र. नं . दिनांक 


नाव 


पत्ता 


२ 


१ 


डॉ . केशव पांडूरंग नातू 


४९ / ११ 


०२/ ०५/ ११ 


२ 


अक्काताई मार्तंड लोंढे 


अक्व 


३३/ ११ 


२६/ ०३/ २०११ 


३ 


रावसाहेब तिपान्ना खोत 


५०९ , मानस शिवशक्ती व्यायाम अपघाती मृत्यू 
शाळेसमोर , सांगली. 
रा . मु. पो . रूकडी, नैसर्गिक मृत्यू 
ता . हातकणंगले , जि . कोल्हापूर . 
रा . शमनेवाडी, ता . चिकोडी, अपघाती मृत्यू 
जि . बेळगाव . 
मु . पो . मौ . डिग्रज 

अपघाती मृत्यू 
नमूद नाही 

नैसर्गिक मृत्यू 
नमूद नाही 

अपघाती मृत्यू 


२५ / १२ 


२० / ०२/ १२ 


४ 


९६/ ११ 


प्रदिप सुधाकर पांढरे 
अनोळखी पुरुष 
अनोळखी पुरुष 


०६/ ०९ / ११ 
११/ ०५ / ११ 


५४/ ११ 


- 


६ 


९६ / १० 


२६ / ११/ १० 


५४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार ऑगस्ट ३१ ते सप्टेंबर ६, २०१७ / भाद्र ९- १५ , शके १९३९ 


परिशिष्ट --चालू 


LAT 


१३६ / ११ 


०७ / १२/ ११ 


५० / ११ 


४७/ ११ 


१०० / १० 


०६ / ०५ /११ 
२९ / ०४/ ११ 
०३/ १२/ १० 
१३/ ०१/ १२ 
०५ / ११/ १० 


००९ / १२ 


०९५/ १० 


१३ 


०२९ / ११ 


१३/ ०३/ ११ 


०६९ / ११ 


०७/ ०६/ ११ 


१३४ / ११ 


२१/ ११/ ११ 


३७/ ११ 


०७ / ४ / ११ 


०१२ / ११ 


१३/ ०२/ ११ 


६१/ ११ 


२१/ ०५/ ११ 
२५ / ०१/ १२ 


०१३/ १२ 


२० 


११२/ ११ 


०७/ १० / २०११ 


२१ 


०११/ १२ 


१६/ ०१/ २०१२ 


अनोळखी पुरुष नमूद नाही 

अपघाती मृत्यू 
अनोळखी पुरुष नमूद नाही 

अपघाती मृत्यू 
अनोळखी पुरुष नमूद नाही 

अपघाती मृत्यू 
अनोळखी पुरुष नमूद नाही 

नैसर्गिक मृत्यू 
शेखर मिराप्पा व्हटगीरे रा. हुबळी 

अपघाती मृत्यू 
कृष्णा यल्लाप्पा चलवादी रा. रामानंदनगर , किर्लोस्कर- नैसर्गिक मृत्यू 

वाडी, ता . पलूस , जि . सांगली . 
महेबुब गौससाब दळवाई । फिरस्ता 

नैसर्गिक मृत्यू 
अनोळखी पुरुष नमूद नाही 

नैसर्गिक मृत्यू 
संजय पापा दबडे इनामधामणी 

नैसर्गिक मृत्यू 
अनोळखी पुरुष नमूद नाही 

नैसर्गिक मृत्यू 
अनोळखी पुरुष नमूद नाही 

नैसर्गिक मृत्यू 
रविंद्र सुरगोंडा पाटील मु . पो . बोलवाड 

नैसर्गिक मृत्यू 
अनोळखी पुरुष नमूद नाही 

नैसर्गिक मृत्यू 
प्रभावती पंडीत कल्याणकर एस . टी . स्टँडसमोर , कल्याणकर रेल्वे गाडीखाली आत्महत्या 

कॉम्प्लेक्ससमोर , सांगली. 
सुर्याजी बापू जाधव जाधववाडी, ता . खानापूर अपघाती मृत्यू 
अनोळखी पुरुष नमूद नाही 

नैसर्गिक मृत्यू 
अनोळखी स्त्री 

नैसर्गिक मृत्यू 
अनोळखी पुरुष 

नैसर्गिक मृत्यू 
संभाजी रंगराव भोसले रा . दुधोंडी, ता . पलूस , अपघाती मृत्यू 

जि . सांगली. 
अनोळखी पुरुष 

नैसर्गिक मृत्यू 
गणपती भैरू सावंत रामानंदनगर , ता . पलूस रेल्वे अपघाती मृत्यू 
अनोळखी स्त्री 

नैसर्गिक मृत्यू 
अनोळखी पुरुष 

नैसर्गिक मृत्यू 
सदाशिव भरमाप्पा खोत अंकलखोप, ता . पलूस अपघाती मृत्यू 
अनोळखी पुरुष 

नैसर्गिक मृत्यू 
अनोळखी पुरुष 

अपघाती मृत्यू 
अनोळखी पुरुष 

अपघाती मृत्यू 
अनोळखी पुरुष 

नैसर्गिक मृत्यू 
मसाईबी बरकत मुजावर पेठभाग , मुजावर गल्ली, वाळवा अपघाती मृत्यू 
अनोळखी पुरुष 

नैसर्गिक मृत्यू 
नजीर याकुब मुल्ला रेल्वे कॉर्टर्स , सातारा 

नैसर्गिक मृत्यू 


७८ / ११ 


१९ /०७/ २०११ 


१०८ / ११ 


००१/ १२ 


०१/ १०/ २०११ 
३१/ १२/ २०११ 
२५/ ०८/ २०११ 


२५ 


९०/ ११ 


२६ 


०१४/ १२ 
०२६/ १२ 
००८/ १२ 
००३/ ११ 
१३२/ ११ 


२६/ ०१/ २०१२ 
१९/ ०२/ २०१२ 
१२/०१/ २०१२ 
१९ / ०१/ २०११ 
१८ / ११/ २०११ 


००१/ ११ 


३२ 


७० / ११ 


३३ 


०२७/ ११ 
०८०/ ११ 
०७४/ ११ 
०४२ / १२ 


०७/ ०१/ २०११ 
१०/ ०६/ २०११ 
११/ ०३/ २०११ 
०९ /०८/ २०११ 
२७/ ०६/ २०११ 
२२/ ०४/ २०१२ 
२१/ ०५/ २०१२ 


४७/ १२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार ऑगस्ट ३१ ते सप्टेंबर ६, २०१७ / भाद्र ९- १५ , शके १९३९ ५५ 


परिशिष्ट -- चालू 


६५/ १२ 
१०१/ १२ 


१०/ ०७/ २०१२ 
०३/ ११/ २०१२ 


३८ अनोळखी पुरुष 

टी . बी . च्या आजाराने मयत 
३९ जगदीशचंद्र जलबोला बर्मन मिसबील, ता. अलीपूर, डौर , अघपाती मृत्यू 

जि . जैलपायगुडी , रा. प. बंगाल . 
अनोळखी पुरुष 

टी . बी . च्या आजाराने मयत 
अनोळखी पुरुष 

नैसर्गिक मृत्यू 
४२ अनोळखी पुरुष 

टी . बी . च्या आजाराने मयत 
मिरज , ११ ऑगस्ट २०१७. 


४० 


७५ / १२ 


४१ 


अनोट 


६४/ १२ 
३९ / १२ 


१४/ ०८ / २०१२ 
१० / ०७/ २०१२ 
१२/ ०४/ २०१२ 


जाहीरनामा 
क्रमांक एमएजी/ कावि - २८८३ (१०)/ २०१७.- - सोबतच्या यादीतील इसम अ. नं . १ ते ४ हे त्यांचे नावासमोर दर्शविलेल्या कारणामुळे 
मयत झाले असून त्याप्रमाणे अंतिम वर्गीकरण करून मिळणेबाबत पोलीस निरीक्षक, विश्रामबाग पोलीस ठाणे यांनी फौजदारी संहिता १९७३ 
चे कलम १७४ अन्वये या कार्यालयाकडे अहवाल सादर केला आहे. खालील यादीतील इसम त्यांचे नावासमोर नमूद केलेल्या मृत्यूच्या 
कारणाखेरीज त्यांचा मृत्यू इतर कारणामुळे झालेला आहे अगर कसे अशा संबंधात कोणाची काही तक्रार असल्यास त्यांनी ही नोटीस शासन 
राजपत्रात प्रसिद्ध झालेपासून ३० दिवसांचे आत मा . उपविभागीय दंडाधिकारी, मिरज उपविभाग , मिरज जिल्हा सांगली यांचेकडे लेखी 
तक्रार करावी . 

वरील मुदतीत कोणतीही तक्रार आली नाही तर संबंधित पोलीस निरीक्षक , विश्रामबाग पोलीस ठाणे यांनी सादर केल्याप्रमाणे यादीत 
नमूद केलेल्या इसमांचे आकस्मिक मयतांचे अंतिम वर्गीकरण करणेत येईल . 

विश्रामबाग पोलीस ठाणे 


परिशिष्ट 


अ . क्र . 


नाव 


पत्ता 


मृत्यूचे कारण /विषय तपशिल 


अ . म. र. नं . 


दिनांक 


१ 


जळीत समरी 


२४ / ०४/ २०१४ 


जळीत समरी 


१० / १० / २०१५ 


हरिप्रिया अपार्टमेंट , बापट मळा, हुंडाई सँट्रो गाडी नं . एमएच १४ , ००१/ १४ 
सांगली पार्किंग ठिकाणी. बीसी ८८५७, मो. सा . नं . 

एमएच - ०९ , बीएच १८५७ 
हिरोहोंडा मो . सा . एमएच 

११ डी - ७९३० . 
जयश्री अपार्टमेंट , सावरकर बजाज बॉक्सर मोटारसायकल ००२/ १५ 
मार्ग- १, विश्रामबाग , सांगली. नं . एमएच - ११, एन - १५२९ , 

जळीत . 
कुपवाड रोड , कोंडके मळा, गळफास लावून घेऊन ७३/ १० 
पार्वतीनगर, सांगली. 

आत्महत्या . 
रविवार पेठ, माधवनगर , सांगली विषारी औषध प्राशन केल्याने १२० / १२ 

मयत . 


३ 


लक्ष्मण सिद्राम व्हनमोरे 


२८ / ०९ / २०१० 


४ 


कुसुम कृष्णा यादव 


२६/११/ २०१३ 


डॉ . विकास खरात , 
उपविभागीय दंडाधिकारी, 
मिरज उपविभाग, मिरज . 


मिरज, ११ ऑगस्ट २०१७ . 


५६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार ऑगस्ट ३१ ते सप्टेंबर ६ , २०१७ / भाद्र ९-१५, शके १९३९ 

उपविभागीय दंडाधिकारी यांजकडून 

जाहीर निवेदन 
क्रमांक एमएजी / कावि- ८४१ / २०१७.--या निवेदनाद्वारे तमाम लोकांना कळविणेत येते की, खालील परिशिष्टात नमूद केलेले इसम हे आकस्मिकरित्या 
मयत झाले असून त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेले कारणास्तव मयत झालेमुळे अंतिम वर्गीकरण करून मिळणेबाबत पोलीस निरीक्षक , पलूस, कुंडल , 
भिलवडी, कडेगाव , चिंचणी, वांगी यांनी उपविभागीय पोलीस अधिकारी, विटा /तासगाव यांचेमार्फत प्रकरणे या कार्यालयाकडे सादर केलेली आहेत. 
मयताचे नावासमोर दर्शविलेल्या कारणाखेरीज अन्य कारणास्तव त्यांचा मृत्यू झाला असलेस त्याबद्दल काही तक्रार असलेस ही नोटीस प्रसिद्ध इ 
गालेपासून पंधरा दिवसाचे आत इकडील कार्यालयाकडे लेखी तक्रार करणेत यावी. मुदतीत कोणतीही तक्रार प्राप्त झाली नाही तर कोणाचीही काहीही 
तक्रार अगर हरकत नाही असे समजून उपविभागीय पोलीस अधिकारी यांचे अहवालानुसार अंतिम वर्गीकरण करणेबाबत पुढील कार्यवाही करणेत 
येईल व त्यानंतर कोणाचीही कोणतीही तक्रार विचारात घेतली जाणार नाही याची नोंद घ्यावी . 

अनुसूची 
अ . नं . एसआर मयताचे नाव 

मयताचे गाव मयताची 

मयताचे कारण 
नंबर 

तारीख 


ا 


ه 


ه 


१ 


ه 


ه 


२०६/ २०१६ श्री . प्रतिक वर्धमान कळंत्रे रा. दुधोंडी, ता . पलूस 
१९४/२०१६ कु . प्राजक्ता संजय पाटील रा . नागराळे, ता . पलूस 
१८१/२०१६ श्री . बापू रामा रास्कर रा . घोगाव , ता . पलूस 
२०७/ २०१६ श्री. महादेव बापू जाधव ___ रा. सांडगेवाडी, ता. पलूस 
१६२ /२०१६ श्रीमती सुवर्णा संपतराव पवार रा. पलूस , ता. पलूस 
१७४/२०१६ श्री. राहूल सर्जेराव येसूगडे रा. पलूस , ता. पलूस 
१६४/ २०१६ श्रीमती आनंदी हिंदूराव पवार रा. रामानंदनगर , ता . पलूस 


ه 


م 


७ 


८ 


१४२ / २०१६ श्री . सुर्यकांत पांडूरंग शेंडगे 


रा. पलूस , ता . पलूस 


९ 
१० 


१९२/ २०१६ श्री . शिवाजी कृष्णा मोरे 
२०४/ २०१७ श्री . बाळू दगडू कांबळे 


रा . पलूस , ता . पलूस 
रा . येळावी , ता. तासगाव 


०१/ ०२/ २०१७ गळफास घेऊन आत्महत्या 
०९/ ०१/ २०१७ गळफास घेऊन आत्महत्या 
१२ / ०८ / २०१५ कोणतेतरी औषध सेवन केलेने मयत 
०४/ ०१/ २०१७ हृदयविकाराचा झटका आलेने मयत 
०५/ १० / २०१५ सर्पदंश होऊन मयत 
२२/०७/ २०१६ न्यूमोनिया आजाराने मयत 
३० / ०९ / २०१६ नदीचे पात्रातील पाण्यात उडी मारून 

आत्महत्या . 
२९ / ०८ / २०१५ दारूचे नशेत विषारी औषध प्राशन 

करून मयत . 
२९ / ११ /२०१६ गळफास लावून घेऊन मयत 
०१/ १२/ २०१६ अति दारूचे व्यसनामुळे फुप्फुसास 

सूज येऊन मयत . 
०४/०६/ २०१५ अति दारू सेवनाने मयत 
२८ / ०७/ २०१५ हृदय रक्तवाहिन्यांचा प्रवाह बंद 

होऊन मयत . 
२६/ ११ / २०१६ ९९ टक्के भाजून मयत 
१८ / ०२/२०१६ हृदयाचा झटका येऊन मयत 
२९ / ०४/ २०१६ ९५ टक्के भाजलेने मयत 
०१/०१८ / २०१६ हृदयविकाराचे तीव्र झटक्याने मयत 
०५/ ०२ / २०१७ हृदयक्रिया ( ॲटेक) बंद पडल्याने 


११ 
१२ 


१२३ / २०१६ श्री . बाळू चंद्राप्पा पेठारे रा. भिलवडी, ता . पलूस 
११६ / २०१६ श्रीमती सोनाबाई बाळासो जाधव रा . पुणदी, ता . पलूस 


१३ 


१६ 


१८२/ २०१७ श्रीमती अंजना शामराव माने रा. कुंडल , ता . पलूस 
२१४ / २०१७ श्री . शिवाजी दाजी यादव रा. कोतवडे, ता . कडेगाव 
१२७ / २०१६ श्रीमती संध्या बाळू सागरे रा. रामापूर , ता . कडेगाव 
१६० / २०१६ श्री . कैलास यशवंत पोळ रा. वांगी, ता . कडेगाव 
२११ / २०१७ श्री . कुंभार भिमराव भिंगारदिवे रा. चैतन्यनगर , पलूस , 

ता . पलूस . 
२०२/ २०१७ श्रीमती उषा रवि पलूसकर रा. पलूस, ता . पलूस 


१७ 


मयत . 


१८ 


१४/०५/ २०१६ पतीचे आजारास कंटाळून पाण्यात 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार ऑगस्ट ३१ ते सप्टेंबर ६, २०१७ / भाद्र ९- १५ , शके १९३९ ५७ 


१ 


LAT 


१९ 


२० 


२१ 


२२ 
२३ 
२४ 


२५ 


परिशिष्ट -- चालू 
२ 
( धोत्रे ) 

उडी टाकून मयत . 
१८६/ २०१७ श्री . रामचंद्र शंकर जाधव 

०२/ ०५/२०१५ खोकल्याचे औषध समजून हार्पिक 

लिक्वीड प्यायल्याने फुप्फुस खराब 

होऊन मयत . 
२०१/ २०१७ श्री . राजेंद्र बाबूराव कत्ते रा . रामानंदनगर, पलूस २१/ १२/ २०१६ लहान आतड्यास गँगरीन होऊन 
ता . पलूस . 

मयत. 
१४९ / २०१६ श्री . अरविंद वसंत आरविलकर रा . आमणापूर , ता . पलूस २९ / ०८ / २०१६ फुप्फुसास सूज येऊन जंतू संसर्ग 

होऊन मयत. 
१६३/ २०१७ श्री . दत्तात्रय रंगराव पवार रा. सांडगेवाडी, ता . पलूस ०१/ ०७/ २०१५ गळफास घेऊन आत्महत्या 
१७५/ २०१७ श्रीमती सुनिता सदाम देवकुळे रा. तुरची, ता . तासगाव २८/११/ २०१६ मेंदूत रक्तस्राव होऊन मयत 
१३३ / २०१६ श्री . योगेश अरविंद पाटील रा. मोराळे, ता . पलूस ३० / ०८ / २०१५ नैराश्येपोटी न्यूऑन नावाचे तणनाशक 

औषध प्राशन करून मयत . 
१६५ / २०१७ श्री . बाळासो मारूती मदने रा. बुर्ली, ता . पलूस २९/ १० / २०१६ दारूचे नशेत गळफास घेऊन 

आत्महत्या . 
१३२ / २०१६ श्री . वैभव शंकर कणसे रा. येतगाव , ता . कडेगाव २१/ ०५/ २०१६ पडून पाय फॅक्चर होऊन पोटास 

मार लागून मयत . 
२१५/ २०१७ श्री . प्रशांत ऊर्फ शंकर अरुण रा . नेवरी , ता . कडेगाव ५/ ११/ २०१६ दारूचे नशेत गळफास घेऊन 
देवकुळे. 

आत्महत्या . 
२१२/ २०१७ श्री . बाबासो विलास कांबळे रा . नेवरी, ता . कडेगाव ०८ / १२/ २०१६ दोरीने गळफास लावून घेऊन मयत 
१५१ / २०१६ श्री . कालीदास भगवान चव्हाण रा . नेवरी, ता . कडेगाव २४/ ०९ / २०१६ फुप्फुसात पू होऊन मयत 
१७२ / २०१६ श्रीमती सुजाता सुरेश ताटे रा. नेर्ली, ता . कडेगाव २९ / ११/ २०१६ पाण्यात उडी टाकून मयत 
२०८/ २०१७ श्री . ओंकार विनायक पवार रा. दत्तनगर, कर्नाळ रोड , ११/ ०२/ २०१७ मोटार सायकल स्लीप होऊन 
सांगली. 

डोकीस मार लागून मयत . 
१९६/ २०१७ श्री . गणेश विश्वास शिंदे रा. सावंतपूर , ता . पलूस १७/ ०१/ २०१७ हृदयविकाराचा तीव्र झटका आलेने 

मयत . 
१९०/ २०१७ श्री . त्र्यंबक खाशाबा कराळे रा. येवलेवाडी , ता . कडेगाव ०४/ ११ / २०१६ अॅटॅक , किडणी व लिव्हर खराब 

होऊन मयत . 
१५० / २०१६ श्री . विठ्ठल तातोबा महाडीक रा. नेवरी, ता . कडेगाव ११/ ०८/ २०१५ न्यूवॉन विषारी औषध प्राशन करून 


२६ 


२७ 


२८ 
२९ 


३१ 


३२ 


३३ 


३४ 


मयत . 


३५ 


३६ 


१५० / २०१६ श्री . राम ऊर्फ कालीदास रा. खेराडेवांगी, ता . कडेगाव २८/ ०५/ २०१५ कोणतेतरी विषारी औषध सेवन केलेने 
परशुराम सुर्यवंशी. 

मयत . 
२१३/ २०१७ श्री . पंजाबराव उमराव चव्हाण रा . औंढा, सैलाणीनगर , १६/ ०१/ २०१७ इलेक्ट्रीक शॉक लागून मयत 

जि . हिंगोली, सध्या हणमंत 

वडिये, ता . कडेगाव . 
११३/ २०१६ श्री . बाळासाहेब जगन्नाथ रा . हिंगणगाव बु., २५/ ०६/ २०१६ हृदयविकाराचे तीव्र झटक्याने 
गायकवाड . ता . कडेगाव 

औषधउपचारापूर्वी मयत . 


३७ 


५८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार ऑगस्ट ३१ ते सप्टेंबर ६, २०१७ / भाद्र ९- १५ , शके १९३९ 


परिशिष्ट- चालू 


१ 


२ 
३२/ २०१६ श्रीमती सायली सर्जेराव माहिते 
१४६/ २०१६ श्रीमती लिलाबाई शिवाजी पवार 


३८ 


0 


३९ 


४० 
४१ 


११९/ २०१६ श्री . शंकर लक्काप्पा नाईक 
१९५/ २०१७ श्री . दिनकर गणपती माने 


रा. सोहोली, ता . कडेगाव १७/ ०२/ २०१५ विषारी औषध सेवन करून मयत 
रा. उपाळे ( मा .) , ता . कडेगाव ३१/०८ / २०१६ चक्कर येऊन पडून डोकीस मार 

लागून मयत . 
रा . सावंतपूर , ता . पलूस ०१/ ०५/ २०१६ गळफास लावून घेऊन मयत 
रा. सांडगेवाडी , ता . पलूस २७ / ११ / २०१६ अंगावर रॉकेल ओतून पेटवून घेऊन 

आत्महत्या . 
रा . वसगडे, ता . पलूस १३/ १०/ २०१६ गळफास घेऊन आत्महत्या 
रा . कावजी खोतवाडी, २० / ०२/ २०१७ मोटार सायकल स्लीप होऊन 
ता . मिरज , जि . सांगली. 

कॅनोलमध्ये पडून डोकीस मार लागून 


४२ 
४३ 


१६१/ २०१६ श्री . नितीन आशोक सावंत 
२०९/ २०१७ श्री . पंढरीनाथ कृष्णा शिंदे 


मयत . 


१६/ ०१/ २०१७ गळफास घेऊन आत्महत्या 


४४ 
४५ 


१८०/ २०१७ श्रीमती सारिका परशुराम अर्जने रा. वसगडे, ता . पलूस 
१७८ / २०१७ श्री. जगन्नाथ बाबु गडदे रा . ब्रम्हनाळ, ता. पलूस । 


२६/ ०७/ २०१५ फुप्फुसाला सूज येऊन 

श्वासोश्वासाला अडथळा होऊन 
मयत. 


४६ 


४७ 


४८ 


४९ 


५० 


५१ 


२०३/ २०१७ श्री . पांडुरंग शंकर मेटकरी रा. वसगडे, ता . पलूस ०१/ ०३/ २०१७ दारूचेनशेत रेल्वेखाली उडी टाकून 

आत्महत्या . 
१४१/ २०१६ श्री . मनोज पांडूरंग कासार रा. पलूस , ता . पलूस २६/ १२/ २०१५ नैराश्येतून गळफास लावून घेऊन 

मयत . 
१४८/ २०१६ श्री . सुनिल दत्ता साळे रा . अंकलखोप , ता . पलूस ०६/ ०७/ २०१५ दारूचे नशेत विषारी औषध प्राशन 

करून आत्महत्या . 
१८७/ २०१७ श्री . गणपती दत्तू पडीयार रा . सावंतपूर , ता . पलूस २५/ ०९ / २०१६ इलेक्ट्रीक शॉक लागून मयत 
१४७/ २०१६ श्री . विश्वनाथ गणपती शिखरे रा . रामानंदनगर, ता . पलूस २१/ ०९/ २०१६ फुप्फुस निकामी होऊन मयत 
१७९ / २०१७ श्री . प्रदिप दयानंद सावंत रा . कुंडल , ता . पलूस ०७/ ०६/ २०१५ विषारी औषध सेवन केलेने मयत 
१७७/ २०१७ श्री . उद्धव एकनाथ खारगे रा. कुंडल , ता . पलूस ०४ / ०९ /२०१६ अपघातामध्ये गंभीर जखमी होऊन 

मयत. 
१७६/ २०१७ श्रीमती प्रगती लक्ष्मण इंगळे रा . रेठरे बु., ता . कराड , ०५/ ११/ २०१६ सायकलवरून पडल्याने 
जि . सातारा . 

उपचारादरम्यान मयत . 
१९३/ २०१७ श्री . प्रदिप बबन पवार रा . कुंडल , ता . पलूस १५/ १० / २०१६ ९० टक्के भाजून मयत 
२०५/ २०१७ श्री. बबन श्रीमंत वाघमोडे रा . घोगाव, ता. पलूस २९ / ११/ २०१६ गळफास घेऊन आत्महत्या 
१५७ /२०१६ श्री . पांडुरंग भागवत लवटे रा. मेडसिंगी, ता. सांगोला १९ / १० / २०१६ टी . बी . सारख्या गंभीर आजाराने 

मयत . 
५६ / २०१६ श्री . नथुराम महादेव कुंभार रा . शाळगाव , ता . कडेगाव १९ / १२ / २०१५ दारूचे नशेत गळफास लावून घेऊन 


५२ 


५३ 


५४ 


५५ 
५६ 


५७ 


मयत . 


५८ 
५९ 


७४ / २०१६ श्री . प्रशांत परशुराम रेठरेकर रा . वांगरेठरे, ता . कडेगाव 
१०५/ २०१६ श्रीमती शोभा नामदेव भिंगारदिवे रा . शाळगाव , ता . कडेगाव 


२७/०४/ २०१६ इलेक्ट्रीक शॉक लागून मयत 
१०/०४/ २०१६ मोटार सायकल स्लीप होऊन गंभीर 

जखमी होऊन मयत . 


३ 


CO 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार ऑगस्ट ३१ ते सप्टेंबर ६, २०१७ / भाद्र ९- १५ , शके १९३९ ५९ 

परिशिष्ट - चालू 
१ २ 
६० ९३/ २०१६ श्रीमती मालन किसन महापुरे रा. चिखली, ता . कडेगाव २५ / ०४/ २०१६ उलटी फुप्फुसात जाऊन फुप्फुस बंद 

पडून मयत . 
६१ ८२/ २०१६ श्री. श्रेयस रणजित निकम रा. अमरापूर, ता . कडेगाव २१ / ०४ / २०१६ पाण्यात पडून बुडून मयत 
६२ १६५ / २०१६ श्री . चंद्रकांत निवृत्ती धर्मे रा. कडेगाव, ता. कडेगाव २१/ ०९/२०१६ विजेचा शॉक बसून मयत 
६३ १५४/ २०१६ श्री . क्रांतीकुमार रामचंद्र रा. शाळगाव , ता. कडेगाव १८/ १०/ २०१६ ट्रॅक्टरचे चाक अंगावरून गेलेने 
मुळीक . 

डोकीस मार लागून जखमी 

होऊन मयत . 
६४ १६९/ २०१७ श्री . शरद ऊर्फ गणेश शिवाजी रा . कडेगाव , ता . कडेगाव २९ / ०९ / २०१६ विषारी औषध पिल्याने मयत 

माळी. 
१८८/ २०१७ श्रीमती आरती बजरंग चव्हाण रा . कडेगाव, ता . कडेगाव ०७ / १२ / २०१६ विषारी औषध पिल्याने मयत 
१८९/ २०१७ श्री . बलभिम गिराप्पा कु -हाडे रा. कडेगाव, ता . कडेगाव ०२ / ११/२०१६ हृदयविकाराने मयत 
१८४/ २०१७ श्री . सुनिल रामचंद्र सरतापे रा . तडसर , ता . कडेगाव ३० / १२ /२०१६ विषारी औषध पिऊन मयत 
००८/ २०१६ श्री . रविंद्र सुभाष शिंदे रा. कडेगाव, ता . कडेगाव २५ /०७/२०१५ विषारी औषध पिऊन मयत 

१८५/ २०१७ श्री . जगन्नाथ हरी पोतदार रा . तडसर , ता . कडेगाव २९ / १२/ २०१६ गळफास लावून घेऊन मयत 
७० १३७/२०१६ श्री . सुरज कैलास मोरे रा. चिखली, ता . कडेगाव २७/ ०७/ २०१६ गॅस लिकीज होऊन भडका होऊन 

भाजून जखमी होऊन मयत . 
७१ १३८/ २०१६ श्री . कैलास तानाजी मोरे रा. चिखली, ता . कडेगाव २५/ ०७/ २०१६ गॅस लिकिज होऊन भडका होऊन 

त्यात ७७ टक्के भाजून जखमी होऊन 

मयत . 
७२ ९८/ २०१६ श्रीमती सुशिला दिनकर मोरे रा . अमरापूर , ता . कडेगाव २६/ ०१/ २०१६ रोडवर पडून डोकीस मार लागून 

मयत . 
७३ १०८/ २०१६ श्री. विजय बापू माने रा . शाळगाव , ता . कडेगाव ७ / ०८ / २०१५ सर्पदंशाने मयत 
७४ २३१/ २०१७ श्री . अंकुश जयसिंग सुर्यवंशी रा . अमरापूर , ता . कडेगाव १७/ ०१/ २०१२ दारू पिऊन नदीत पडला असता 

उपचार चालू असताना मयत . 
७५ ९२/ २०१६ श्रीमती कांचन अर्जून माहिते रा . तोंडोली, ता . कडेगाव २६/ ०३/ २०१६ प्रसुती होऊन रक्तदाब कमी झालेने 

मयत . 
१६७/ २०१७ श्रीमती राजश्री संतोष देसाई रा . तोंडोली, ता . कडेगाव २४ / १० / २०१६ पाण्यात पडून बुडून मयत 
७७ ११२ / २०१६ श्रीमती द्वारकाबाई गजेराव रा. तोंडोली, ता . कडेगाव २३/ ०३/ २०१६ ६८ टक्के भाजून मयत 

माहिते . 
७८ ११७/ २०१६ श्री . गणेश सत्यवान माहिते रा. तोंडोली, ता. कडेगाव १६ / ०४/ २०१७ पाण्यात पडून बुडून मयत 


प्रवीण साळुके , 
उपविभागीय दंडाधिकारी, 
कडेगाव उपविभाग, कडेगाव, 


कडेगाव , ३० जून २०१७ . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRIMANOJ MANOHAR VAIDYA , PRINTED 
AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE -411 006 AND PUBLISHED AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON 
COMPOUND , YERAWADA , PUNE - 411 006 . EDITOR : SHRI MANOJ MANOHAR VAIDYA . 


